RNI No. MAHBIL / 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, अंक ५० ] 


गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १९ , २०१८ / अग्रहायण २२ - २८, शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ६१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, 


नेमणुका, 


पदोन्नती 


इत्यादी 


. 


नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग 

महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ 

आदेश 
क्रमांक वियो . कराड (प्र. सु.)/ आ . क्र . ४६ / कलम १२७ (२)/ आदेश/ टीपीव्ही -१ / ६६५१ / २०१८ .-- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर 
रचना अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) (यापुढे " उक्त अधिनियम" असे संबोधलेला) चे कलम ३१ (१) अन्वये कराड 
शहराची पहिली सुधारित विकास योजना , शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१९ ८२/ १७६/प्र. क्र . २३१/ ८३/ युडी-७, दिनांक १ डिसेंबर 

दिनांक १ डिसेंबर १९ ८३ अन्वये 
मंजूर होऊन दिनांक १ फेब्रुवारी १९ ८४ पासून अमलात आली होती (यापुढे " उक्त विकास योजना" असे संबोधिलेली); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये, परिशिष्टामध्ये वर्णन केलेली , मौजे कराड येथील नगर रचना योजना क्रमांक १ , अं.भू.क्र . ४८१ मधील 
क्षेत्र 

१७२१.१६ चौ . मी . ही जागा ( यापुढे " उक्त जागा" असे संबोधलेली) आरक्षण क्रमांक ४६, " म्युनिसिपल पर्पज " करिता ( यापुढे " उक्त आरक्षण" 
असे संबोधिलेले ) आरक्षित होती व त्याकरिता समुचित प्राधिकरण कराड नगरपरिषद होते (यापुढे " उक्त समुचित प्राधिकरण " असे संबोधिलेले); 

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने उक्त जागा उक्त विकास योजना अमलात आल्याच्या दिनांकापासून १० वर्षांच्या कालावधीत 
संपादित केलेली नसल्याने, उक्त जागेच्या मालकांनी उक्त अधिनियमाचे कलम १२७/ ४ ९ नुसार , उक्त समुचित प्राधिकरण तसेच शासन, संचालक , 
नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व सहायक संचालक , नगर रचना, सातारा यांचेवर दिनांक ५ मार्च २०१० रोजी सूचना बजावून उक्त जागा विहित 
मुदतीत संपादन करण्याबाबत कळविले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (१) अन्वये नोटीस बजावल्यानंतर, उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित कालावधीत उक्त जागा 
संपादन करणे अथवा ती संपादन करण्यासंबंधीची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १२६ (४) सह भूसंपादन 
अधिनियम, १९ ८४ चे कलम ६ ची भूसंपादनाची अधिसूचना नोटीशीचे दिनांकापासून विहित मुदतीत (म्हणजेच दिनांक ४ मार्च२०११ पर्यंत ) प्रसिद्ध 
करणे अपेक्षित होते ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरणाने तसे न करता वर नमूद अधिसूचना दिनांक ९ जून २०११ रोजी म्हणजेच विहित मुदतीनंतर प्रसिद्ध 
केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कराड शहराची दुसरी सुधारित विकास योजना शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१९०९ / १३७८ / प्र. क्र . १७६६ /वियो -मंजुरी/ 
नवि -१३ , दिनांक ४ एप्रिल २०१२ अन्वये भागश: वगळलेल्या भागाची दिनांक ३० ऑगस्ट २०१४ अन्वये तर उक्त आरक्षित जागेसह पुनर्प्रसिद्ध भागाची 
दिनांक ७ ऑक्टोबर २०१६ अन्वये मंजूर झाली असून ( यापुढे " उक्त सुधारित विकास योजना " असे संबोधलेली) त्यामध्ये उक्त आरक्षण कायम ठेवलेले 
असून आरक्षण क्रमांक ६२ , " म्युनिसिपल पर्पज " ( यापुढे " उक्त पुनर्स्थापित आरक्षण" असे संबोधलेले) नमूद केलेले असून त्या करिताही समुचित 
प्राधिकरण कराड नगरपरिषद आहे ; 


५ 


६ 


९ 


( 9 ) 


एच -४३३, भाग एक ( पु.वि.पु.) - ५० 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १ ९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , शके १ ९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाने , उक्त जमिनीच्या मालकांनी दाखल केलेल्या याचिका क्रमांक ३२२९ / २०११ मध्ये दिनांक २९ ऑगस्ट 
२०१८ रोजी, उक्त जागेवरील आरक्षणाबाबत नोटीसीत नमूद कलम १२७ समुचित प्राधिकरणाकरिता लागू असल्याचेव त्याचे तरतुदीनुसार विहित 
मुदत दिनांक ४ मार्च २०११ पर्यंत वर नमूद असल्याप्रमाणेची भूसंपादनाची अधिसूचना प्रसिद्ध झाली नसल्याने उक्त आरक्षण व्यपगत झाले असल्याचा 
निर्णय देऊन उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ (२) नुसारचे आदेश मा . न्यायालयाचा निर्णय प्राप्त झाल्यापासून ३ महिन्यात निर्गमित करणेबाबत शासनास 
निर्देश दिले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाचे उक्त निर्णयानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ चे उप -कलम (१) नुसार उक्त विकास योजनेतील 
उक्त आरक्षण, उक्त जागेपुरते व्यपगत झाले असून , उक्त अधिनियमाचेकलम १२७ चे उप- कलम ( २) नुसार आदेश निर्गमित करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्रमांक टीपीव्ही-१८१३ / ३२११/ प्र. क्र . ५०८ / नवि -१३ , दिनांक १ डिसेंबर २०१६ अन्वये 
प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून संचालक, नगर रचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७, पोट- कलम 
( २) नुसार उक्त विकास योजनेमधील आरक्षण क्रमांक ४६, " म्युनिसिपल पर्पज " हे आरक्षण खालील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या उक्त जागेपुरते 
व्यपगत झाल्याचे अधिसूचित करीत आहे व अशाप्रकारे मुक्त झालेली जागा ही तिच्या जमीन मालकास उक्त विकास योजनेतील लगतच्या अनुज्ञेय 
भूवापराप्रमाणे अन्यथा अनुज्ञेय असलेल्या विकासाकरिता उपलब्ध होईल . 

परिशिष्ट 


अ.क्र . 


मौजे, तालुका व जिल्हा 


जागेचा तपशील 


जागेचे क्षेत्र 


उक्त विकास योजनेतील आरक्षण 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


चौ . मी . 


१ 


- 


मौजे कराड , जिल्हा सातारा न.र.यो. क्र . १ 

१७२१.१६ 

आ . क्र . ४६, " म्युनिसिपल पर्पज" 
अं.भू.क्र . ४८१ 
उक्त आरक्षणातून व्यपगत झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, कराड नगरपरिषद यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ १ महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येणार आहे . 

सदर आदेश संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावे. 


नो . र . शेन्डे , 


संचालक, नगर रचना, 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे , २८ नोव्हेंबर २०१८. 


TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 


Maharashtra State , Pune 
dated 28th November 2018 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . 

Order 
No. D.P. Karad (1st revised )/Site No. 46 /Sec . 127 (2 )/order/TPV-1/6651/2018.-Whereas, the 
Government of Maharashtra vide Notification No.TPS - 1982/ 176/ CR- 231 / 83/ UD - 7 , dated 
1st December1983 had approved the first Revised Development Plan of Karad Municipal Council 
(hereinafter referred to as " the said Development Plan ") under Section 31 ( 1) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (Maharashtra Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred 
to as " the said Act") and the same had came in to force with effect from 1st February 1984 ; 

and whereas, in the said Development Plan , the land bearing TPS No.1, F. P. No. 481, area 
admeasuring 1721.16 sq . mtrs ., situated at Mauja Karad (hereinafter referred to as " the said Land") 
was reserved for Site No. 46 , "Municipal Purpose " (hereinafter referred to as " the said Reservation ") 
and for which Appropriate Authority was Karad Municipal Council (hereinafter referred to as " the said 
Appropriate Authority " ); 

and whereas , the said Land had not been acquired by the said Appropriate Authority within 10 
years from the date on which the said Development Plan came into force and as such the owner 


- 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९ , २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १ ९ ४० 


eu 


. 


of the said Land had served a Notice , dated 5th March 2010 under Section 127/49 of the said Act . 
on the said Appropriate Authority as well as , Government, Director of Town Planning Maharashtra 
State , Pune and Assistant Director of Town Planning , Satara informing to acquire the said Land within 
stipulated period ; 

and whereas, after service of the said notice under sub -section ( 1) of Section 127 of the said 
Act, as aforesaid , the said Appropriate Authority had expected to acquire the said land or to Notify 
it s intention of land acquisition required under Section 126 (4 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Plailning Act, 1966 read with Section 6 of the Land Acquisition Act 1894 , within the stipulated period 
(i .e . upto dated 4th March 2011) from the date of the service ofthe said notice ; 

and whereas, the said Appropriate Authority had notified the above mentioned notification on dated 
9th June 2011 i. e . after the stipulated period 

and whereas, the Government of Maharashtra vide Notification No. TPS - 1909/ 1378 /CR - 1766 / 
DP - Sanction /UD - 13 , dated 4th April 2012 has partly approved the second revised Developmenl Plan 
and subsequently approved its excluded part on 30th August 2014 and then after approved the 
republished part on 7th October 2016 (hereinafter referred to as the " said revised Development Plan ") 
of Karad Municipal Council under Section 31 ( 1) of the said Act, in which said reservation is continued 
with designation Site No.62 , "Municipal Purpose " (hereinafter referred to as the " said reinstated 
reservations" ) for which Appropriate Authority is Karad Municipal Council ; 

and whereas , the Hon ble High Court of Judicature at Bombay, in Writ Petition No. 3229/2011 
filed by the Owners of the said land , vide its order dated 29th august 2018 held that Section 127 
mentioned in the notice is applicable to the said Appropriate Authority and as per provisions of the 
said , notification regarding acquisition of the said land has not been published within stipulated period 
of upto dated 4th March 2011 and as such the said reservations on the said land stands lapsed 
and directed the State of Maharashtra to notify the lapsing of the said reservation , on the said land, 
under sub - section (2 ) of Section 127 of the said Act within 3 months from the date of receipt of 
the said order ; 

and whereas , as per Hon ble High Court s above mentioned order, as per Section 127 ( 1) the 
said reservation peretaining to the said land, have lapsed and it is accordingly expedient to notify 
such lapsing under sub - section ( 2 ) of Section 127 . 

Now therefore , in exercise of the powers delegated to him vide Government Notification No. 
TPS- 1813/ 3211/CR -508 /UD - 13, dated 1st December 2016 , the Director of Town Planning , Maharashtra 
State , Pune, hereby issues order under sub - section (2) of Section 127 of the said Act, that the said 
reservation viz . Site No. 46 , "Municipal Purpose" in the said Development Plan on the said land (as 
specified in the schedule herein below ) has been lapsed to the extent of area mentioned in the notice 
and the land so released from the said reservation shall become available to the owners for the 
purpose of Development as otherwise permissible in the case of adjacent land under the said 
Development Plan ; 

Schedule 
Sr. No. Mauja , Taluka, 

Details of Area of the Reservation of the said 
District 

Land Land 

Development Plan 
2 


1 


3 


4 


5 


sq . mtrs . 


Mauja Karad , T.P.S. No.1, 1721.16 " Site No.46 - Municipal Purpose " 
District Satara 

F.P. No.481 
A copy of the part plan showing the area which is lapsed from the said reservation , will be 
made available in the office of the Chief Officer, Karad Municipal Council, Karad during office hours 
on all working days for inspection of public upto one month . 
This order shall also be published on the Directorate s officialwebsite www.dtp.maharashtra.gov.in 

N. R. SHENDE , 
Director of Town Planning , 

Maharashtra State , Pune . 
Pune , 28th November 2018 . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १९ ४० 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 


संदर्भ (१ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९९ मधील कलम १२ ( १). 

( २ ) महाराट्र शासन राजपत्र क्रमांक आरपीए -१०७७/र-१, दिनांक १३ मे १९ ७७ अन्वये कलम ११ (१ ) ची अधिसूचना . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र क्रमांक आरपीए -३६८१/ २९ ४९ /सीआर-७०३/ आर-४ ( ए ), दिनांक १२ एप्रिल १९ ८३ अन्वये कलम 

१५ (१) ची अधिसूचना . 
( ४ ) मा . उपायुक्तसो (पुनर्वसन), पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व/ अ.का./ आरआर/ २२७३/ १८ , दिनांक ११ मे २०१८ . 
(५ ) मा . जिल्हाधिकारी सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन/ आरआर-२ / १/४११ / २०१८, दिनांक १९ जून २०१८ . 
( ६ ) जिल्हाधिकारी सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन/ आरआर-२ /१ / ४१७/२०१८, दिनांक २२ जून २०१८. 
( ७) मा . जिल्हाधिकारीसो सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक पुनर्वसन/ आरआर-२ /१/ ७०३/ २०१८ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक पुनर्वसन/ कावि -१८०८/ २०१८ .-- ज्याअर्थी संदर्भ क्रमांक २ नुसार, वारणा या प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रात मौजे तुंग या गावांबाबत , 
दिनांक १३ मे १९ ७७ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६ चे कलम ११ ( १) 
अन्वये शेतजमिनींच्या हस्तांतरणावर पोट विभागणीवर निर्बंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम १५ (१) ची 
अधिसूचना दिनांक १२ एप्रिल १९ ८३ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित केले आहे . 

ज्याअर्थी, मौजे तुंग गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. तसेच वारणा प्रकल्पासाठी मौजे तुंग गावातील नव्याने संपादन करण्याची 
आवश्यक नाही. तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे. 


परिशिष्ट 


भूसंपादन गावाचे 


कलम ४८ ( १ ) 


न्यायालयीन 


संपादित 


अंतिम संपादित 


तालुका कलम ४ कलम ६ 

ची अधि- ची अधि 


प्र . 


क्र . 


नाव 


न्यायालयीन 


प्रकरणाने 
वगळलेले 


Sr. No. 


प्रकरणांत 


गट 


प्रलंबित 


सूचना सूचना 
प्रसिद्धीची प्रसिद्धीची 
तारीख व तारीख व 
संपादनाचे संपादनाचे 


गट 


& 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


एकूण 
स्लॅबपात्र 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


खातेदार 


एकूण 
गावाचे 


एकूण 
गावाचे 


संख्या 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


हे . आर हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१८२ व 


तुग 


मिरज 


१७.४४ 


१७.४४ 


२५५ 


०.७६ 


० 


. 


० 


२० 


२२ 


१६.६८ 


२३६ 


एकूण 


१७.४४ 


१७.४४ 


२५५ 


०.७६ 


० 


० 


२० 


२२ 


१६.६८ 


तसेच, ज्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ (१) नुसार वारणा या प्रकल्पासाठी तुंग या गावातील लाभक्षेत्राचे स्लॅबपात्र 
खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभ क्षेत्रात तुंग या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची आवश्यकता नाही, 
त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ (१) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे तुंग या गावातील जमिनीच्या संपादनाची सर्व कार्यवाही 
संपली आहे असे जाहीर करणे आवश्यक आहे . 


त्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ७ नुसार उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , 
मी , डॉ . विकास खरात , उपविभागीय अधिकारी, मिरज याद्वारे असे घोषित करतो की , वारणा प्रकल्प , या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९ ७६ चे कलम ११ (१) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभ क्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील 
प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १५ (१ ) अन्वये अधिसूचित केलेले लाभ 
क्षेत्र ७१७ हे. ४२ आर असून वर नमूद केल्याप्रमाणे वारणा प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले असून एकूण १७ हेक्टर 
४४ आर लाभक्षेत्रापैकी स्तंभ क्रमांक ६ व ८ मध्ये नमूद गट वगळून सदर प्रकल्पाकरिता एकूण १६ हेक्टर ६८ आर भूसंपादन पूर्ण 
झाले असून संपूर्ण क्षेत्रास जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, सांगली यांचे नाव नमूद आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८, शके १९ ४० 


५ 


या गावातील सलॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , 
१ ९९९ कलम १२ ( १) नुसार ठेवणेत आलेले निर्बंध उठवणे आवश्यक आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारी गावे 


तालुका/ जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


तुंग 


तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 


सदर लाभ क्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे आहेत , अशा जमिनी / भूखंड वगळून , इतर 
जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव" अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . त्याबाबत एकच 
फेरफार नोंद या प्रत्येक गावामध्ये करून पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्यात यावेत . 


मी , असेही निर्देश देत आहे की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावांमध्ये महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , 
१ ९९९ चे कलम १२ ( १) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बंध उपरोक्त नमूदप्रमाणे उठविणेत आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून 
आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक ठिकाणी जागी आणि गावच्या चावडीवर कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या 
कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक 
जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिटकवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 


डॉ . विकास खरात , 


उपविभागीय अधिकारी, 
मिरज उपविभाग , मिरज . 


मिरज , ३० नोव्हेंबर २०१८ . 


संदर्भ ( १) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १ ९९९ मधील कलम १२ (१). 
( २) महाराट्र शासन राजपत्र क्रमांक आरपीए-१०७७/ सीआर-८३/ र-४ (ए), दिनांक २३ फेब्रुवारी १९ ८४ अन्वये कलम ११ (१) 

ची अधिसूचना. 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र क्रमांक आरपीए -३६८५/ २७८२/ सीआर-४७४/ आर-४ (ए), दिनांक २० जानेवारी १९ ८६ अन्वये कलम 

१५ ( १) ची अधिसूचना. 
( ४ ) मा . उपायुक्तसो ( पुनर्वसन), पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व/ अ.का. / आरआर/ २२७३ / १८ , दिनांक ११ मे २०१८. 
( ५ ) मा . जिल्हाधिकारी सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन/ आरआर -२ / १/ ४११/ २०१८ , दिनांक १ ९ जून २०१८ . 
( ६ ) जिल्हाधिकारी सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन/ आरआर-२/ १/ ४१७/ २०१८ , दिनांक २२ जून २०१८ . 
( ७) मा . जिल्हाधिकारीसो सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक पुनर्वसन/ आरआर-२ /१/ ७०३/ २०१८, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८. 

अधिसूचना 


क्रमांक पुनर्वसन/ कावि -१८०७/२०१८.-- ज्याअर्थी संदर्भ क्रमांक २ नुसार , वारणा या प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रात शेरीकवठे या गावांबाबत , 
दिनांक २३ फेब्रुवारी १९ ८४ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६ चे कलम 
११ ( १) अन्वये शेतजमिनींच्या हस्तांतरणावर पोट विभागणीवर निबंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम 
१५ ( १) ची अधिसूचना दिनांक १० डिसेंबर १ ९ ८२ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित केले 
आहे. 


ज्याअर्थी, मौजे शेरीकवठे गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. तसेच वारणा प्रकल्पासाठी शेरीकवठे गावातील नव्याने संपादन करण्याची 
आवश्यकता नाही. तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे. 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १ ९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट 


भूसंपादन गावाचे 


कलम ४८ ( १ ) 


संपादित 


अंतिम संपादित 


तालुका कलम ४ कलम ६ 

ची अधि- ची अधि 


क्र . 


नाव 


न्यायालयीन 
प्रकरणाने 
वगळलेले 


न्यायालयीन 


Sr. No. 


प्रकरणांत 


सूचना सूचना 
प्रसिद्धीची प्रसिद्धीची 


गट 


प्रलंबित 


तारीख व तारीख व 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


एकूण 
स्लॅबपात्र 


संपादनाचे संपादनाचे 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


खातेदार 


एकूण 
गावाचे 


एकूण 
गावाचे 


संख्या 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


( ७ 


८ 


१ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


हे . आर हे. आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१.७६ 


१.७६ 


o 


O 


o 


१ 


१ 


१.७६ 


१७५ शेरीकवठे मिरज 
३२९ शेरीकवठे मिरज 
२०० शेरीकवठे मिरज 


०.५४ 


०.५४ 


0 


० 


१ 


१ 


०.५४ 


०.६१ 


०.६१ 


0 


. 


0 


१ 


१ 


०.६१ 


० 


. 


० 


O 


० 


سه 


३ 


एकूण २.३७ २.३७ 

२.३७ 
तसेच, ज्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ ( १) नुसार वारणा या प्रकल्पासाठी शेरीकवठे या गावातील लाभक्षेत्राचे 
स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभ क्षेत्रात शेरीकवठे या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची 
आवश्यकता नाही, त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ (१) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे शेरीकवठे या गावातील जमिनीच्या 
संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे असे जाहीर करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ७ नुसार उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ (१) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, 
मी , डॉ . विकास खरात , उपविभागीय अधिकारी, मिरज याद्वारे असे घोषित करतो की , वारणा प्रकल्प, या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित 
व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९ ७६ चे कलम ११ ( १) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभ क्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील प्रकल्पासाठी 
व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १५ ( १) अन्वये अधिसूचित केलेले लाभ क्षेत्र 
५६७ हे. २७ आर असून वर नमूद केल्याप्रमाणे वारणा प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले असून सदर प्रकल्पाकरिता 
एकूण २ हेक्टर ३७ आर भूसंपादन पूर्ण झाले असून संपूर्ण क्षेत्रास जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, सांगली यांचे नाव नमूद आहे. 

मौजे शेरीकवठे या गावातील सलॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन 
अधिनियम , १९९९ कलम १२ (१) नुसार ठेवणेत आलेले निर्बंध उठवणे आवश्यक आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 


तालुका/जिल्हा 


२ 


३ 


१ 


शेरीकवठे 

तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
सदर लाभ क्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे आहेत , अशा जमिनी/ भूखंड वगळून, इतर 
जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव" अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . त्याबाबत एकच 
फेरफार नोंद या प्रत्येक गावामध्ये करून पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्यात यावेत . 

मी, असेही निर्देश देत आहेत की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावांमध्ये महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , 
१९९९ चे कलम १२ (१) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बंध उपरोक्त नमूदप्रमाणे उठविणेत आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून 
आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक ठिकाणी आणि गावच्या चावडीवर कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या 
कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक 
जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिटकवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे . 

डॉ . विकास खरात, 
उपविभागीय अधिकारी, 

मिरज उपविभाग , मिरज . 
मिरज , ३० नोव्हेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १९ , २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १९ ४० 


७ 


, 


संदर्भ (१) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १ ९९ १ मधील कलम १२ (१). 

( २ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए-१०७७/र -४ (ए) , दिनांक ३० नोव्हेंबर १९ ८२ अन्वये कलम ११ ( १) ची अधिसूचना. 
( ३) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -३६८१/ २९ ४८/ सीआर-७०३/ आर-४ (ए), दिनांक २७ जून १९ ८३ अन्वये कलम १५ ( १) 

ची अधिसूचना . 
(४ ) मा . उपायुक्तसो ( पुनर्वसन), पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व/ अ.का. / आरआर/ २२७३/१८, दिनांक ११ मे २०१८. 
( ५) मा . जिल्हाधिकारी सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन/ आरआर-२ / १/ ४११/ २०१८ , दिनांक १९ जून २०१८ . 
( ६) जिल्हाधिकारी सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन/ आरआर-२/ १/ ४१७/२०१८ , दिनांक २२ जून २०१८ . 
( ७) मा . जिल्हाधिकारीसो सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक पुनर्वसन/ आरआर-२/ १/ ७०३/ २०१८ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८. 

अधिसूचना 
क्रमांक पुनर्वसन/ कावि -१८०६/ २०१८.-- ज्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक २ नुसार, वारणा या प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रात सावळवाडी या 
गावांबाबत , दिनांक ३० नोव्हेंबर १ ९ ८२ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ७६ चे 
कलम ११ ( १) अन्वये शेतजमिनींच्या हस्तांतरणावर पोट विभागणीवर निबंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम 
१५ (१ ) ची अधिसूचना दिनांक २७ जून १ ९ ८३ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित केले 
आहे. 


- 


ज्याअर्थी, मौजे सावळवाडी गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. तसेच वारणा प्रकल्पासाठी मौजे सावळवाडी गावातील नव्याने संपादन 
करण्याची आवश्यक नाही. तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे. 

परिशिष्ट 


भूसंपादन गावाचे 


कलम ४८ ( १ ) 


अंतिम संपादित 


तालुका कलम 

४ कलम ६ 
ची अधि- ची अधि 


संपादित 
न्यायालयीन 


प्र . क्र . 


न्यायालयीन 
प्रकरणाने 
वगळलेले 


नाव 


Sr. No. 


प्रकरणांत 


गट 


सूचना सूचना 
प्रसिद्धीची प्रसिद्धीची 
तारीख व तारीख व 
संपादनाचे संपादनाचे 


प्रलंबित 

क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


गट 


गट 


क्षेत्र 


एकूण 
स्लॅबपात्र 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


खातेदार 


एकूण 
गावाचे 


एकूण 
गावाचे 


संख्या 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


हे . आर हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


१६६ सावळवाडी मिरज 


०.८१ 


०.८१ 


० 


१ 


१ 


०.८१ 


१ ९ ६ सावळवाडी मिरज 


६.१४ 


४.९ ३ 


६५ 


०.८१ 


० 


० 


४ 


४ 


१.८६ 


१७२ , १.१२ 
२२३/ १- अ ०.८१ 


२३८ सावळवाडी मिरज 


०.९ ७ 


०.९ ७ 


० 


. 


० 


० 


० 


१ 


१ 


०.९ ७ 


२२४ सावळवाडी मिरज 


०.८१ 


०.८१ 


० 


० 


o 


१ 


०.८१ 


एकूण 


८.७३ 


७.५२ 


१ 


०.८१ 


२ 


१.९ ३ 


७ 


७ 


४.४५ 


तसेच, ज्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ (१) नुसार वारणा या प्रकल्पासाठी सावळवाडी या गावातील लाभक्षेत्राचे 
स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभ क्षेत्रात सावळवाडी या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची 
आवश्यकता नाही, त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ ( १ ) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे सावळवाडी या गावातील जमिनीच्या 
संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे असे जाहीर करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ७ नुसार उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, 
मी , डॉ . विकास खरात , उपविभागीय अधिकारी, मिरज याद्वारे असे घोषित करतो की , वारणा प्रकल्प , या प्रकल्पांतर्गत महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित 
व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९ ७६ चे कलम ११ (१) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभ क्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील प्रकल्पासाठी 
व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १५ (१) अन्वये अधिसूचित केलेले लाभ क्षेत्र ६६५ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १९ , २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , शके १ ९ ४० 


हे . ८६ आर असून वर नमूद केल्याप्रमाणे वारणा प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले असून एकूण ८ हेक्टर ७३ आर 
लाभक्षेत्रांपैकी स्तंभ ६ मध्ये नमूद गट वगळून सदर प्रकल्पाकरिता एकूण ४ हेक्टर ४५ आर भूसंपादन पूर्ण झाले असून संपूर्ण क्षेत्रास 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी , सांगली यांचे नाव नमूद आहे. उपरोक्त तक्त्यात स्तंभ क्रमांक १० मध्ये नमूद एकूण २ गट नंबर न्यायप्रविष्ट 
असल्याने सदर गटातील निर्बंध उठवता येणार नसल्याने सदरचे गट वगळणे आवश्यक आहे. 

मौजे सावळवाडी या गावातील स्तंभ क्रमांक ६ व १२ मध्ये नमूद गटावरील तसेच स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या 
गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ७६ / १९ ८६/ १९९९ कलम १२ (१) नुसार ठेवणेत आलेले निर्बंध उठवणे 
आवश्यक आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


सावळवाडी 

तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
सदर लाभ क्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे आहेत , अशा जमिनी / भूखंड वगळून , इतर 
जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव " अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . त्याबाबत एकच 
फेरफार नोंद या प्रत्येक गावामध्ये करून पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्यात यावेत . 

मी , असेही निर्देश देत आहेत की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावांमध्ये महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, 
१९९९ चे कलम १२ (१) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बंध उपरोक्त नमूदप्रमाणे उठविणेत आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून 
आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक ठिकाणी आणि गावच्या चावडीवर कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या 
कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक 
जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिटकवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 

डॉ . विकास खरात , 
उपविभागीय अधिकारी , 

मिरज उपविभाग , मिरज . 
मिरज , ३० नोव्हेंबर २०१८ . 


संदर्भ (१ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ मधील कलम १२ (१). 
( २ ) शासन निर्णय क्रमांक आरपीए -१०७७/ सीआर -८३ -र-४ (ए), दिनांक २३ फेब्रुवारी १ ९ ८४ अन्वये कलम ११ (१) ची 

अधिसूचना . 
( ३ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र क्रमांक आरपीए -३६८५/ २७८२/ सीआर -४७४ / आर-४ (ए), दिनांक १२ एप्रिल १९ ८३ अन्वये 

कलम १५ (१) ची अधिसूचना. 
( ४ ) मा . उपायुक्तसो (पुनर्वसन), पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्व/ अ.का./ आरआर/ २२७३/ १८ , दिनांक ११ मे २०१८ . 
( ५) मा . जिल्हाधिकारी सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन/ आरआर-२/ १/ ४११/ २०१८ , दिनांक १९ जून २०१८. 
( ६ ) जिल्हाधिकारी सांगली यांचेकडील पत्र क्रमांक पुनर्वसन/ आरआर-२/ १/ ४१७/ २०१८ , दिनांक २२ जून २०१८ . 
( ७) मा . जिल्हाधिकारीसो सांगली यांचेकडील आदेश क्रमांक पुनर्वसन/ आरआर-२/ १/ ७०३/ २०१८ , दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१८. 

अधिसूचना 
क्रमांक पुनर्वसन / कावि-१८०५/ २०१८ .-- ज्याअर्थी संदर्भ क्रमांक २ नुसार , वारणा या प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रात माळवाडी या गावांबाबत , 
दिनांक १३ मे १९ ७७ रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ७६ चे कलम ११ (१) 
अन्वये शेतजमिनींच्या हस्तांतरणावर पोट विभागणीवर निर्बंध ठेवणेत आलेले आहेत , तसेच संदर्भ क्रमांक ३ नुसार कलम १५ ( १) ची 
अधिसूचना दिनांक १२ एप्रिल १९ ८३ रोजी प्रसिद्ध करून सदर गावातील लाभक्षेत्रात समाविष्ट असलेचे क्षेत्र घोषित केले आहे. 

ज्याअर्थी, माळवाडी गावचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. तसेच वारणा प्रकल्पासाठी माळवाडी गावातील नव्याने संपादन करण्याची 
आवश्यक नाही. तसेच प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील भूसंपादन झालेल्या गटांची माहिती पुढीलप्रमाणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८, शके १९ ४० 


or 


परिशिष्ट 


भूसंपादन गावाचे 


कलम ४८ ( १ ) 


संपादित 


अंतिम संपादित 


तालुका कलम ४ कलम ६ 

ची अधि- ची अधि 


प्र . क्र . 


नाव 


न्यायालयीन 
प्रकरणाने 
वगळलेले 


न्यायालयीन 


Sr. No. 


प्रकरणांत 


सूचना सूचना 
प्रसिद्धीची प्रसिद्धीची 


गट 


प्रलंबित 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


गट 


क्षेत्र 


तारीख व तारीख व 
संपादनाचे संपादनाचे 


एकूण 
स्लॅबपात्र 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


नंबर 


खातेदार 


एकूण 
गावाचे 


एकूण 
गावाचे 


संख्या 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


हे . आर हे. आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


२२४ माळवाडी मिरज 


०.८१ 


०.८१ 


0 


० 


० 


१ 


२ 


०.८१ 


० 


०.८१ 


०.८१ 


० 


० 


० 


० 


१ 


२ 


०.८१ 


एकूण 

तसेच , ज्याअर्थी, उक्त पुनर्वसन अधिनियमातील कलम १२ ( १) नुसार वारणा या प्रकल्पासाठी माळवाडी या गावातील लाभक्षेत्राचे 
स्लॅबपात्र खातेदार यांचे संपादन पूर्ण झाले असल्याने या प्रकल्पाचे लाभ क्षेत्रात माळवाडी या गावात नव्याने जमीन संपादन करणेची 
आवश्यकता नाही , त्यामुळे पुनर्वसन अधिनियमाचे कलम ११ (१) चे उक्त अधिसूचनेत नमूद मौजे माळवाडी या गावातील जमिनीच्या 
संपादनाची सर्व कार्यवाही संपली आहे असे जाहीर करणे आवश्यक आहे. 

त्याअर्थी, संदर्भ क्रमांक ७ नुसार उक्त पुनर्वसन अधिनियमाच्या कलम १२ (१) नुसार मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , 
मी , डॉ . विकास खरात , उपविभागीय अधिकारी , मिरज याद्वारे असे घोषित करतो की , वारणा प्रकल्प , या प्रकल्पाअंतर्गत महाराष्ट्र 
प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९ ७६ चे कलम ११ ( १) च्या अधिसूचनेद्वारे खालील नमूद लाभ क्षेत्रातील गावांच्या हद्दीतील 
प्रकल्पासाठी व प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित झालेल्या उपरोक्त वस्तुस्थितीनुसार कलम १५ (१) अन्वये अधिसूचित केलेले लाभ 
क्षेत्र ३११ हे. १६ आर लाभक्षेत्र असून वर नमूद केल्याप्रमाणे वारणा प्रकल्पाचे गावातील भूसंपादनाचे काम पूर्ण झालेले असून एकूण 
० हेक्टर ८१ आर भूसंपादन पूर्ण झाले असून संपूर्ण क्षेत्रास जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, सांगली यांचे नाव नमूद आहे. 

या गावातील स्लॅबपात्र क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या खातेदारांच्या गटावरील महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , 
१ ९९९ कलम १२ (१) नुसार ठेवणेत आलेले निर्बंध उठवणे आवश्यक आहे. 


, 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


निर्बंध उठविणेत येणारे गाव 


तालुका/जिल्हा 


१ 


२ 


३ 


१ 


माळवाडी 


तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 


सदर लाभ क्षेत्रातील गावातील ज्या क्षेत्रावरती जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांचे नावे आहेत , अशा जमिनी/ भूखंड वगळून, इतर 
जमिनींच्या ७/१२ च्या इतर हक्कात " पुनर्वसनासाठी राखीव" अशा आशयाचे नोंदविण्यात आलेले शेरे कमी करण्यात यावेत . त्याबाबत एकच 
फेरफार नोंद या प्रत्येक गावामध्ये करून पुनर्वसनाचे शेरे कमी करण्यात यावेत. 

मी , असेही निर्देश देत आहेत की , वर नमूद अधिसूचित केलेल्या संबंधित गावांमध्ये महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , 
१९९९ चे कलम १२ (१ ) अन्वये ठेवणेत आलेले निर्बंध उपरोक्त नमूदप्रमाणे उठविणेत आले असल्याबाबतची ही अधिसूचना दवंडी पिटवून 
आणि लाभकारी परिमंडलामधील एखाद्या किंवा अनेक ठळक ठिकाणी आणि गावच्या चावडीवर कोणतेही असल्यास ग्रामपंचायतीच्या 
कार्यालयात आणि नोंदणी निबंधक कार्यालय आणि तहसीलदार कार्यालयात आणि उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयातदेखील ठळक 
जागेवर किंवा जागांवर या अधिसूचनेची प्रत चिटकवून प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 

डॉ . विकास खरात , 
उपविभागीय अधिकारी, 

मिरज उपविभाग , मिरज . 
मिरज , ३० नोव्हेंबर २०१८ . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , शके १ ९ ४० 


- 


संदर्भ : ( १) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ चे कलम १२२ नुसार 

( २ ) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ चे कलम १८ नुसार 
(३) उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) यांचेकडील पत्र क्रमांक जिपुअ/ आस्था/ कावि - ९२/ २०१६, दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१६ 
( ४) मा . जिल्हाधिकारी , सो . पुणे (महसूल शाखा) यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज/ कावि-२४ / १६ , दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ 

अधिसूचना 
क्रमांक पुनर्वसन/ एसआर-१७ /२०१८.– ज्याअर्थी, पुणे जिल्ह्यातील पवना प्रकल्पाच्या संपादनामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे 
पुनर्वसन मावळ या तालुक्यातील पुनर्वसन वसाहतीमध्ये करण्यात आले आहे. खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या गावाच्या हद्दीतील खालील 
परिशिष्टामध्ये 

नमूद केलेले सर्व्हे नंबर या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करणेकामी वर्ग करणेत आलेल्या आहेत किंवा संपादन करणेत 
आलेल्या आहेत असे उपलब्ध कागदपत्रावरून दिसते. सदर परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्व्हे नंबर/ गट नंबरमधील पुनर्वसन वसाहतींच्या 
रेखांकन ( ले - आऊट) सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे यांची मान्यता घेणेत आली आहे. तसेच सदर पुनर्वसन गावठाण वसाहतींची 
संबंधित तालुक्याचे उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांचेमार्फत पुनर्वसन गावठाण गटाची हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करणेत 
येऊन नकाशा तयार करणेत आले आहे. तसेच उपलब्ध ७/१२ उतारा पाहता मा . जिल्हाधिकारी सो., पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक 
जि.पु.अ. / पवना/ १०८ / ८१, दिनांक २१ फेब्रुवारी २००१ , त्यानुसार गावी फेरफार क्रमांक १२११, २८९, २९ १ अन्वये अधिकार अभिलेखात 
नोंद घेणेत आलेली आहे. तसेच खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या जमिनी पुणे जिल्ह्यातील पवना प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या 
प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन गावठाणासाठी वापरल्या जात आहेत . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १ ९ ६६ चे कलम १२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये मी , सुभाष भागडे, 
उपविभागीय अधिकारी , मावळ -मुळशी उपविभाग, पुणे मला प्राप्त अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , खालील परिशिष्टामध्ये नमूद 
केलेल्या परिशिष्टात दर्शविलेप्रमाणे ह्या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट केल्या आहेत. आणि " पुनर्वसन गावठाण " म्हणून 
जाहीर करत आहे . 

परिशिष्ट ( जमिनीचा तपशील ) 

जिल्हा पुणे 

पुनर्वसन वसाहतींना गावठाण दर्जा द्यावयाचे जमिनीचा तपशील 
तालुका गावाचे 

पवना प्रोजेक्ट यांचे नावे असलेले गट नंबर ७/१२ व फेरफारानुसार उक्त 
( वसाहत ) सर्व्हे नंबर / 

गटाचे क्षेत्र 

जमीन गटातून पुनर्वसन 
गट नंबर 

गावठाणासाठी घेण्यात 

आलेले क्षेत्र 


. 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


हे . आर 


हे . 


आर 


मावळ 


७.९ ६ 


१.२० 


येळशे 
( शेवती वसाहत ) 


( जुना स . नं . १३१/ अ ) 
नवीन गट नं . ३५६ ते ३८१ , 
३८३ ते ३९ १, ३ ९ ४ ते ३९ ६, 
३ ९ ८ ते ३९९ . 


( एकूण ४० प्लॉटचे 


प्रत्येकी ३०० चौ . मी . 


प्रमाणे.) 


एकूण 


७.९ ६ 


१.२९ 


सुभाष भागडे, 
उपविभागीय अधिकारी , 
मावळ - मुळशी उपविभाग, 

पुणे. 


पुणे, ३० ऑगस्ट २०१८ . 


. 


संदर्भ : ( १) मा . जिल्हाधिकारी, महसुल शाखा, पुणे यांचेकडील आदेश क्रमांक पमज/ कावि -२४/ २०१६, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ . 

( २ ) महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १२२ अन्वये 
( ३) महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ चे कलम १८ अन्वये 

अधिसूचना आदेश 
क्रमांक पुनर्वसन/ दौड / कावि-१५२७/२०१८.- ज्याअर्थी, पुणे जिल्ह्यातील वीर बाजी पासलकर धरण , पानशेत धरण, उजनी धरण, 
चासकमान धरण , वरसगाव धरण प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन दौड या तालुक्यातील पुनर्वसन वसाहतीमध्ये 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९ , २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १ ९ ४० 


११ 


करण्यात आले आहे. खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या गावाच्या हद्दीतील सदर परिशिष्टामध्ये नमूद केलेले सर्व्हे नंबर / गट नंबर 
या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करणेकामी वर्ग करणेत आलेल्या आहेत किंवा संपादन करणेत आलेल्या आहेत असे उपलब्ध 
कागदपत्रावरून दिसते. सदर पुनर्वसन गावठाण वसाहतींचे संबंधित तालुक्याचे उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख, दौड यांचेमार्फत पुनर्वसन 
गावठाण गटाची हद्द कायम व अंतर्गत भूखंडाची मोजणी करणेत येऊन नकाशा तयार करणेत आलेला आहे. खालील परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेल्या जमिनी पुणे जिल्ह्यातील वीर बाजी पासलकर धरण , पानशेत धरण , उजनी धरण, चासकमान धरण , वरसगाव धरण 
प्रकल्पामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन गावठाणासाठी वापरल्या जात आहेत . 

त्याअर्थी, महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १२२ नुसार पुनर्वसित वसाहतींना गावठाण दर्जा देणेबाबतचे 
जिल्हाधिकारी यांचे अधिकार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ चे कलम १३ (४) अन्वये मा . जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी आदेश 
क्रमांक पमज / कावि -२४/ २०१६, दिनांक २५ फेब्रुवारी २०१६ नुसार उपविभागीय अधिकारी यांना प्रदान केले आहेत . सदर आदेशानुसार 
प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून मी , संजय आसवले , उपविभागीय अधिकारी, दौंड - पुरंदर , उपविभाग पुरंदर असा आदेश 
देतो की , खालील परिशिष्टामध्ये नमूद केलेल्या जमिनी परिशिष्टात दर्शविलेप्रमाणे ह्या अधिसूचनेच्या दिनांकापासून गावठाणामध्ये समाविष्ट 
केल्या आहेत आणि " पुनर्वसन गावठाण " म्हणून जाहीर केलेल्या आहेत . 

परिशिष्ट 

जिल्हा पुणे 
तालुका 

कब्जेदार सर्व्हे नंबर/ क्षेत्र 

ले - आऊट व मोजणी 
गट नंबर 

नकाशानुसार सदर 
गटापैकी पुनर्वसन 
गावठाणासाठी घेणेत 

आलेले क्षेत्र 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


६ 


हे . आर 


हे . आर 


दौंड 


कासुर्डी 


१.६२ 


१.६२ 


उपसंचालक , पुनर्वसन १८६/२ 
अधिकारी तथा 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 

एकूण 


१.६२ 


१.६२ 


संजय आसवले , 


. 


उपविभागीय अधिकारी , 
दौड पुरंदर उपविभाग , पुरंदर . 


पुरंदर , ६ सप्टेंबर २०१८ . 


पोलीस उपआयुक्त, वाहतूक यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पोउआ/ वाहतूक / ६८/ २०१८.- ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे , त्याअर्थी, महाराष्ट्रशासन , 
गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए -०१९६/ ८७१/सीआर-३७/ टीआरए -२ , दिनांक २७ सप्टेंबर १९९६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, कलम ११५ , ११६ (१), 
( ए), ( बी), ११६ ( ४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी, अशोक मोराळे, पोलीस 
उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर, अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायर ब्रिगेड, पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी ) खेरीज करून खालीलप्रमाणे 
अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निबंध रद्द समजण्यात येतील . 

शिवाजीनगर वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
वीर चाफेकर चौकाकडून न. ता . वाडी चौकाकडे जाणाऱ्या रोडवर १५ मीटर पी -१, पी -२ पार्किंग व मंगल गॅस पंपासमोरील साखर संकुलसमोर 
नो - पार्किंग करण्यात येत आहे. 

अशोक मोराळे , 


पोलीस उपआयुक्त , 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे . 


पुणे , ७ ऑगस्ट २०१८. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १९ ४० 


अध्यक्षा, नगरपरिषद यांजकडून 


कराड नगरपरिषद , कराड 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , 

१ ९ ६६ 


चे कलम ३७ 


अन्वये 

सूचना 


क्रमांक नं नपा / कावि /६०२०१८००००५३६५/ २०१८.- कराड शहर वाढीव भागाचा विकास आराखडा नगरविकास विभागाकडील शासन 
निर्णय क्रमांक टीपीएस -१९ १६ / ५८ / प्र.क्र . ५७४/ १६/ वियो -मंजुरी/ नवि-१३, दिनांक ५ जून २०१७ ने अंशत : मंजूर झालेला आहे (यापुढे " उक्त विकास 
योजना" असे उल्लेखिलेली) आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक ११, " टाऊन सेंटर " हे आरक्षण प्रस्तावित करणेत आलेले 


आहे ; 


आणि त्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ११ , " टाऊन सेंटर " या आरक्षणाखालील सर्व्हे नंबर १२४/५ व १२५ चा भाग 
वगळणेबाबतचा (यापुढे " उक्त फेरबदल " असे उल्लेखिलेला) निर्णय कराड नगरपरिषदेच्या मा . जनरल कमेटी ठराव क्रमांक ३/८६, दिनांक २४ 
जुलै २०१८ अन्वये घेतला आहे. 


त्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ११ , " टाऊन सेंटर " या आरक्षणामधून सर्व्हे नंबर १२४/५ व १२५ चा भाग वगळणेबाबतचा 
फेरबदल करणेसंबंधी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविणेसाठी 
सदरची सूचना 

प्रसिद्ध करणेत येत आहे. उक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांचे अवलोकनार्थ कराड नगरपरिषदेच्या कार्यालयामध्ये ठेवणेत 
आला आहे. तरी नागरिकांनी याबाबतच्या लेखी सूचना/ हरकती ही सूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रामध्ये व स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये त्यापैकी ज्यामध्ये 
शेवटी प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून ३० (तीस) दिवसांचे आत कराड नगरपरिषदेमध्ये सादर कराव्यात. 


सौ . रोहिणी उमेश शिंदे, 


अध्यक्षा, 


कराड , ५ नोव्हेंबर २०१८ . 


कराड नगरपरिषद , कराड. 


BY PRESIDENT 


- 


- 


, 


KARAD MUNICIPAL COUNCIL , KARAD 
Notice under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No.NP /60201800005365 /2018. — Government ofMaharashtra Urban Development Department vide 
Notification No. TPS - 1916 /58 /CR -574 / 16 /UD - 13/DP Sanction /UD - 13, dated 5th June 2017 has partly 
sanctioned the extended Area Development Plan of Karad under Section 31 ( 1 ) of the Government of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , ( hereinafter referred as “ the said Development 
Plan " ). And whereas, in the said Development Plan , Reservation No. 11, " Town Centre " is proposed ; 

and therefore , the Municipal Council decided to delete the area of Survey No. 124/5 and 125 from 
Reservation No. 11 , " Town Centre " (hereinafter referred as " the said minor modification ") under Karad 
Municipal Council General Body Resolution No. 3/86 , dated 24th July 2018 . 

Therefore , present public notice is being published for inviting the suggestions/objections of public 
under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , for to delete the area of Survey 
No. 124/5 and 125 from Reservaton No. 11 , " Town Centre" . The Plan showing the said minor modification 
is kept open in the office of Karad Municipal Council for inspection of public . The suggestions/objections 
should be submitted to Karad Municpal Council, in writing within 30 days from the date of publication 
this notice in Maharashtra GovernmentGazette and in localnews papers whichever is latter. 


ROHINI UMESH SHINDE , 

President, 
Karad Municipal Council, Karad . 


Karad , 5th November 2018 . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १९ , २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १९ ४० 


१३ 


कराड नगरपरिषद , कराड 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये सूचना 

क्रमांक नपा/ कावि/ ६०२०१८००००५३६३/ २०१८.- कराड शहर वाढीव भागाचा विकास आराखडा नगरविकास विभागाकडील शासन निर्णय 
क्रमांक टीपीएस-१९ १६/ ५८ / प्र.क्र . ५७४ / १६ /वियो -मंजुरी/ नवि -१३ , दिनांक ५ जून २०१७ ने अंशत: मंजूर झालेला आहे. (यापुढे " उक्त विकास 
योजना" असे उल्लेखिलेली) आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये आरक्षण क्रमांक ९, " गार्डन " हे आरक्षण प्रस्तावित करणेत आलेले आहे 


आणि त्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ९, " गार्डन " या आरक्षणाखालील सर्व्हे नंबर ३० ९/ १ व २ भाग वगळणेबाबतचा 
( यापुढे " उक्त फेरबदल " असे उल्लेखिलेला) निर्णय कराड नगरपरिषदेच्या मा . जनरल कमेटी ठराव क्रमांक ३/८७ , दिनांक २४ जुलै २०१८ 
अन्वये घेतला आहे. 


त्याअर्थी, उक्त विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक ९, " गार्डन " या आरक्षणामधून सर्व्हे नंबर ३० ९/ १ व २ चा काही भाग वगळणेबाबतचा 
फेरबदल करणेसंबंधी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम ३७ अन्वये नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविणेसाठी 
सूचना 

प्रसिद्ध करणेत येत आहे. उक्त फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांचे अवलोकनार्थ कराड नगरपरिषदेच्या कार्यालयामध्ये ठेवणेत 
आला आहे. तरी नागरिकांनी याबाबतच्या लेखी सूचना / हरकती ही सूचना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्रामध्ये व स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये त्यापैकी ज्यामध्ये 
शेवटी प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून ३० (तीस) दिवसांचे आत कराड नगरपरिषदेमध्ये सादर कराव्यात . 


सदरची 


सौ . रोहिणी उमेश शिंदे, 


अध्यक्षा , 
कराड नगरपरिषद , कराड, 


कराड , ५ नोव्हेंबर २०१८ . 


BY PRESIDENT 


KARAD MUNICIPAL COUNCIL , KARAD 
Notice under Section 37 ofMaharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

No. NP /60201800005363/ 2018. — Government of Maharashtra Urban Development Department vide 
Notification No. TPS- 1916 /58 /CR - 574 / 16 /UD - 13 /DP Sanction /UD - 13 , dated 5th June 2017 has partly 
sanctioned the extended Area Development Plan of Karad under Section 31 (1) of the Government of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , (" hereinafter referred as "the said Development 
Plan"). And whereas,inthe said Development Plan, Reservation No. 9 , " Garden " is proposed ; 

and therefore , the Municipal Council decided to delete the area of Survey No. 309/1 and 2 from 
Reservation No. 9 , "Garden " (hereinafter referred as " the said minor modification ") under Karad Municipal 
Council General Body Resolution No. 3/87 , dated 24th July 2018. 

Therefore , present public notice is being published for inviting the suggestions/objections of public 
under Section 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 , for to delete the area of Survey 
No. 309/1 and 2 from Reservaton No. 9 , "Garden " . The Plan showing the said minor modification is kept 
open in the office of Karad Municipal Council for inspection of Public . The suggestions/objections should 
be submitted to Karad Municpal Council, in writing within 30 days from the date of publication this notice 
in Maharashtra GovernmentGazette and in local news papers whichever is latter. 


ROHINI UMESH SHINDE , 


President , 
Karad Municipal Council, Karad . 


Karad, 5th November 2018 . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १९४० 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


परिशिष्ट -४ 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील निर्णय क्रमांक विकाअ-१११५/ प्र. क्र . ८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ 


संदर्भ (१ ) शासन निर्णय , सा.प्र.वि.क्र . विकाअ-१७०४/ १० ९ २/ प्र. क्र . १८५/२००४/५, दिनांक २ एप्रिल २००५. 

( २) शासन निर्णय , सा.प्र.वि.क्र . विकाअ -४१०२/ २/ प्र . क्र . ३७/२००२/५ , दिनांक २१ एप्रिल २००५ . 
( ३ ) शासन निर्णय सा.प्र.वि.क्र.विकाअ-२००७/ ४४०/ प्र. क्र . १७४/२००७/५, दिनांक २५ जुलै २००७. 
( ४ ) शासन सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील शा.नि.क्र . विकाअ-२००७/ ३६६/ ०७/ ५ , दिनांक २४ मार्च २००८ . 
( ५) शासन सामान्य प्रशासन विभाग शुद्धीपत्रक क्रमांक विकाअ-२००७/ प्र. क्र . ३८ ९/ ५, दिनांक १ ऑगस्ट २००८ . 
( ६ ) शासन सामान्य प्रशासन विभाग क्र . विकाअ-२००८ / प्र . क्र . २७६/५, दिनांक २४ जुलै २००८ . 
( ७) शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील निर्णय क्रमांक विकाअ-२००६/ २९ ८ / प्र . क्र . ६/०७/५, दिनांक ७ एप्रिल २००७. 
( ८ ) शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील पत्र क्रमांक विकाअ-१११७/ २७८ / प्र . क्र . १११/५ , दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ . 


क्रमांक गृह-१/कार्या-६/पोल -१/विकाअ/ आरआर-७७/ २०१८.-- संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , वि . ना . काळम , जिल्हाधिकारी, सांगली सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत : हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षे किंवा विद्यमान विधानसभा बरखास्त 
होणे अथवा पुढील आदेशांपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती त्या पदावर असेपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच 
राज्य शासनास किंवा जिल्हाधिकारी यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होणेपूर्वी केव्हाही, कोणतीही 
कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील. ही मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वीच नियुक्ती संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष 
कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयामध्ये तत्काळ परत 
करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची राहील . 


तसेच ज्या पदामुळे (नगरसेवक /जिल्हा परिषद सदस्य / पंचायत समिती सदस्य इत्यादी) विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर पदसिद्ध 
नियुक्ती करण्यात आली होती , ते पद संपुष्टात आल्यास, पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती आपोआप रद्द होईल . 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना ( परिशिष्ट -४) 

( १) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती "मानसेवी" असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही मानधन/ 
वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( २) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष 
पाहिल्याशिवाय साक्षांकन करू नये. त्यांनी साक्षांकन करताना विहित रबरी शिक्क्यासह सही करून सहीखाली दिनांक नमूद करावा. मूळ 
कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या 
परिणामांकरिता "विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या 
व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून 
पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल 

( ३) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर दुकानावर कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा. तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी" असा उल्लेख करू 
नये. तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 

(४) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी उपस्थित राहू 
नये. 


( ५ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देऊ नये. 


( ६) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तत्काळ परत करावे. अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील. नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी 
अधिकारी यांनी साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९ , २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १ ९ ४० 


१५ 


(७) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती ही नियुक्तीच्या दिनांकापासून ५ वर्षे कालावधीसाठी राहील व त्यानंतर ती आपोआप 
संपुष्टात येईल. सदर नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास, 
त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( Bankrupt) जाहीर केले असल्यास , त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवायसुद्धा कोणतीही पूर्वसूचना 
न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . 

अनुसूची 


जिल्हा सांगली, तालुका वाळवा 


अ . 


निवासस्थानाचा पत्ता 


विशेष कार्यकारी अधिकारी 

यांची नावे 


संबंधित 
पोलीस स्टेशनची नावे 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


अविनाश शंकर मोरे 


इस्लामपूर 


२ 


संजय भाऊसो घोरपडे 


इस्लामपूर 


- 


३ 


कैलास जगन्नाथ पाटील 


इस्लामपूर 


४ 


इस्लामपूर 


दिलीप कृष्णा पाटील 
प्रशांत भिमराव कदम 


इस्लामपूर 


- 


५ 

६ 


सुधीर मारूती पाटील 


इस्लामपूर 


७ 


संजय बजरंग कदम 


इस्लामपूर 


८ 


दिपक विलास साटपे 


मु . 


इस्लामपूर 


or 


इस्लामपूर 


महादेव गुणवंत चव्हाण 
बजरंग शंकर भोसले 


१० 


इस्लामपूर 


११ 


सुरेश पांडुरंग पाटील 


इस्लामपूर 


१२ 


संपतराव शामराव चव्हाण 


इस्लामपूर 


१३ 


रमेश प्रल्हाद शिंदे 


इस्लामपूर 


१४ 


गणपती परशराम वाघमोडे 


इस्लामपूर 


१५ 


इस्लामपूर 


मु . पो . रेठरेधरण , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . रेठरेधरण, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . रेठरेधरण , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. रेठरेधरण, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो. कापुरवाडी ( पेठ ), तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . ओझर्डे, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . मसुचीवाडी, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 

पो . साटपेवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. बनेवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. पेठ , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. जुनेखेड, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . रेठरेहरणाक्ष, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. रेठरेहरणाक्ष, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो. खरातवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. खरातवाडी, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो. बनेवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . महादेवनगर (वाडी), पो . पेठ, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु.पो. महादेवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . घबकवाडी, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो . कामेरी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. भवानीनगर , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु. नायकलवाडी, पो . पेठ , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . ताकारी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . माणिकवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. नवेखेड , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. नरसिंहपूर, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो. बहे , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो. हुबालवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. नरसिंहपूर, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. हुबालवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 


१६ 


इस्लामपूर 


नामदेव दत्तात्रय खरात 
अर्जुन पतंगराव धोत्रे 
गणपती तुकाराम नांगरे पाटील 
राजेश बाबुराव खोत 
बजरंग महादेव कदम 


१७ 


इस्लामपूर 


१८ 


इस्लामपूर 


१ ९ 


इस्लामपूर 


२० 


अनिकेत आप्पासो काटकर 


इस्लामपूर 


२१ 


इस्लामपूर 


२२ 


सुनिल शिवाजी सावंत 
अनिरुद्ध रघुनाथ शेळके 
ज्योति दत्तात्रय सोळवंडे 


इस्लामपूर 


२३ 


इस्लामपूर 


२४ 


विशाल हौसेराव खोत 


इस्लामपूर 


२५ 


इस्लामपूर 


२६ 


इस्लामपूर 


२७ 


इस्लामपूर 


पुनम प्रदीप कदम 
शशिकांत दिनकर पाटील 
जावेद हसन मुलाणी 
श्रीमती शैलजा आण्णासाहेब हुबाले 
रमेश मोहनराव पाटील 
अमरदीप बळवंत फुलारे 


२८ 


इस्लामपूर 


२ ९ 


इस्लामपूर 


३० 


इस्लामपूर 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १९ ४० 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


३१ 


बजरंग शामराव माने 


इस्लामपूर 


३२ 


३३ 


इस्लामपूर 
इस्लामपूर 
इस्लामपूर 


30 


३५ 


आष्टा 


३६ 


आष्टा 


३७ 


आष्टा 


३८ 


आष्टा 


३ ९ 


आष्टा 


- 


४० 


आष्टा 


४१ 


मु . 


आष्टा 


४२ 


आष्टा 


४३ 


मु . पो. नरसिंहपूर , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. शिगाव, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. बागणी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . बागणी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु. पो . मिरजवाडी , तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो. मिरजवाडी, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो . मर्दवाडी, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु. पो. मर्दवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . कृष्णानगर , पो. कारंदवाडी , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . बावची, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 

पो . गोटखिंडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. गोटखिंडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . गोटखिंडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 

पो . भडकंबे, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. पोखर्णी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. पोखर्णी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. वाळवा, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. वाळवा, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . वाळवा, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु. पो. पडवळवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो. पडवळवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . अहिरवाडी, तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . शिरगाव , पो . वाळवा , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 
मु . पो . कोरेगाव, तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली 
मु . पो . शिगाव , तालुका वाळवा, जिल्हा सांगली 


विष्णू हिंदूराव चव्हाण 
संभाजी मारूती चौगुले 
उत्तम शंकर शिंदे 
किरण कृष्णांत नलवडे 
दयानंद देविदास खोत 
विश्वास शामराव पाटील 
दिपक जयसिंग पाटील 
संदीप रामचंद्र सावंत 
जगन्नाथ आनंदराव भोसले 
विजयकुमार वसंतराव पाटील 
वैभव भगवान पाटील 
महादेव दत्तात्रय घारे 
रविंद्र विठ्ठल पाटील 
मानसिंग नाना बादरे 
रणजित पांडुरंग पाटील 
शशिकांत बाळासाहेब शेळके 
संजय राजाराम शिंदे 
संजय नामदेव पाटील 
श्रीमती माधुरी संजय पवार 
उत्तम दत्तात्रय खोत 
महेशकुमार महादेव कदम 
अमर जालिंदर माने 
उदयकुमार रामचंद्र पाटील 
बजरंग मारूती पाटील 


आष्टा 


४४ 


मु . 


आष्टा 


४५ 


आष्टा 


- 


४६ 


आष्टा 


४७ 


आष्टा 


४८ 


आष्टा 


४ ९ 


आष्टा 


५० 


आष्टा 


५१ 


आष्टा 


- 


५२ 


आष्टा 


५३ 


आष्टा 


५४ 


आष्टा 


५५ 


इस्लामपूर 


वि . ना . काळम, 
जिल्हादंडाधिकारी, सांगली. 


सांगली, २६ नोव्हेंबर २०१८ . 


परिशिष्ट - ४ 

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 
शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील निर्णय क्रमांक विकाअ -१११५/ प्र. क्र . ८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ 
संदर्भ ( १ ) शासन निर्णय , सा.प्र.वि.क्र . विकाअ-१७०४/ १०९ २/ प्र . क्र . १८५/२००४/५, दिनांक २ एप्रिल २००५. 

( २) शासन निर्णय , सा.प्र.वि.क्र . विकाअ -४१०२/ २ / प्र. क्र . ३७/२००२/५, दिनांक २१ एप्रिल २००५. 
( ३) शासन निर्णय सा.प्र.वि.क्र.विकाअ-२००७/ ४४०/ प्र. क्र . १७४/२००७/५, दिनांक २५ जुलै २००७. 
( ४ ) शासन सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील शा.नि.क्र . विकाअ-२००७/ ३६६ / ०७/ ५, दिनांक २४ मार्च २००८ . 
( ५) शासन सामान्य प्रशासन विभाग शुद्धीपत्रक क्रमांक विकाअ -२००७/ प्र. क्र . ३८ ९/ ५, दिनांक १ ऑगस्ट २००८ . 
( ६ ) शासन सामान्य प्रशासन विभाग क्र . विकाअ -२००८ / प्र . क्र . २७६/५, दिनांक २४ जुलै २००८ . 
( ७ ) शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील निर्णय क्रमांक विकाअ-२००६/ २९ ८ / प्र . क्र . ६/०७/५, दिनांक ७ एप्रिल २००७. 
( ८ ) शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील पत्र क्रमांक विकाअ -१११७/ २७८ / प्र. क्र . १११/५, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १ ९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८, शके १ ९४० 


१७ 


क्रमांक गृह 


-१/ कार्या-६/ पोल -१/विकाअ/ आरआर-७७/ २०१८ .-- संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी , वि . ना . काळम , जिल्हाधिकारी, सांगली सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत : हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षे किंवा विद्यमान विधानसभा बरखास्त 
होणे अथवा पुढील आदेशांपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती त्या पदावर असेपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच 
राज्य शासनास किंवा जिल्हाधिकारी यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होणेपूर्वी केव्हाही, कोणतीही 
कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील. ही मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वीच नियुक्ती संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष 
कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयामध्ये तत्काळ परत 
करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची राहील . 


तसेच ज्या पदामुळे ( नगरसेवक/जिल्हा परिषद सदस्य/पंचायत समिती सदस्य इत्यादी) विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर पदसिद्ध 
नियुक्ती करण्यात आली होती , ते पद संपुष्टात आल्यास, पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती आपोआप रद्द होईल . 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना ( परिशिष्ट -४) 

(१ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती " मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही मानधन/ 
वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( २) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष 
पाहिल्याशिवाय साक्षांकन करू नये. त्यांनी साक्षांकन करताना विहित रबरी शिक्क्यासह सही करून सहीखाली दिनांक नमूद करावा. मूळ 
कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या 
परिणामांकरिता "विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या 
व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून 
पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( ३) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर दुकानावर/ कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" असा फलक लावावा . तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू 
नये. तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 

( ४) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी उपस्थित राहू 
नये. 


( ५ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देऊ नये . 

( ६) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तत्काळ परत करावे. अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील . नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी 
अधिकारी यांनी साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल. 

(७) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती ही नियुक्तीच्या दिनांकापासून ५ वर्षे कालावधीसाठी राहील व त्यानंतर ती आपोआप 
संपुष्टात येईल . सदर नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास , 
त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( Bankrupt) जाहीर केले असल्यास, त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवायसुद्धा कोणतीही पूर्वसूचना 
न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . 

अनुसूची 
जिल्हा सांगली , तालुका खानापूर - विटा 


अ . 


विशेष कार्यकारी अधिकारी 


निवासस्थानाचा पत्ता 


संबंधित 
पोलीस स्टेशनचे नाव 


क्र . 


यांचे नाव 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


बाबासाहेब रामचंद्र कांबळे 


मु. पो. विटा, तालुका खानापूर, जिल्हा सांगली 


विटा पोलीस 


वि . ना . काळम , 


सांगली , २६ नोव्हेंबर २०१८ . 


जिल्हादंडाधिकारी , सांगली. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १९ ४० 


परिशिष्ट-४ 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील निर्णय क्रमांक विकाअ -१११५/ प्र. क्र . ८८/५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ 


संदर्भ ( १ ) शासन निर्णय , सा.प्र.वि.क्र . विकाअ-१७०४/ १०९ २/ प्र . क्र . १८५/२००४/५, दिनांक २ एप्रिल २००५. 

( २) शासन निर्णय , सा.प्र.वि.क्र . विकाअ-४१०२/ २/ प्र . क्र . ३७/२००२/५, दिनांक २१ एप्रिल २००५. 
( ३ ) शासन निर्णय सा.प्र.वि.क्र.विकाअ -२००७/ ४४० / प्र . क्र . १७४/२००७/५, दिनांक २५ जुलै २००७. 
( ४ ) शासन सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील शा.नि.क्र . विकाअ-२००७/ ३६६/ ०७ / ५, दिनांक २४ मार्च २००८ . 
( ५ ) शासन सामान्य प्रशासन विभाग शुद्धीपत्रक क्रमांक विकाअ -२००७/प्र . क्र . ३८ ९/ ५, दिनांक १ ऑगस्ट २००८ . 
( ६ ) शासन सामान्य प्रशासन विभाग क्र . विकाअ-२००८ / प्र. क्र . २७६/५, दिनांक २४ जुलै २००८ . 
( ७ ) शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील निर्णय क्रमांक विकाअ -२००६/ २ ९ ८ / प्र. क्र . ६/०७/५ , दिनांक ७ एप्रिल २००७ . 
( ८ ) शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील पत्र क्रमांक विकाअ-१११७/ २७८ / प्र . क्र . १११/५, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ . 


क्रमांक गृह-१/कार्या-६/पोल -१/विकाअ/ आरआर-७७/ २०१८ .-- संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी, वि. ना . काळम , जिल्हाधिकारी, सांगली सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यत: हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षे किंवा विद्यमान विधानसभा बरखास्त 
होणे अथवा पुढील आदेशांपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती त्या पदावर असेपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच 
राज्य शासनास किंवा जिल्हाधिकारी यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होणेपूर्वी केव्हाही, कोणतीही 
कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील. ही मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वीच नियुक्ती संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष 
कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयामध्ये तत्काळ परत 
करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची राहील . 


तसेच ज्या पदामुळे (नगरसेवक/जिल्हा परिषद सदस्य/पंचायत समिती सदस्य इत्यादी) विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर पदसिद्ध 
नियुक्ती करण्यात आली होती, ते पद संपुष्टात आल्यास , पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती आपोआप रद्द होईल . 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना ( परिशिष्ट-४) 

(१) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती "मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही मानधन/ 
वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( २ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष 
पाहिल्याशिवाय साक्षांकन करू नये. त्यांनी साक्षांकन करताना विहित रबरी शिक्क्यासह सही करून सहीखाली दिनांक नमूद करावा. मूळ 
कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या 
परिणामांकरिता "विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या 
व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो/ ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून 
पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल 

( ३) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर/ दुकानावर कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी" असा फलक लावावा . तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू 
नये. तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 

( ४ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी" यासाठी उपस्थित राहू 
नये. 


( ५ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देऊ नये. 


( ६) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तत्काळ परत करावे. अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील. नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी 
अधिकारी यांनी साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९ , २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १ ९ ४० 


१ ९ 


( ७ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती ही नियुक्तीच्या दिनांकापासून ५ वर्षे कालावधीसाठी राहील व त्यानंतर ती आपोआप 
संपुष्टात येईल . सदर नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास , 
त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( Bankrupt ) जाहीर केले असल्यास , त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवायसुद्धा कोणतीही पूर्वसूचना 
न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल . 

अनुसूची 

जिल्हा सांगली, तालुका मिरज 
विशेष कार्यकारी अधिकारी निवासस्थानाचा पत्ता 

संबंधित 
यांची नावे 

पोलीस स्टेशनची नावे 


अ . 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


महेश प्रल्हाद भोसले 


म . गांधी चौकी , मिरज 


२ 


श्रीमती संगीता अवधुत विभुते 


म . गांधी चौकी, मिरज 


३ 


मिरज ग्रामीण 


चंद्रकांत विजयकुमार मगदुम 
अशोक गणपती शिंदे 


४ 


मिरज ग्रामीण 


दशरथ विठ्ठल मिसाळ 


मिरज ग्रामीण 


५ 

६ 


मलगोंडा मारूती कमलेकर 


मिरज ग्रामीण 


७ 


श्रीमती सरोजिनी विजय मगदूम 


मिरज ग्रामीण 


८ 


महेश सतीश कांबळे 


मिरज ग्रामीण 


९ 


मिरज ग्रामीण 


दौलत आण्णासो कांबळे 
सुनिल सदाशिव बनसोडे 


१० 


मिरज ग्रामीण 


११ 


मिरज ग्रामीण 


अमित धनपाल मगदूम 
चंद्रकांत परशराम कुंडले 


१२ 


मिरज ग्रामीण 


१३ 


अरूण आनंदा पाटील 


मु . पो. भारतनगर , दत्त मंदिर रोड, मिरज , 
तालुका मिरज , जिल्हा सांगली. 
मु . पो . विद्यानगर , सावळी रोड, मिरज , आशा टॉकीजजवळ , 
श्रीशैल्य अपार्टमेंट, मिरज , तालुका मिरज, जिल्हा सांगली. 
मु . पो. वड्डी, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
मु . पो . पाटगाव, पो. सोनी , तालुका मिरज, जिल्हा सांगली 
मु . पो . विजयनगर , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
मु . पो . नरवाड, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली 
मु . पो. ४८ - क गट, सुभाषनगर, मालगाव , तालुका मिरज , 
जिल्हा सांगली. 
मु . पो. बेळंकी, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली 
मु . पो. बेळंकी, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली 
मु . पो . बेळंकी, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली 
मु . पो. वड्डी , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
मु . पो . कुंडलेमळा, वड्डी , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
मु . पो . मल्लेवाडी, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
मु . पो . शिपूर, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली 
मु . पो . शिपूर , तालुका मिरज, जिल्हा सांगली 
मु . पो. गणेशनगर , मल्लेवाडी, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
मु . पो . मल्लेवाडी, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
मु . पो . बोलवाड , तालुका मिरज, जिल्हा सांगली 
मु . पो. टाकळी, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली 
मु . पो. लक्ष्मीवाडी आरग, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली 
मु . पो . लक्षमीवाडी आरग , तालुका मिरज, जिल्हा सांगली 
मु . पो. नरवाड, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
मु . पो . बेडग , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 

पो . हरीमंदिर चौक , बेडग , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
मु . पो. बेडग गवरदेवीवाडी, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
मु. पो . बेडग विजयनगर नजीक , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
मु . पो . हरीमंदिर चौक , बेडग, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 


मिरज ग्रामीण 


१४ 


मिरज ग्रामीण 


१५ 


मिरज ग्रामीण 


बापूसाहेब तुकाराम देसाई 
संदीपकुमार बाबासाहेब शिंदे 
देवजी विष्णू साळुखे 
तानाजीराव दिनकरराव शिंदे 


१६ 


मिरज ग्रामीण 


१७ 


मिरज ग्रामीण 


१८ 


महादेव श्रीकांत दबडे 


मिरज ग्रामीण 


१ ९ 


उदय लक्ष्मण कोरे 


मिरज ग्रामीण 


२० 


श्रीमती लता अनिल जगताप 


मिरज ग्रामीण 


२१ 


बापूसो विनायक खोत 


मिरज ग्रामीण 


- 


२२ 


विजय नारायण डुबल 


मिरज ग्रामीण 


२३ 


चंद्रकांत लक्ष्मण खाडे 


मिरज ग्रामीण 


२४ 


संतोष सिद्राम खाडे 


मु . 


मिरज ग्रामीण 


२५ 


मिरज ग्रामीण 


- 


सुनिल अरूण चौगुले 
सुर्यकांत दादासाहेब पाटील 


२६ 


मिरज ग्रामीण 


२७ 


स्वनील रामचंद्र इचल 


मिरज ग्रामीण 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १९ , २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


२८ 


मिरज ग्रामीण 


२ ९ 


कपील सुकुमारलिंबीकाई 
परशुराम सुभाष नागरगोजे 
शिवाप्पा लक्ष्मण पाटील 


मिरज ग्रामीण 


३० 


मिरज ग्रामीण 


मु . पो. बेडग गवरदेवीवाडी, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
मु . पो . बेडग, तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
मु . पो . लिंगणूर , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
मु . पो. म्हैसाळ (शिवाजीनगर) , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 
मु . पो. ५६९ , शांतीनगर वड्डी, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली 
मु . पो . विजयनगर , तालुका मिरज , जिल्हा सांगली 


३१ 


विनोद रूपरंग शिंदे 


मिरज ग्रामीण 


- 


३२ 


राजू मदार शेख 


मिरज ग्रामीण 


३३ 


नेताजी मधुकर धनवडे 


मिरज ग्रामीण 


वि . ना . काळम , 


सांगली, २६ नोव्हेंबर २०१८ . 


जिल्हादंडाधिकारी , सांगली. 


परिशिष्ट - ४ 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील निर्णय क्रमांक विकाअ-१११५/ प्र. क्र . ८८/५ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ 


. 


संदर्भ ( १) शासन निर्णय , सा.प्र.वि.क्र . विकाअ-१७०४ / १० ९ २/प्र . क्र . १८५/२००४/५, दिनांक २ एप्रिल २००५. 

( २) शासन निर्णय , सा.प्र.वि.क्र . विकाअ -४१०२/ २/ प्र . क्र . ३७/२००२/५ , दिनांक २१ एप्रिल २००५. 
(३ ) शासन निर्णय सा.प्र.वि.क्र.विकाअ -२००७/ ४४० / प्र . क्र . १७४/२००७/५, दिनांक २५ जुलै २००७. 
( ४) शासन सामान्य प्रशासन विभाग यांचेकडील शा.नि.क्र . विकाअ-२००७/ ३६६/ ०७/ ५, दिनांक २४ मार्च २००८ . 
( ५ ) शासन सामान्य प्रशासन विभाग शुद्धीपत्रक क्रमांक विकाअ -२००७/ प्र. क्र . ३८ ९/ ५, दिनांक १ ऑगस्ट २००८ . 
( ६) शासन सामान्य प्रशासन विभाग क्र . विकाअ -२००८ /प्र. क्र . २७६/५ , दिनांक २४ जुलै २००८ . 
( ७ ) शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील निर्णय क्रमांक विकाअ-२००६/ २९ ८/ प्र . क्र . ६/०७/५, दिनांक ७ एप्रिल २००७. 
( ८ ) शासन सामान्य प्रशासन विभागाकडील पत्र क्रमांक विकाअ-१११७/ २७८ / प्र. क्र . १११/५, दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७. 


क्रमांक गृह -१/ कार्या-६/ पोल-१/विकाअ/ आरआर-७७/ २०१८ .-- संदर्भाधीन शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून मी, वि . ना. काळम , जिल्हाधिकारी , सांगली सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केल्याच्या तारखेपासून ५ वर्षे किंवा विद्यमान विधानसभा बरखास्त 
होणे अथवा पुढील आदेशांपर्यंत अथवा सदर व्यक्ती त्या पदावर असेपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच 
राज्य शासनास किंवा जिल्हाधिकारी यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होणेपूर्वी केव्हाही, कोणतीही 
कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . ही मुदत संपताच किंवा ती त्यापूर्वीच नियुक्ती संपुष्टात आणण्यात आल्यास विशेष 
कार्यकारी अधिकारी पदासाठी प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयामध्ये तत्काळ परत 
करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची राहील . 


तसेच ज्या पदामुळे ( नगरसेवक/जिल्हा परिषद सदस्य/पंचायत समिती सदस्य इत्यादी) विशेष कार्यकारी अधिकारी पदावर पदसिद्ध 
नियुक्ती करण्यात आली होती, ते पद संपुष्टात आल्यास , पदसिद्ध विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती आपोआप रद्द होईल . 

२. विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना मार्गदर्शक सूचना ( परिशिष्ट-४) 

( १ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती "मानसेवी" असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही मानधन/ 
वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 

( २) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना केवळ कागदपत्रांच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष 
पाहिल्याशिवाय साक्षांकन करू नये. त्यांनी साक्षांकन करताना विहित रबरी शिक्क्यासह सही करून सहीखाली दिनांक नमूद करावा. मूळ 
कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या 
परिणामांकरिता "विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९ , २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १ ९ ४० 


२१ 


व्यक्तीची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून 
पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

(३) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर दुकानावर कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा. तथापि, त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी" असा उल्लेख करू 
नये. तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 

( ४) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी" यासाठी उपस्थित राहू नये. 
( ५ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र " देऊ नये. 

(६) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तत्काळ परत करावे. अन्यथा ते पुनर्नियुक्तीस अपात्र ठरतील. नियुक्ती कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी 
अधिकारी यांनी साक्षांकन केल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांचेविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा नोंदविण्यात येईल . 

( ७) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती ही नियुक्तीच्या दिनांकापासून ५ वर्षे कालावधीसाठी राहील व त्यानंतर ती आपोआप 
संपुष्टात येईल . सदर नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांनी कोणतीही नियमबाह्य कृती केल्यास किंवा त्यांचेविरुद्ध गुन्ह्याची नोंद आढळल्यास, 
त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने नादार ( Bankrupt) जाहीर केले असल्यास, त्याचप्रमाणे कोणत्याही कारणाशिवायसुद्धा कोणतीही पूर्वसूचना 
न देता त्यांची नियुक्ती मुदतपूर्व रद्द करण्यात येईल. 

अनुसूची 

जिल्हा सांगली, तालुका जत 
विशेष कार्यकारी अधिकारी निवासस्थानाचा पत्ता 

संबंधित 
यांची नावे 

पोलीस स्टेशनचे नाव 


- 


अ . 


क्र . 


१ 


२ 


به 


४ 


१ 


जत 


श्रीकांत गोविंद हुवाळे 
रमेश नामदेव बाबर 


मु . पो. व्हसपेट , तालुका जत , जिल्हा सांगली 
मु . पो . कोळगिरी, तालुका जत, जिल्हा सांगली 


२ 


जत 


वि . ना . काळम , 
जिल्हादंडाधिकारी , सांगली . 


सांगली , २६ नोव्हेंबर २०१८ . 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अधिसूचना 
क्रमांक कार्यासन -४ / गावठाण/ वन /सीआर-३३० / २०१८.-- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग, क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३ ९ २३/ 
म -६ , दिनांक १ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १ ९ ६६ याच्या ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) 
कलम ४, पोट - कलम ( १) च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर 
करून आणि उक्त कलम ४ च्या पोट- कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे पूर्वप्रसिद्धीनंतर मी , नंदकुमार काटकर, अपर जिल्हाधिकारी , 
कोल्हापूर जिल्हा याद्वारे दिनांक २० नोव्हेंबर २०१८ पासून कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातकणंगले तालुक्यातील " तारदाळ या महसुली गावातून 
सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व कोल्हापूर जिल्ह्याच्या हातकणंगले तालुक्यातील " मौजे समर्थनगर" या नावाने 
ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 

अनुसूची 
मौजे समर्थनगर , तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर या नवीन गावात समाविष्ट करावयाचे भूमापन क्रमांक ५१० ते ९ ४६. 
टीप.-- (१) नवीन गावातील लोकांना उर्वरित गावातील गायरान , स्मशानभूमी यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 

( २ ) नवीन आणि उर्वरित गावांतील लोकांचा अस्तित्वातील असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क राहील. 


नंदकुमार काटकर, 
अपर जिल्हाधिकारी , कोल्हापूर . 


कोल्हापूर , २६ ऑक्टोबर २०१८ . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १ ९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , शके १ ९ ४० 


NOTIFICATION 


No. Desk-IV / Gavthan/Van/ C.R. - 331/ 2018. — In exercise of the powers of the State Government 
under the provision to the sub - section ( 1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code , 1966 
(Mah . XLI of 1966 ) delegated to me by Government Notification , Revenue and Forest Department No. 
TLC - 1076 /63923/M -6 , dated 1st July 1976 and after previous publication as required by 
sub - section (4 ) of the said Section 4 , I, Nandkumar Katkar, the Additional Collector ofKolhapur District, 
constitute a new village from village Tardal in Hatkanangale Taluka of Kolhapur District with effect from 
dated 20th November 2018 to be a village called "Samarthnagar" in the taluka of the said district, having 
the limits specified in the schedule hereto appended . 


Schedule 


Survey number included in new village Samarthnagar, taluka Hatkanangale , district Kolhapur- Survey 
Nos . 510 to946 . 


Note .- ( 1) The villagers of the new village have rights on land assigned as gairan and land allotted as 

Cremation ground for village Tardal. 


(2 ) The villagers in the new revenue village have rights to use existing roads . 

NANDKUMAR KATKAR , 

Additional Collector, Kolhapur. 
Kolhapur, 20th November 2018. 


उपसंचालक, भूमी अभिलेख यांजकडून 


मुंबईचा धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे 

एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम , १ ९ ४७. 


सबब , मुंबईचा धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत 
व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम , १९ ४७ चे कलम ३२ , 
पोट- कलम (३- अ) मधील तरतुदीनुसार उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे 
प्रदेश , पुणे मंजूर योजनेतील सर्वे नंबर १२ मधील गट नंबर ३४ , ३५, ३६ 
व ३७ एकूण ४ गटांमध्ये फेरफार करून दुरुस्ती योजना कायम करीत 
आहेत . 


किशोर तवरेज , 


उपसंचालक , भूमी अभिलेख , 

पुणे प्रदेश, पुणे. 


पुणे, ४ जुलै २०१८. 


अधिसूचना 
क्रमांक कॉन / एकक -८५८ ( पुणे )/ ५२१४/ एसआर -१५७ /( आंबेगाव )/ 
२०१७. - मौजे कोंढरे , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे येथील जमीन 
एकत्रीकरण योजना महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र, भाग एक पुरवणीमध्ये पृष्ठ 

वर योजना कायम करण्यात आल्याबाबतची अधिसूचना दिनांक ११ मे 
१९ ८२ रोजी प्रसिद्ध झाली होती. सदरच्या मंजूर गाव नकाशात दुरुस्ती 
करणे आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील 
मौजे कोंढरे , तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे येथील सर्व्हे नंबर १२ चे गट 
नंबर ३४ , ३५ , ३६ व ३७ बाबत एकूण ४ गटांमध्ये दुरुस्तीबाबतच्या 
प्रस्तावाच्या मसुद्यास उपसंचालक , भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे यांनी 
मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२ (१) अन्वये प्रसिद्धीसाठी अधीक्षक, भूमी 
अभिलेख, पुणे यांचेकडे दिनांक २० मे २०१७ रोजी पाठविण्यात आला होता, 
तो त्यांनी नियमानुसार पुढील कार्यवाहीसाठी दिनांक २९ ऑगस्ट २०१७ 
रोजीच्या पत्राने उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, आंबेगाव यांना पाठविला होता . 
तो उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख, आंबेगाव यांनी तहसीलदार व गावकामगार 
तलाठी यांचेकडे प्रसिद्धीकामी दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ चे पत्राने पाठविला 
होता . तो तहसीलदार, आंबेगाव व गावकामगार तलाठी, कोंढरे यांनी दिनांक 
३ ऑगस्ट २०१७ रोजी गावी व तहसीलदार कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर 
प्रसिद्ध केलेला होता . सदरच्या प्रसिद्ध केलेल्या दुरुस्ती योजना प्रस्तावावर 
हरकती प्राप्त झालेल्या नाहीत . 


मुंबईचा धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे 

एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १ ९ ४७. 


- 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक कॉन / एकक -३ ९ ( पुणे)/ ५६१० / एसआर -१३३ /(बारामती)/ 
२०१७.- मौजे कन्हेरी ( काटेवाडी), तालुका बारामती , जिल्हा पुणे येथील 
जमीन एकत्रीकरण योजना कायम करण्याची अधिसूचना दिनांक ६ फेब्रुवारी 
१९ ५८ रोजी महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र, भाग एक पुरवणीमध्ये पृष्ठ ११४ 
वर प्रसिद्ध झाली होती. सदरच्या मंजूर दुरुस्त योजनेत बदल करणे 
आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील मौजे 
कन्हेरी ( काटेवाडी ), तालुका बारामती, जिल्हा पुणे येथील खाते क्रमांक २४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १९ , २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १९ ४० 


२३ 


व ४७ वरील गट नंबर १७१ नवीन गट नंबर ८५ , गट नंबर १७३ नवीन 
८२, गट नंबर १७२ नवीन ८३ गटामध्ये दुरुस्तीबाबतच्या प्रस्तावाच्या 
मसुद्यास उपसंचालक , भूमी अभिलेख , पुणे प्रदेश , पुणे यांनी मान्यता देऊन 
तो कायदा कलम ३२ ( १ ) अन्वये प्रसिद्धीसाठी अधीक्षक, भूमी अभिलेख , 
पुणे यांचेकडे दिनांक २२ जून २०१७ रोजी पाठविण्यात आला होता , तो 
त्यांनी पुढील नियमानुसार कार्यवाहीसाठी दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७ 
रोजीच्या पत्राने उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, बारामती यांना पाठविला होता . 
तो उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख, बारामती यांनी तहसीलदार. बारामती व 
गावकामगार तलाठी कन्हेरी ( काटेवाडी) यांचेकडे प्रसिद्धीकामी दिनांक २३ 
ऑक्टोबर २०१७ चे पत्राने पाठविला होता . तो तहसीलदार , बारामती व 
गावकामगार तलाठी, कन्हेरी ( काटेवाडी) यांनी गावी व तहसीलदार 
कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध केलेला होता . सदरच्या प्रसिद्ध केलेल्या 
दुरुस्ती योजना मसुद्यावर हरकती प्राप्त झालेल्या असल्याने हरकती/ 
तक्रारीवर सुनावणीअंति निर्णय घेणेत आलेला आहे. 


सबब , मुंबईचा धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत 
व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम , १ ९ ४७ चे कलम ३२ , 
पोट -कलम (३- अ) मधील तरतुदीनुसार उपसंचालक , भूमी अभिलेख, पुणे 
प्रदेश, पुणे मंजूर योजनेतील गट नंबर ५४, ५५ , ५६ व ५७ एकूण ४ 
गटांमध्ये फेरफार करून दुरुस्ती योजनेच्या प्रस्तावाचा मसुदा कायम करीत 
आहेत . 

किशोर तवरेज , 
उपसंचालक , भूमी अभिलेख , 

पुणे प्रदेश , पुणे. 
पुणे , ७ सप्टेंबर २०१८. 


मुंबईचा धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे 

एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम , १ ९ ४७. 


सबब , मुंबईचा धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत 
व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम , १९ ४७ चे कलम ३२ , 
पोट- कलम (३) मधील तरतुदीनुसार उपसंचालक , भूमी अभिलेख , पुणे 
प्रदेश , पुणे हे मंजूर योजनेतील खाते क्रमांक २४६ व ७४ वरील गट नंबर 
१७१ नवीन गट नंबर ८५ , गट नंबर १७३ नवीन ८२, गट नंबर १७२ 
नवीन ८३ चा दुरुस्ती योजनेचा मसुदा कायम करीत आहेत . 


- 


किशोर तवरेज , 
उपसंचालक , भूमी अभिलेख , 

पुणे प्रदेश, पुणे. 


पुणे, ४ सप्टेंबर २०१८. 


अधिसूचना 
क्रमांक कॉन/ एकक -२० ९ ( पुणे )/ ६७/ ५०३१/ एसआर- (शिरूर)/ 
२०१७.- मौजे धानोरे ( दरेकरवाडी), तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे येथील 
जमीन एकत्रीकरण योजना कायम करण्याची अधिसूचना दिनांक ६ एप्रिल 
१९ ६७ रोजी महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र, भाग एक पुरवणीमध्ये पृष्ठ ५६८ 
वर प्रसिद्ध झाली होती . सदरच्या मंजूर दुरुस्ती योजनेत बदल करणे 
आवश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील मौजे 
धानोरे ( दरेकरवाडी), तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे येथील खाते क्रमांक १५९ 
व १४ वरील गट नंबर ७३ ९ गटामध्ये दुरुस्तीबाबतच्या प्रस्तावाच्या मसुद्यास 
उपसंचालक , भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे यांनी मान्यता देऊन तो कायदा 
कलम ३२ (१) अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, पुणे 
यांचेकडे दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ रोजी पाठविण्यात आला होता , तो त्यांनी 
पुढील नियमानुसार कार्यवाहीसाठी दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१७ रोजीच्या 
पत्राने उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , शिरूर यांना पाठविला होता . तो 
उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख, शिरूर यांनी तहसीलदार शिरूर व 
गावकामगार तलाठी दरेकरवाडी यांचेकडे प्रसिद्धीकामी दिनांक ६ नोव्हेंबर 
२०१७ चे पत्राने पाठविला होता . तो तहसीलदार , शिरूर व गावकामगार 
तलाठी, दरेकरवाडी यांनी गावी व तहसीलदार कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर 
प्रसिद्ध केलेला होता . सदर प्रसिद्ध केलेल्या दुरुस्ती योजना मसुद्यावर 
हरकती प्राप्त झालेल्या असल्याने हरकती/ तक्रारी वर सुणावनीअंती निर्णय 
घेणेत आलेला आहे. 


- 


मुंबईचा धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे 

एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम , १ ९ ४७. 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक कॉन/ एकक -१६४ (पुणे)/ ७१ / एसआर- (दौड)/२०१७.- मौजे 
राहू, तालुका दौड , जिल्हा पुणे येथील जमीन एकत्रीकरण योजना महाराष्ट्र 
शासनाचे राजपत्र , भाग एक पुरवणीमध्ये पृष्ठ ९ ३२ वर योजना कायम 
करण्यात आल्याबाबतची अधिसूचना दिनांक २ ९ एप्रिल १९ ७१ रोजी प्रसिद्ध 
झाली होती . सदरच्या मंजूर गट नकाशात दुरुस्ती करणे आवश्यक 
असल्याची खात्री झाल्यामुळे मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील मौजे राहू, 
तालुका दौंड , जिल्हा पुणे येथील गट नंबर ५४ , ५५ , ५६ व ५७ बाबत 
एकूण ४ गटांमध्ये दुरुस्तीबाबतच्या प्रस्तावाच्या मसुद्यास उपसंचालक , भूमी 
अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे यांनी मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२ (१) 
अन्वये प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख, पुणे यांचेकडे दिनांक 
२० जुलै २०१७ रोजी पाठविण्यात आला होता, सदर प्रस्ताव नियमानुसार 
पुढील कार्यवाहीसाठी दिनांक २७ जुलै २०१७ रोजीच्या पत्राने उपअधीक्षक , 
भूमी अभिलेख, दौड यांना पाठविला होता . तो उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , 
दौड यांनी सदर दुरुस्ती योजना प्रस्ताव तहसीलदार व गावकामगार तलाठी 
यांचेकडे प्रसिद्धीकामी दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१७ चे पत्राने पाठविला होता. 
तहसीलदार, दौंड व गावकामगार तलाठी , राहु यांनी दिनांक १४ मे २०१८ 
रोजी गावी व तहसीलदार कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध केलेला होता. 
सदरच्या प्रसिद्ध केलेल्या दुरुस्ती योजना प्रस्तावावर हरकती प्राप्त झालेल्या 
नाहीत . 


सबब, मुंबईचा धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत 
व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम , १ ९ ४७ चे कलम ३२ , 
पोट -कलम (३) मधील तरतुदीनुसार उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे 
प्रदेश , पुणे हे मंजूर योजनेतील खाते क्रमांक १५९ व १४ वरील गट नंबर 
७३ ९ चा दुरुस्ती योजनेचा मसुदा कायम करीत आहेत . 


- 


किशोर तवरेज, 


उपसंचालक , भूमी अभिलेख , 

पुणे प्रदेश, पुणे. 


- 


पुणे , १ ऑगस्ट २०१८ . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १ ९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , शके १ ९ ४० 


मुंबईचा धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे 

एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम, १९ ४७. 


पुणे प्रदेश, पुणे यांनी मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२ (१) अन्वये 
प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख, पुणे यांचेकडे दिनांक 
१६ जुलै २०१८ रोजी पाठविण्यात आला होता , तो त्यांनी पुढील नियमानुसार 
कार्यवाहीसाठी दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजीच्या पत्राने उपअधीक्षक , भूमी 
अभिलेख, शिरूर यांना पाठविला होता . तो उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , 
शिरूर यांनी तहसीलदार शिरूर व गावकामगार तलाठी शिरूर यांचेकडे 
प्रसिद्धीकामी दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ चे पत्राने पाठविला होता. तो 
तहसीलदार , शिरूर व गावकामगार तलाठी , शिरूर यांनी गावी व 
तहसीलदार कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध केलेला होता. 


अधिसूचना 
क्रमांक कॉन / एकक -२७४/ एसआर-२१/( सांगली)/ ३८३८ . – मुंबईचा 
धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण 
करणेबाबत अधिनियम , १९ ४७ चे कलम २० (१) अन्वये मौजे बोरगाव , 
तालुका वाळवा , जिल्हा सांगली येथील जमीन एकत्रीकरण योजना कायम 
करण्याची अधिसूचना दिनांक ३० एप्रिल १९ ७८ रोजी महाराष्ट्र शासनाचे 
राजपत्र, भाग एक पुरवणीमध्ये पृष्ठ ५८१ वर प्रसिद्ध झाली होती . सदरच्या 
मंजूर दुरुस्ती योजनेत बदल करणे आश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे 
मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील खाते नंबर ७७, समाईक ४ ९ १ मधील गट 
नंबर १४०२, १४०३ मध्ये चुका असल्याचे( उक्त अधिनियमाचे कलम ३१ 
( अ) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या चुका व्यतिरिक्त ) आढळून आल्याने 
दुरुस्तीबाबतच्या प्रस्तावातील मसुद्यास उपसंचालक , भूमी अभिलेख, पुणे 
प्रदेश, पुणे यांनी मान्यता देऊन तो कायदा कलम ३२ (१) अन्वये 
प्रसिद्धीसाठी जिल्हा अधीक्षक , भूमी अभिलेख, सांगली यांचेकडे पाठविण्यात 
आला होता , तो त्यांनी पुढील नियमानुसार कार्यवाहीसाठी दिनांक १६ मार्च 
२०१८ रोजीच्या पत्राने उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, वाळवा, यांचेकडे 
प्रसिद्धीकामी पाठविला होता. तो तहसीलदार, वाळवा व गावकामगार 
तलाठी, बोरगाव यांनी दिनांक २१ मार्च २०१८ रोजी गावी व तहसीलदार 
कार्यालयाचे नोटीस बोर्डावर प्रसिद्ध केलेला होता . 


सबब , मुंबईचा धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत 
व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम , १९ ४७ चे कलम ३२ , 
पोट -कलम ( ३ ) मधील तरतुदीनुसार उपसंचालक , भूमी अभिलेख , पुणे 
प्रदेश, पुणे हे मंजूर योजनेतील खाते क्रमांक १० ९ ५ व १४ ९ ५ वरील गट 
नंबर ७९ ६ व ७९ ७ बाबतचा दुरुस्ती योजनेचा मसुदा कायम करीत आहेत. 


- 


बाळासाहेब वानखेडे, 


उपसंचालक , भूमी अभिलेख, 

पुणे प्रदेश , पुणे. 


पुणे , १४ नोव्हेंबर २०१८. 


पोलीस उपआयुक्त वाहतूक यांजकडून 

आदेश 


सबब , मुंबईचा धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत 
व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम , १९ ४७ चे कलम ३२ , 
पोट- कलम (३) मधील तरतुदीनुसार उपसंचालक , भूमी अभिलेख , पुणे 
प्रदेश , पुणे हे मंजूर योजनेतील गट नंबर १४०२ , १४०३ एकूण गट २ व 
एकूण खाती २ मध्ये फेरफार करून दुरुस्ती योजनेचा मसुदा कायम करीत 
आहेत . 


किशोर तवरेज , 


उपसंचालक , भूमी अभिलेख , 

पुणे प्रदेश, पुणे . 


पुणे, २२ जून २०१८ . 


क्रमांक पोउआ/ वाहतूक/ ४४/ २०१८.- ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील 
ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन , गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए -०१९ ६/ ८७१ /सीआर-३७ /टीआरए -२, दिनांक 
२७ सप्टेंबर १९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, कलम ११५, 
११६ ( १), ( ए), ( बी), ११६ (४ ) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , 
अशोक मोराळे, पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर , 
अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायर ब्रिगेड, पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका 
इत्यादी ) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर 
ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निर्बंध रद्द समजण्यात येतील . 

कोथरूड 

वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
( १) सुबराव कदम लेनवरील पौड रस्ता टी जंक्शन ते एकलव्य 
चौकापर्यंत रस्त्याचे पूर्व बाजूस पूर्णपणे नो - पार्किंग करणेत येत आहे. 
( २ ) सुबराव कदम लेनवरील पौड रस्ता टी जंक्शन ते 

पूजा 

पार्क 
गणेश मंदिर लेनपर्यंतच्या पश्चिम बाजूच्या रस्त्यावर पूर्णपणे नो - पार्किंग 
व त्यापुढे सत्यहिला अपार्टमेंटपर्यंत चारचाकी वाहनांसाठी समांतर पार्किंग 
व दुचाकीसाठी पार्किंग करणेत येत आहे. 

अशोक मोराळे, 
पोलीस 

उपआयुक्त , 

वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे . 
पुणे , २७ जून २०१८ . 


मुंबईचा धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करणेबाबत व त्यांचे 

एकत्रीकरण करणेबाबत अधिनियम , १ ९ ४७. 


अधिसूचना 
क्रमांक/ एकक -१०५ (पुणे)/ एसआर- (शिरूर)/१९८०.- मौजेशिरूर, 
तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे येथील जमीन एकत्रीकरण योजना कायम 
करणेबाबतची अधिसूचना दिनांक ८ सप्टेंबर १९८० रोजी महाराष्ट्र शासनाचे 
राजपत्र , भाग एक पुरवणीमध्ये पृष्ठ १५ वर प्रसिद्ध झाली होती . सदरच्या 
मंजूर दुरुस्ती योजनेत बदल करणे आश्यक असल्याची खात्री झाल्यामुळे 
मंजूर एकत्रीकरण योजनेतील मौजेशिरूर, तालुका शिरूर, जिल्हा पुणे 
येथील खाते क्रमांक १० ९ ५ व १४ ९ ५ वरील गट नंबर ७ ९ ७ व ७ ९ ६ या 
गटांमध्ये दुरुस्तीबाबतच्या प्रस्तावाच्या मसुद्यास उपसंचालक , भूमी अभिलेख , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १९ ४० 


२५ 


उपसंचालक भूमी अभिलेख संलग्न जमाबंदी आयुक्त ( नागरी भूमापन ) यांजकडून 
वाचा : ( १) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३/प्र. क्र . १९/ ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९ ४ . 
( २ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही. सी . आर. ४३२४ / 

स -४/ १ ९९ ४, पुणे , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४. 
( ३) उपसंचालक , भूमी अभिलेख , पुणे प्रदेश , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक न. भू. २/ गां . परि.प्र./ पुणे/ २०१८/ ५७३८ , दिनांक 
२० ऑगस्ट २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/ प. नो . २१/ २०१८.- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३/ 
प्र . क्र . १९/ ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९ ४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने या 
कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर. -४३२४/ स-४/ १९९ ४, पुणे, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची 
पुनर्रचना करणेत आली असून, सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत. 

उपसंचालक , भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश , पुणे यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लिखित प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख, आंबेगाव , मु. 
घोडेगाव यांचे अधिनस्त सजा मंचरमध्ये मौजे जारकरवाडी हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . 

त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे जारकरवाडी हे गाव उपअधीक्षक भूमि अभिलेख, आंबेगाव, मु . घोडेगाव , 
जिल्हा पुणे यांचे अधिनस्त सजा मंचरमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत 
येत आहे. 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ पासून होणेची आहे. तसेच सनद फी रक्कम मौजे जारकरवाडीची रक्कम 
रुपये १,१२,११२ ची त्वरित वसूल करण्यात यावी. 

परिशिष्ट 


या कार्यालयाकडील क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना / प.नो. २१/२०१८, दिनांक २५ सप्टेंबर २०१८ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट उपअधीक्षक 

भूमी अभिलेख , आंबेगाव प. भू. मंचर, जिल्हा पुणे मधील गावांचा/ मिळकतींचा तपशील 

जिल्हा पुणे, तालुका आंबेगाव , कार्यालयाचे नाव उपअधीक्षक भूमी अभिलेख , आंबेगाव 
सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 
( पुनर्रचनेपूर्वी) 
( सारसंग्रहणीप्रमाणे) 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे 


मिळकती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


& 


७ 


८ 


P 


मंचर 


मंचर 


१२६३ 


जारकरवाडी १ ९ ० 


मंचर 


मंचर 


९९ ८ 


चांडोली बुद्रुक 


३०७ 


चांडोली बुद्रुक 


३०७ 


३७० 


३७० 


पिंपळगाव तर्फे 
म्हाळुगे 
अवसरी खुर्द 


पिंपळगाव तर्फे 
म्हाळुगे 


६७६ 


७०३ 


अवसरी खुर्द 
अवसरी बुद्रुक 


अवसरी बुद्रुक 


५ ९ ८ 


६१७ 


वळती 


२१६ 


वळती 


२१६ 


शिंगवे 


३२५ 


शिंगवे 


२८७ 


३३८ 


३३८ 


निरगुडसर 
धामणी 


निरगुडसर 
धामणी 


४१५ 


४४२ 


लोणी 


४६१ 


लोणी 


४३८ 


खडकवाडी 


२६७ 


खडकवाडी 


२६८ 


वडगावपीर 


३८४ 


वडगावपीर 


३८५ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १ ९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , शके १ ९ ४० 


परिशिष्ट -- चालू 


परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव 


पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 


शेरा 


सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध 

( पुनर्रचनेपूर्वी) 
( सारसंग्रहणीप्रमाणे) 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे 


मिळकती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


به 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


or 


मांदळेवाडी 


( मांदळेवाडी सह ) 


रांजणी 


२८० 


रांजणी 


३०१ 


पारगाव तर्फे 


२१४ 


पारगाव तर्फे 


२० ९ 


अवसरी 


अवसरी बुद्रुक 


जारकरवाडी 


१ ९ ० 


नव्याने 


समाविष्ट 


एकूण १४ गावे ६११४ 


एकूण १ गाव 


१ ९ ० 


एकूण १५ गावे 


६०६ ९ 


किशोर तवरेज , 


उपसंचालक , भूमी अभिलेख 
संलग्न जमाबंदी आयुक्त ( नागरी भूमापन ), पुणे 


. 


पुणे, २५ सप्टेंबर २०१८ . 


वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३/प्र. क्र . १९/ ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १९९ ४. 
( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर. ४३२४/ 

स -४/ १९९ ४, पुणे दिनांक २३ सप्टेंबर १९९ ४ . 
( ३ ) उपसंचालक , भूमी अभिलेख , पुणे प्रदेश , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक न. भू . २/ गां . परि.प्र. / पुणे/ २०१८/ ४८५८ , दिनांक 

२ ऑगस्ट २०१८ . 


अधिसूचना 


क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/ प. नो . १४ / २०१८.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३/ 
प्र . क्र . १९/ ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९ ४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने या 
कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर. - ४३२४/ स-४/१ ९९ ४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना 
करणेत आली असून, सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपसंचालक , भूमी अभिलेख , पुणे प्रदेश , पुणे यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लिखित प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख , पुरंदर , मु . 
सासवड यांचे अधिनस्त सजा सासवडमध्ये मौजे सोनोरी हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे. 


- 


- 


त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे सोनोरी हे गाव उपअधीक्षक भूमि अभिलेख, पुरंदर , मु . सासवड ,जिल्हा 
पुणे यांचे अधिनस्त सजा सासवडमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत 
येत आहे. 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १६ ऑगस्ट २०१८ पासून होणेची आहे. तसेच सनद फी रक्कम मौजे सोनोरीची रक्कम रुपये 
२,५९ , १७१ ची त्वरित वसूल करण्यात यावी. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८, शके १९ ४० 


२७ 


परिशिष्ट 


या कार्यालयाकडील क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/ प.नो. १४/२०१८, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१८ चे अधिसूचनेसोबतचे परिशिष्ट सजा 

सासवड , तालुका पुरंदर, जिल्हा पुणे मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 
जिल्हा पुणे , तालुका पुरंदर , कार्यालयाचे नाव उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, पुरंदर, मु. सासवड 
सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 
( पुनर्रचनेपूर्वी) 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे 


मिळकती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


یه 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


परिरक्षण 


सासवड 


५४६० 


सोनोरी 


३८३ 


परिरक्षण 


सासवड 


५४६० 


भूमापक , 


चांबळी 


९ ६३ 


भूमापक , 


चांबळी 


९ ६३ 


सासवड . 


बु . 


८३ ९ 


सासवड . 


कोडीत बु. 


८३ ९ 


कोडीत 
गराडे 


५८१ 


गराडे 


५८१ 


भिवरी 


६०८ 


भिवरी 


६०८ 


बोपगाव 


४३२ 


बोपगाव 


४३२ 


हिवरे 


६२० 


हिवरे 


६२० 


भिवडी 


४६३ 


भिवडी 


४६३ 


वीर 


१२६८ 


वीर 


१२६८ 


पांगारे 


८१७ 


पांगारे 


८१७ 


दिवे 


७५२ 


दिवे 


७५२ 


जाधववाडी 


७ ९ 


जाधववाडी 


७ ९ 


झेंडेवाडी 


२६६ 


झेंडेवाडी 


२६६ 


पवारवाडी 


१८७ 


पवारवाडी 


१८७ 


२२१ 


काळेवाडी 


२२१ 


काळेवाडी 
टुमेवाडी 


৩9 


७७ 


टुमेवाडी 
सोनोरी 


३८३ 


नव्याने 
समाविष्ट 


एकूण १६ गावे 


१३६३३ 


एकूण १ गाव ३८३ 


एकूण १७ गावे 


१४०१६ 


किशोर तवरेज , 

उपसंचालक, भूमी अभिलेख 
संलग्न जमाबंदी आयुक्त ( नागरी भूमापन), पुणे. 


पुणे, ६ ऑगस्ट २०१८ . 


वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३/प्र. क्र . १९/ ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९ ४ . 
( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही . सी . आर. ४३२४ / 

स -४/ १९९ ४ , दिनांक २३ सप्टेंबर १९९ ४ . 
( ३) उपसंचालक , भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे यांचेकडील सजा पुनर्रचना प्रस्ताव क्रमांक न. भू. २/ गां . परि.प्र ./ सातारा/ २०१८ , 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/ प. नो . २७/ २०१८.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९ ३/ 
प्र . क्र . १९/ ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने या 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १ ९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , शके १ ९ ४० 


कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर. -४३२४/ स -४ / १९९ ४ , दिनांक २४ सप्टेंबर १९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना 
करणेत आली असून , सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपसंचालक , भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश , पुणे यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखीत प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख, खटाव , मु. वडूज 
यांचे अधिनस्त सजा मायणीमध्ये मौजे पाचवड हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . 

उपसंचालक भूमी अभिलेख , पुणे प्रदेश, पुणे यांनी प्रस्तावित केलेनुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे पाचवड हे 
गाव उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , खटाव , मु . वडूज , जिल्हा सातारा यांचे अधिनस्त सजा मायणीमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात 
बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे . तसेच सनद फी रुपये ७७,२५६ वसूल करावी. 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ पासून होणेची आहे. 


परिशिष्ट 


या कार्यालयाकडील क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/ प.नो. २७/२०१८ , दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ चे अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट 

सजा प. भू . मायणी, तालुका खटाव, जिल्हा सातारा मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 

जिल्हा सातारा, तालुका खटाव, कार्यालयाचे नाव उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, खटाव 
सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 
( पुनर्रचनेपूर्वी) 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे 


मिळकती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


मायणी 


मायणी 


१५८८ 


पाचवड 


१०२२ 


मायणी 


मायणी 


१५८८ 


निमसोड 


१३६७ 


निमसोड 


१३६७ 


६१९ 


६१ ९ 


एनकुळ 
विखळे 


एनकुळ 
विखळे 


५७ ९ 


५७ ९ 


कलेढोण 


१४ ९ ३ 


कलेढोण 


१४ ९ ३ 


११० ९ 


कातरखटाव 


११० ९ 


कातरखटाव 
( येरळेवाडीसह ) 


( येरळेवाडीसह) 


म्हासुर्णे 


८६२ 


म्हासुर्णे 


८६२ 


पाचवड 


१०२२ 


नव्याने 
समाविष्ट 


एकूण ७ गावे 


७६१७ एकूण १ गाव १०२२ 


एकूण ८ गावे 


८६३९ 


किशोर तवरेज, 


उपसंचालक , भूमी अभिलेख 
संलग्न जमाबंदी आयुक्त (नागरी भूमापन), पुणे. 


पुणे, ८ ऑक्टोबर २०१८. 


वाचा : (१ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९ ३/ प्र. क्र . १९/ ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 
( २ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही . सी . आर. ४३२४ / 

स -४/ १ ९९ ४ , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४. 
( ३ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य ), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/ प.नो. 

४१/२०१७, दिनांक ३ जून २०१७. 
( ४ ) उपसंचालक , भूमी अभिलेख , पुणे प्रदेश , पुणे यांचेकडील सजा पुनर्रचना प्रस्ताव क्रमांक न . भू . २ / गां . परि.प्र ./ सातारा/ २०१८ , 

दिनांक १० सप्टेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८, शके १९ ४० 


२ ९ 


- 


- 


अधिसूचना 
क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना / प . नो . २५/२०१८.- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १०९ ३/ 
प्र . क्र . १९/ ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १९९ ४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने या 
कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर.- ४३२४/ स -४/ १९९ ४ , दिनांक २४ सप्टेंबर १९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना 
करणेत आली असून, सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत व या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/ 
प.नो. ४१/२०१७, दिनांक ३ जून २०१७ अन्वये उपअधीक्षक भूमी अभिलेख , कराड यांचे अधिनस्त सजा उंब्रजची पुनर्रचना करून गावे व 
मिळकती कायम केलेल्या आहेत . 

उपसंचालक, भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखीत प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख, कराड यांचे अधिनस्त 
सजा उंब्रजमध्ये मौजे कोणेगाव हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . 

उपसंचालक भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश , पुणे यांनी प्रस्तावित केलेनुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे कोणेगाव 
हे गाव उपअधीक्षक भूमि अभिलेख , कराड, जिल्हा सातारा यांचे अधिनस्त सजा उंब्रजमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत 
येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत आहे. तसेच सनद फी रुपये १,४०,७४३ वसूल करावी. 
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १९ ऑक्टोबर २०१८ पासून होणेची आहे. 

परिशिष्ट 
या कार्यालयाकडील क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना / प.नो. २५/२०१८, दिनांक ८ ऑक्टोबर २०१८ चे अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट 

उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कराड, जिल्हा सातारा मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 

जिल्हा सातारा, तालुका कराड, कार्यालयाचे नाव उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, कराड 
सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 
( पुनर्रचनेपूर्वी) 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे 


मिळकती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


w 


ته 


४ 


५ 


७ 


८ 


or 


उंब्रज 


इंदोली 


१२३८ 


कोणेगाव 


७७४ 


उंब्रज 


इंदोली 


१२३८ 


चरेगाव 


९ २३ 


९ २३ 


चरेगाव 
चोरे 


चोरे 


७८३ 


७८३ 


पाल 


१५७८ 


पाल 


१५७८ 


मसूर 


१७२२ 


१७२२ 


मसूर 
हेळगाव 


हेळगाव 


९ ४१ 


९ ४१ 


शामगाव 


११० ९ 


शामगाव 


११० ९ 


शिरवडे 


८८७ 


शिरवडे 


८८७ 


तळबिड 


११२५ 


तळबिड 


११२५ 


पेरले 


८७२ 


पेरले 


८७२ 


बेलवडी हवेली 


१०४४ 


बेलवडी हवेली 


१०४४ 


चिखली 


७०४ 


चिखली 


७०४ 


कोणेगाव 


७७४ 


नव्याने 
समाविष्ट 


एकूण १२ गावे 


१२ ९ २६ 


एकूण १ गाव ७७४ 


एकूण १३ गावे 


१३७०० 


किशोर तवरेज , 

उपसंचालक , भूमी अभिलेख 
संलग्न जमाबंदी आयुक्त (नागरी भूमापन), पुणे. 


पुणे, १ ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १९ , २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , 


शके 


१ ९ ४० 


- 


- 


वाचा : (१) महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३/ प्र. क्र . १९/ ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १९९ ४. 
( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस. व्ही . सी . आर. ४३२४/ 

स -४ / १ ९९ ४ , दिनांक २३ सप्टेंबर १ ९९ ४. 
( ३ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना / प.नो. 

७/२०१८ , दिनांक १२ मार्च २०१८ . 
( ४) उपसंचालक , भूमी अभिलेख , पुणे प्रदेश , पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक न . भू. २/ गां . परि.प्र ./ कोल्हापूर / मौजे अतिग्रे/ ४८३४/ 
हातकणंगले, दिनांक ३१ जुलै २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/ प. नो . १५/ २०१८.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३/ 
प्र . क्र . १ ९/ ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९ ४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने या 
कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर. - ४३२४/ स -४ / १ ९९ ४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना 
करणेत आली असून , सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत. 

उपसंचालक, भूमी अभिलेख , पुणे प्रदेश , पुणे यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखीत प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक , भूमी अभिलेख, हातकणंगले यांचे 
अधिनस्त सजा रुकडीमध्ये मौजे अतिग्रे हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . 

त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे अतिग्रे हे गाव उपसंचालक भूमी अभिलेख , हातकणंगले , जिल्हा कोल्हापूर 
यांचे अधिनस्त सजा रुकडीमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत 
आहे . 

सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ पासून होणेची आहे . तसेच सनद फी रक्कम मौजे अतिग्रेची रक्कम रुपये 
७,३६० ची त्वरित वसूल करण्यात यावी. 

परिशिष्ट 
या कार्यालयाकडील क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना / प.नो. १५/२०१८ , दिनांक ९ ऑगस्ट २०१८ चे अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट 

सजा प. भू. रुकडी, तालुका हातकणंगले, जिल्हा कोल्हापूर मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 

जिल्हा कोल्हापूर , तालुका हातकणंगले, कार्यालयाचे नाव उपअधीक्षक भूमी अभिलेख , हातकणंगले 
सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव 

पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 
( पुनर्रचनेपूर्वी) 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे 


मिळकती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


रुकडी 


२३३५ 


अतिग्रे 


५१८ 


रुकडी 


रुकडी 


२३३५ 


रुकडी 
हेर्ले 


२१७१ 


हेर्ले 


२१७१ 


मौजे वडगाव 


८५८ 


मौजे वडगाव 


८५८ 


साजणी 


99৭ 


साजणी 


७७१ 


माणगाव 


१५०४ 


माणगाव 


१५०४ 


३७२ 


३७२ 


मुडशिंगी 
माले 


मुडशिंगी 
माले 


३५० 


३५० 


अतिग्रे 


५१८ 


नव्याने 
समाविष्ट 


एकूण ७ गावे 


८३६१ 


एकूण १ गाव ५१८ 


एकूण ८ गावे 


८८७ ९ 


किशोर तवरेज , 

उपसंचालक , भूमी अभिलेख 
संलग्न जमाबंदी आयुक्त (नागरी भूमापन ), पुणे. 


पुणे, ९ ऑगस्ट २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १९ ४० 


३१ 


- 


वाचा : ( १) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / प्र. क्र . १९ / ल -१ , दिनांक १८ ऑगस्ट १ ९९ ४ . 
( २ ) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी. आर . ४३२४ / 

स -४/ १९९ ४ , दिनांक २३ सप्टेंबर १९९ ४ . 
( ३) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक सीटीएस/ सीआर-७३६२/ ना . 

भू. ४/२००७, दिनांक एप्रिल २००७ . 
( ४ ) उपसंचालक , भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश, पुणे यांचेकडील पत्र क्रमांक न. भू. २/ गां. परि.प्र./ कोल्हापूर/ कावि -१२१२ / १७/ ३४५, दिनांक 
१७ जानेवारी २०१८ . 

अधिसूचना 
क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना / प. नो . १६/ २०१८.- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक आस्थापना १० ९ ३ / 
प्र . क्र . १९/ ल -१, दिनांक १८ ऑगस्ट १९९ ४ अन्वये भूमी अभिलेख विभागाची तालुकास्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्यानुषंगाने या 
कार्यालयाकडील अधिसूचना क्रमांक एस.व्ही.सी.आर. - ४३२४/ स-४/१ ९९ ४, दिनांक २३ सप्टेंबर १९९ ४ अन्वये पुणे विभागातील सजांची पुनर्रचना 
करणेत आली असून, सजांची गावे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 

उपसंचालक , भूमी अभिलेख, पुणे प्रदेश , पुणे यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लेखीत प्रस्तावामध्ये उपअधीक्षक, भूमी अभिलेख , शिरोळ, जिल्हा 
कोल्हापूर यांचे अधिनस्त सजा शिरोळमध्ये मौजे कुटवाड हे गाव नव्याने समाविष्ट करणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे. 

त्यानुसार सोबत जोडलेल्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे मौजे कुटवाड हे गाव उपसंचालक भूमी अभिलेख , शिरोळ , जिल्हा कोल्हापूर 
यांचे अधिनस्त सजा शिरोळमध्ये नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येऊन परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देणेत येत 
आहे. 
सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १ ऑक्टोबर २०१८ पासून होणेची आहे. 

परिशिष्ट 


या कार्यालयाकडील क्रमांक गावठाण/ अधिसूचना/ प.नो. १६/२०१८ , दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ चे अधिसूचने सोबतचे परिशिष्ट 

सजा प. भू. कुटवाड , तालुका शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 

जिल्हा कोल्हापूर , तालुका शिरोळ , कार्यालयाचे नाव उपअधीक्षक भूमी अभिलेख , शिरोळ 
सद्या परिरक्षणासाठी उपलब्ध परिरक्षणास नव्याने घ्यावयाचे गाव पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

शेरा 
( पुनर्रचनेपूर्वी 


सजा 


गावे 


मिळकती 


गावे 


मिळकती 


सजा 


गावे 


मिळकती 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


प . भू . 


कनवाड 


४५७ 


कुटवाड 


४७६ 


प.भू. 


कनवाड 


४५७ 


कुटवाड 


६१४ 


कुटवाड 


धालवाड 


६१४ 


८ ९ ४ 


८ ९ ४ 


५४८ 


५४८ 


धालवाड 
अर्जुनवाड 
चिंचवाड 
शिरोळ 
धरणगुत्ती 
शिरटी 


३४ ९ ० 


अर्जुनवाड 
चिंचवाड 
शिरोळ 
धरणगुत्ती 
शिरटी 


३४ ९ ० 


६० ९ 


६० ९ 


११६० 


१०६१ 


हसूर 


७०४ 


७०४ 


हसूर 
कुटवाड 


४७६ 


नव्याने 
समाविष्ट 


एकूण ८ गावे 


८४७६ 


एकूण १ गाव 


४७६ 


एकूण ९ गावे 


८८५३ 


किशोर तवरेज , 

उपसंचालक , भूमी अभिलेख 
संलग्न जमाबंदी आयुक्त (नागरी भूमापन ), पुणे . 


पुणे, १५ सप्टेंबर २०१८. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १९४० 


अपर जिल्हाधिकारी यांजकडून 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १ ९ ६६ 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मह -२ /प्रशासन / आरआर-१४८३/ २०१८.- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६/ ६३ ९ २३/म -६ , दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१ ) यांच्या कलम ४, पोट - कलम (१ ) 
च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या आहेत, त्याचा वापर करून मी , आण्णासाहेब चव्हाण, अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे उक्त कलम ४ च्या पोट - कलम (१) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे जी अधिसूचना काढण्याचे याद्वारे दिनांक १६ 

ऑक्टोबर २०१८ पासून योजित आहे, त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त कलम ४, पोट - कलम (१) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, तिचा परिणाम 
होणेचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करणेत येत आहे. 

अंतिम अधिसूचनेचा मसुदा 
क्रमांक मह-२/प्रशासन/ आरआर -१४८३/२०१८.- शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्रमांक टीएलसी-१०७६ / ६३ ९ २३ /म -६, दिनांक 
१ जुलै १९ ७६ अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४१) याच्या कलम ४, पोट - कलम ( १) 
च्या परंतुकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला प्रत्योयोजित करण्यात आल्या आहेत , त्याचा वापर करून मी, आण्णासाहेब चव्हाण , अपर 
जिल्हाधिकारी, सांगली जिल्हा याद्वारे दिनांक १६ ऑक्टोबर २०१८ पासून सांगली जिल्ह्याच्या, कडेगाव तालुक्यातील कडेपूर , तालुका कडेगाव येथील 
वाडीला शांतीनगर या प्रचलित नावाने स्वतंत्र महसुली गावाचा दर्जा देणेबाबत सोबतच्या अनुसूचीमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्दी असलेल्या व सांगली जिल्ह्याच्या 
कडेगाव तालुक्यातील शांतीनगर या प्रचलित नावाने ओळखण्यात येणाऱ्या गावात रूपांतर करीत आहे. 

नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील गुरेचरण , स्मशानभूमी व खळे यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क अबाधित राहील. 
नवीन व उर्वरित गावातील लोकांचा अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाण्या - येण्याचा हक्क अबाधित राहील . 

अनुसूची 
जिल्हा सांगली, तालुका कडेगाव 

मूळ गट नंबर/ सर्व्हे नंबर 


गावाचे नाव 


१ 


२ 


१ ते १५७७ 


शांतीनगर 

एकूण गट ४८ 
कडेपूर 
टिप : नवीन उर्वरित गावातील लोकांचा, अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यावर जाणे - येणेचा हक्क राहील , तसेच नवीन गावातील लोकांचा उर्वरित गावातील 
स्मशानभूमी, खळे आणि गुरेचरण यासाठी नेमून दिलेल्या जमिनीवर हक्क राहील . 

परिशिष्ट - अ 
मौजे कडेपूर येथील वाडी वसाहत शांतीनगर या स्वतंत्र गावात रूपांतर करणेबाबत 
अ . क्र . माहितीचा प्रकार 

वाडीचे नवीन महसुली 

मूळ खंडनाळ गावचे 
गावात रूपांतर झालेले शिल्लक क्षेत्र 


मूळ गाव 


गाव 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


नाव 


कडेपूर 


शांतीनगर 


कडेपूर 


१० ९ १ 


९ २ 


९९९ 


५७४१ 


३६८ 


५३७३ 


२ 
३ 
४ 
५ 

६ 


कुटुंबांची संख्या 
गावातील लोकसंख्या 
एकूण सर्व्हे नंबर / गट नंबर पार्डी नंबर इ. 
क्षेत्र ( हेक्टर आर ) 
आकार ( रुपये पै .) 


१६२५ 


४८ 


१५७७ 


२० ९ ५.७५ 


१२८.०४ 


१ ९ ६७.७१ 


५१०२.१६ 


२६१.१६ 


४८४१.०० 


७ 


लागवडीलायक क्षेत्र 


१७ ९ ६.८१ 


१२४.२१ 


१६७२.६० 


८ 


बिगर लागवडीलायक क्षेत्र 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८, शके १९ ४० 


३३ 


परिशिष्ट - अ -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


or 


३.३७ 


०.६४ 


२.७३ 


अनोंसेसड, अन आक्युपाईड 
सरकारी जमीन . 


१० 


गायरान जमिनीचे क्षेत्र 
फॉरेस्ट क्षेत्र 


११ 


७ ९ .६८ 


-- 


७ ९ .६८ 


१२ 


गावठाण क्षेत्र 


१०.२५ 


१०.२५ 


१३ 


स्मशान/ दफन भूमी 


०.१५ 


-- 


०.१५ 


१४ 


तलाव 


६.४५ 


३.१ ९ 


३.२६ 


१५ 


सार्वजनिक रस्ते 


१५.९ ० 


१५.९ ० 


१६ 


नळमार्ग कालवे 


६६.७२ 


-- 


६६.७२ 


१७ 


दुमाला 


४७.१८ 


-- 


४७.१८ 


१८ 


पो . ख . 


४६.५ ९ 


६.१५ 


४०.४४ 


१ ९ 


नद्या, 


नाले 


५६.३९ 


-- 


५६.३ ९ 


२० 


सार्वजनिक शाळा 


८.५२ 


-- 


२१ 


सार्वजनिक दवाखाना 


-- 
-- 


२२ 


गावात पिण्याच्या पाण्याची सोय 


आहे 


२३ 


ग्रामपंचायत 


आहे 


-- 


२४ 


१ ते १६२५ 


४८ 


१ ते १५७७ 


मूळ व नवीन गावास प्रत्यक्ष 
देणेत आलेली गट नंबर 


आण्णासाहेब चव्हाण, 


अपर जिल्हाधिकारी, सांगली. 


सांगली , १६ ऑक्टोबर २०१८ . 


By Additional Collector 


Maharashtra Land Revenue Code, 1966 


Final Notification 


No. RB - 2 /ADM /RR - 1483/2018. — In exercise of the powers of the State Government under the proviso 
to sub -section (1) ofSection 4 of theMaharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 1966 ), delegated 
to meby the Government Notification , Revenue and Forests Department, No. TLC - 1076 /63926 /M -6 , dated 
1st July 1976 and after previous publication for all the concerned personswho are going to be affected , as 
required by said sub -section (4) of the said Section 4 ,1, Annasaheb Chavan , Additional Collector of Sangli 
District hereby notify the effect from the 16th October 2018 and by this , the notice is issued . 


Final Draft Notification 


No. RB -2 /ADM /RR - 1483/2018. — In exercise of the powers of the State Government under the proviso 
to sub -section (1) of Section 4 of the Maharashtra Land Revenue Code, 1966 (Mah . XLI of 1966 ) , delegated 
to me by the Government Notification , Revenue and Forests Department,No. TLC - 1076 /63926 /M -6 , dated 
1st July 1976 , I, Annasaheb Chavan , Additional Collector of Sangli District hereby , with effect from 
16th October 2018 constitute the New Village namely Shantinagar out of original Village Kadepuri of the 
Kadegaon taluka of the Sangli District to be a village to be called Shantinagar in the Kadegaon taluka of the 
said districthaving the limits specified in the schedule hereto appended . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १ ९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


24 , 


शके 


१ ९ ४० 


The residents of the new village Shantinagar shall have right over assigned land of the residuary 
Kadepur village for the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all public utility . 


" A right of Way " on the existing roads is available to both the villages (new and residuary) 


1 


Schedule 

District Sangli, taluka Kadegaon 
Name of Village 

Actual Gat/Survey Nos . Allotted to village 

2 
Shantinagar 

48 
Kadepur 

1 to 1577 
Note : A right ofway on the existing roads is available to both the villages (new and residuary). The 

residents of the new village shall have a right over the assigned lands of the residuary village for 
the purpose of grazing land , cremation ground and threshing floor for all public utility. 

Annexure - A 
Information about the Shantinagar under the Kadepur Village in taluka Kadegaon in 

the Sangli district to be converted in to village 
Sr. No. Factors 

Original Village New village after Remaining 

conversion of wadis Original 
in the village 

village 


2 


3 


4 


5 


1 
1 
2 

3 


Shantinagar 
92 


Kadepur 
999 


368 


5373 


48 


1577 


4 . 
5 

6 


128.04 


1967.71 


4841 


261.16 
124.21 


1672.6 


Name 

Kadepur 
Number of families 

1091 
Population as ascertained 

5741 
by the Tahsildar. 
Total Survery Nos . Pardi Nos . etc. 1625 
Area (Hectare Are ) 

2095.75 
Assessment 

5102.16 
Cultivable Area 

1796.81 
Uncultivable Area 
Unassessed Unoccupied 

3.37 
Govt. Land . 
Area of grazing lands i.e. 
Gurecharan 
Forests 

79.68 
Gaothan area 

10.25 
BurialGround 

0.15 


8 

9 


0.64 


2.73 


10 


-- 


11 


79.68 


I 


12 


10.25 


13 


0.15 


14 


Pond 


6.45 


3.19 


3.26 


15 


Public Roads 


15.9 


15.9 


16 


Lake 


66.72 


-- 


66.72 


17 


Dumala 


47.18 


47.18 


18 


46.59 


6.15 


4.44 


19 


56.39 


56.39 


20 


8.52 


-- 


8.52 


PK 
River, Nala 
Public Schools 
Public Dispensary 
Drinking Water 
(Available or Not) 


21 


. 


. 


22 


Yes 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८, शके १९ ४० 


३५ 


Annexure -A - contd . 


1 


2 


3 


4 


5 


23 


Yes 


24 


Village Panchayat 
Actual Gat Nos./Survey Nos. 
alloted to the villages. 


1 to 1625 


48 


1 to 1577 


ANNASAHEB CHAVAN , 
Additional Collector, Sangli. 


Sangli, 16th October 2018 . 


पोलीस उपआयुक्त वाहतूक यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पोउआ/ वाहतूक /४२/ २०१८.- ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र शासन, 
गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए-०१ ९ ६/ ८७१/ सीआर-३७ /टीआरए -२ , दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, कलम ११५ , ११६ (१), 
( ए), ( बी), ११६ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , अशोक मोराळे, पोलीस 
उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर, अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायर ब्रिगेड, पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी ) खेरीज करून खालीलप्रमाणे 
अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निबंध रद्द समजण्यात येतील . 

कोथरूड वाहतूक विभाग , पुणे अंतर्गत 
(१) कर्वे रोडवरील हॉटेल कोकण एक्सप्रेस चौक ते जितेंद्र अभिषेकी उद्यान टी जंक्शनपर्यंतच्या रोडवर सुरवातीस २० मीटर रस्त्याचे दुतर्फा नो 
पार्किंग व त्यापुढे दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी पी -१, पी -२ करणेत येत आहे. 

( २) भागीरथी टॉवर ए बिल्डिंगचे कॉर्नरला १५ मीटर रस्त्याचे दुतर्फा नो - पार्किंग व त्यापुढे दुचाकी व चारचाकी वाहनांसाठी पी -१, पी -२ करणेत 
येत आहे . 

अशोक मोराळे, 


पोलीस उपआयुक्त , 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे . 


पुणे, २७ जून २०१८ . 


आदेश 


- 


क्रमांक पोउआ / वाहतूक/४३/ २०१८.- ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्रशासन, 
गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए -०१९६/८७१/ सीआर -३७/टीआरए -२, दिनांक २७ सप्टेंबर १ ९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, कलम ११५, ११६ (१), 
( ए), ( बी), ११६ (४ ) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी, अशोक मोराळे, पोलीस 
उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर , अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायर ब्रिगेड, पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका इत्यादी ) खेरीज करून खालीलप्रमाणे 
अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निर्बंध रद्द समजण्यात येतील . 

कोथरूड वाहतूक विभाग , पुणे अंतर्गत 
रोहन प्रार्थना को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी , गांधी भवन कोथरूड येथे( १) अंजली घाटपांडे चौक ते बधाई स्वीटस् चौकाकडे जाणारे 
सार्वजनिक रस्त्यावर अंजली घाटपांडे चौक ते वूडलॅन्ड सोसायटी मेनगेट नंबर १ पर्यंतच्या रस्त्याचे दुतर्फा नो - पार्किंग करणेत येत आहे. (२) कमिन्स 
कंपनी ते महात्मा सोसायटीकडे जाणारे रोडवर अंजली घाटपांडे चौक ते रोहन प्रार्थना सोसायटी आऊट गेटपर्यंत रस्त्याचे उत्तर बाजूस (सोसायटीलगत ) 
चारचाकीसाठी समांतर पार्किंग व दुचाकीसाठी पार्किंग व दक्षिण बाजूस नो - पार्किंग करणेत येत आहे. 

अशोक मोराळे , 


पोलीस उपआयुक्त, 


वाहतूक शाखा , पुणे शहर , पुणे. 


पुणे, २७ जून २०१८ . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १ ९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , शके १ ९ ४० 


कार्यकारी अभियंता यांजकडून 


अधिसूचना ३ 


अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील 
जिल्हा सोलापूर , तालुका माळशिरस 

अधिसूचित केलेले क्षेत्र 

( अनुसूची ब प्रमाणे) 
गट संख्या 

क्षेत्र 


गाव 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन कायदा , २००५ 

(पाहा कायद्याचे कलम ५.० , ६.०, ७.०) 

( पाहा नियम क्रमांक ३.० ) 


१ 


२ 


३ 


हे . आर 


३५० 


३४०.९ ५ 


माळेवाडी ( अ ) 
माळीनगर 
चौंडेश्वरवाडी 


१०२ 


१२१.७२ 


w 


४.४२ 


एकूण 


४५८ 


४६७.० ९ 


अनुसूची-ब 
जिल्हा सोलापूर , तालुका माळशिरस 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


क्रमांक प्रशा-४/ नीउका / अधि -३/ ५०९ ४/ २०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
सिंचन पद्धतीचे शेतकयांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ चे कलम 
५.० , ६.० , ७.० व नियम क्रमांक ३.० नुसार असा निर्णय झाला 
आहे की , पाणीवापर संस्थांचे जलशास्त्रीय व प्रशासकीय सोईच्या 
दृष्टीने कार्यक्षेत्र निश्चिती करण्यासाठी मी , अ . पं . निकम , कार्यकारी 
अभियंता , नीरा उजवा कालवा फलटण, तालुका फलटण, 

जिल्हा 
सातारा खालीलप्रमाणे पाणीवापर संस्थांचे अद्ययावत नकाशांच्या प्रमाणित 
प्रती , जमीनधारक आणि /किंवा कब्जेदार यांच्या नावांच्या याद्या 
ग्रामपंचायत कार्यालय , तहसील कार्यालय , सिंचन शाखा, उपविभागीय 
व विभागीय कार्यालय आणि इतर महत्त्वाच्या सार्वजनिक ठिकाणी 
सूचना फलकावर माहितीसाठी प्रसिद्ध करीत आहे ; 

मी , अ. पं . निकम , कार्यकारी अभियंता असेही जाहीर करतो 
की , यापुढे समुचित प्राधिकरणातर्फे कोणाही वैयक्तिक जमीनधारकाला 
किंवा कब्जेदार यांच्या जमिनीस पाणी पुरविले जाणार नाही आणि 
सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम -२००५ या खाली 
येणाऱ्या जमिनींच्या सर्व धारकांवर व भोगवटाधारकांवर पाणीवापर 
संस्थेमार्फत पाणीपुरवठा घेणे बंधनकारक असेल. 

या प्रकटनामुळे बाधित झालेल्या कोणत्याही व्यक्तीस हे प्रकटन 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात जाहीर झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत 
अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे यांचेकडे अपील 
दाखल करता येईल . 


१ 


२ 


३ 


हेक्टर 


गाव माळेवाडी ( अ ) 


१ 


१३/ १/ अ / १/ ब / १ / अ/ १ 


४.०० 


२ 


१.३२.५ 


१३/ १ / अ / १/ ब / १ / १ / 
अ / १ 


३ 


१३/ १ / अ/ १ / ब / २ 


१.०० 


४ 


१४ / १ / अ 


०.१७ 


५ 


१४ / १ / ब 


०.२४ 


१४/ २ / अ 


०.३६ 


७ 


१४/ २/ ब 


०.३३ 


८ 


१४/३ 


०.७४ 


९ 


१४/५ 


०.१६ 


१० 


१५/१ 


०.६५ 


११ 


१५/ २ / अ / २ / ब / २ 


०.४३ 


१२ 


०.१३ 


१३ 


अनुसूची- अ 
विभाग : नीरा उजवा कालवा विभाग फलटण , तालुका फलटण , 

जिल्हा सातारा . 
उपविभाग : माळशिरस पाटबंधारे उपविभाग , माळशिरस , तालुका 

माळशिरस , जिल्हा सोलापूर . 
प्रकल्पाचे नाव : नीरा उजवा कालवा 
अधिसूचित केलेले क्षेत्र : ४६७.० ९ हे. ( सी.सी.ए.) 
अधिसूचित क्षेत्राचा तपशील : नीरा उजवा कालवा, शाखा क्रमांक 
१ वरील वितरिका क्रमांक २१ वरील विमोचक क्रमांक १ व २ 

तसेच वितरिका क्रमांक २२ . 
गावांची संख्या : ३- माळीनगर, माळेवाडी ( ) व चौंडेश्वरवाडी, 

तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर . 
पाणीवापर संस्थेचे नाव व पत्ता ( कार्यान्वित/ प्रस्तावित) : 
प्रस्तावित श्री संत सावतामाळी पाणीवापर संस्था , माळेवाडी ( अ), 

तालुका माळशिरस , जिल्हा सोलापूर. 


१५/३ 
१५/ ७/ ह / १ / ह/ २/ ह / ३/ 
च / १ / च / २ 


१.४० 


१४ 


०.७४ 


१५ / ७/ ८ / अ / ८ / ब / ८ / क / 
९ / अ/ ९ / ब / २ 


१५ 


१.४० 


१५ / ७/ ८ / अ / ८ / ब / ८ / क / 
९ / अ/ ९ / ब / १ 


१६ 


१५/५ 


०.१० 


१७ 


१६ 


२.२० 


१८ 


१७/ १ / अ 


१.८० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८, शके १९ ४० 


३७ 


अनुसूची- ब-- चालू 


अनुसूची- ब-- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


३ 


१ 


२ 


३ 


२ 

हेक्टर 
गाव माळेवाडी ( अ) -- चालू 


१ ९ 


१७/ १ / ब 


३.०३ 


५३ 


हेक्टर 
गाव माळेवाडी ( अ ) -- चालू 
३३/१ 

०.९ २ 
३३/३ 

०.१६ 
३५/ १/ ब 

०.६६ 


२० 


१७/ २/ अ 


१.९९ 


५४ 


२१ 


१७/ २ / ब 


१.०४ 


५५ 


२२ 


३०/१ 


२.२३ 


५६ 


३५/२ 


०.७० 


२३ 


२.२३ 


५७ 


३५/३ 


०.० ९ 


२४ 


०.४२ 


५८ 


०.५८ 


३५/ ४/ अ 
३५/५ 


२५ 


०.२१ 


५ ९ 


०.२३ 


२६ 


०.४० 


६० 


३५ / १ / अ 


०.५८ 


३०/२ 
३० / २ / अ 
३० / २/ अ/ १ 
३० / २/ ब 
३०/ २/ क 
३०/ २ / ड 
३० / २ / ई 
३० / ३ / अ 


२७ 


०.३३ 


६१ 


३६/१ 


१.६८ 


२८ 


०.५४ 


६२ 


३६ / २/ अ / १ 


०.८१ 


२ ९ 


०.५४ 


६३ 


३६/ २/ ब / १ 


०.५७ 


३० 


०.६१ 


६४ 


३६/ ३ / ब 


०.८२ 


३१ 


३० / ३/ अ/ २५ 


०.२० 


६५ 


३७/ १ / ब 


०.६७ 


३२ 


०.२० 


६६ 


३ ९ / १/ अ / १/ ब / १ 


१.६४ 


३३ 


१.२४ 


६७ 


३९ / १ / अ / १ / ब / २/ अ 


१.०२ 


३० / ३/ अ/ ३ 
३० / ३/ ब / ४ / ई / ६ / ब 
३० / ३ / ब/ ४ / फ / ६ / अ 
३० / ३/ ब / ४ / फ / ६ / क 


३४ 


२.४७ 


६८ 


१.६४ 


३ ९ / १ / अ / १/ ब/ २ 
३९ / १/ अ / १ / ब/ २/ २ 


३५ 


१.२३ 


६ ९ 


१.०० 


३६ 


३१/१ 


१.२१ 


७० 


३ ९ / २ / ब 


२.०२ 


३७ 


३१/२ 


१.२१ 


७१ 


४० / १ / अ / १ / ब / १ 


०.६० 


३८ 


३१/३ 


१.३५ 


७२ 


४० / १ / अ / १ / ब / १/ २ 


०.६१ 


३ ९ 


३२/१ 


०.४५ 


७३ 


४० / १ / अ / १ / ब/ २ 


१.२२ 


४० 


३२/३ 


०.३७ 


७४ 


४० / १ / अ/ १ / ब / २ / २ 


१.२२ 


४१ 


३२ / ५/ अ 


०.३० 


७५ 


४० / १/ अ / १ / ब/ २/ ३ 


२.०० 


30 


३२ / ५/ ब 


०.४६ 


७६ 


४१/१ 


४.५३ 


४३ 


३२/६ 


०.४ ९ 


৩৩ 


४१/ २/ अ 


२.४३ 


४४ 


०.२३ 


७८ 


४१/ २/ ब 


०.८६ 


४५ 


३२/७ 
३२/ ८ / अ 
३२ / ८ / ब 


०.३८ 


७ ९ 


१.५१ 


४६ 


०.४३ 


८० 


४३/ १ / अ 
४३/ १/ ब 
४३/ २ / अ 


२.५३ 


४७ 


३२/ ९ 


०.२६ 


८१ 


२.०६ 


४८ 


३२/ १० / अ 


०.३१ 


८२ 


४३ / २ / ब 


०.५२ 


४ ९ 


३२/११ 


१.०६ 


८३ 


४३ / २/ क 


१.०७ 


५० 


३२/४ 


०.१४ 


८४ 


४३/ २/ ड 


१.६० 


५१ 


३२/२ 


०.१५ 


८५ 


४४/ १ / अ 


०.८० 


५२ 


३२/ १० / ब 


०.१६ 


८६ 


४४ / २ / अ 


१.२७ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १ ९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , शके १ ९ ४० 


अनुसूची- ब -- चालू 


अनुसूची-ब -- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हेक्टर 


हेक्टर 
गाव माळेवाडी ( अ) -- चालू 


गाव माळेवाडी ( अ ) -- चालू 


८७ 


४४/ २/ ब 


१.२७ 


१२१ 


४६ / ३/ ब 


०.८० 


८८ 


४५/१ 


२.५ ९ 


१२२ 


४७/१ 


१.६३ 


८ ९ 


४५/१/१ 


०.३० 


१२३ 


४७/२ 


१.४० 


९ ० 


४५/१/२ 


०.३५ 


१२४ 


४७/३ 


१.३७ 


९ १ 


४५/२ 


२.५ ९ 


१२५ 


४७/४ 


१.६३ 


९ २ 


४५/ २ / ब / १ 


०.६४ 


१२६ 


४८/१ 


१.५७ 


९ ३ 


०.६४ 


१२७ 


४८/२ 


१.५८ 


९ ४ 


४५/ २ / ब / २ 
४५/ ३ / अ 
४५/ ३/ ब 


०.८६ 


१२८ 


४८/३ 


१.४७ 


९ ५ 


०.८७ 


१२ ९ 


४८/४ 


१.५८ 


९ ६ 


४५/ ३ / क 


०.८६ 


१३० 


४९ / १ 


१.६५ 


९ ७ 


०.८६ 


१३१ 


४ ९ / २ 


१.६४ 


९ ८ 


०.४३ 


१३२ 


१.५५ 


९९ 


०.४३ 


१३३ 


४ ९ / ३ 
४९ / ४ 
५०/१ 


१.६६ 


४५ / ४ / अ 
४५/ ४ / २/ अ 
४५/ ४ / २/ ब 
४५ / ४ / क 
४५/ ५ / २ / अ 
४५/ ५/ २/ ब 
४५/ ५ / अ 


१०० 


०.८६ 


१३४ 


२.२६ 


१०१ 


०.८७ 


१३५ 


५०/२/२ 


०.६ ९ 


१०२ 


०.८६ 


१३६ 


५०/ २ / अ 


०.८१ 


१०३ 


०.८६ 


१३७ 


०.६ ९ 


५० / २/ ब 
५०/ ३ / ड 


१०४ 


०.४७ 


१३८ 


१.७१ 


४५/ ६/ १/ अ 
४५/ ६/ १ / ब 


१०५ 


०.४० 


१३ ९ 


५० / ५ / अ 


०.४० 


१०६ 


४५ / ६ / ब 


०.८७ 


१४० 


५०/ ५/ ब 


०.४० 


१०७ 


४५/ ६/ क 


०.८७ 


१४१ 


०.४० 


१०८ 


४५/७ 


२.५९ 


१४२ 


०.२० 


५० / ५ / क 
५० / ५ / ड ( पै .) 
५० / ५ / ई 
५१ / १ / अ 


१० ९ 


४५/७/१/२ 


०.१२ 


१४३ 


०.२० 


११० 


४५/ ७ / १ / अ 


०.५२ 


१४४ 


२.४८ 


१११ 


०.८६ 


१४५ 


२.५६ 


४५/७/२ 
४५/८/१ 


११२ 


०.६५ 


१४६ 


०.२२ 


११३ 


०.६४ 


१४७ 


२.० ९ 


४५/८/२ 
४५/८/३ 


११४ 


०.६५ 


१४८ 


५१ / १ / ब 
५१/ १/ क 
५१/ २ / अ 
५१/ २/ ब 
५२ / १/ अ 
५२ / १ / ब 
५२ / २ / अ 


२.०४ 


११५ 


४५/८/४ 


०.६५ 


१४९ 


२.३८ 


११६ 


४६/ १ / अ 


०.९ ६ 


१५० 


०.३१ 


११७ 


४६ / १ / ब 


०.९ ७ 


१५१ 


१.२७ 


११८ 


४६ / २/ अ 


१.०५ 


१५२ 


५२/ २/ ब 


१.३४ 


११ ९ 


४६/ २ / ब 


१.०० 


१५३ 


०.७ ९ 


५२/ ३ / अ 
५२ / ३/ ब 


१२० 


४६/ ३/ अ 


१.६१ 


१५४ 


०.७ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९ , २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १ ९ ४० 


३ ९ 


अनुसूची- ब-- चालू 


अनुसूची- ब-- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हेक्टर 
गाव माळेवाडी ( अ ) -- चालू 
५८ / ९ 

०.९ १ 


१५५ 


१८ ९ 


१५६ 


हेक्टर 
गाव माळेवाडी ( अ) -- चालू 
५२/ ३/ क 

१.२१ 
५२/ ३ / ड 

०.२८ 
५३/ १ / अ 

०.३५ 
५३ / १ / ब 

०.२० 
५३ / १/ क 

०.२० 


१ ९ ० 


५ ९ / ११ 


१.०० 


१५७ 


१ ९ १ 


५ ९ / १/ ब 


१.०० 


१५८ 


१ ९ २ 


५ ९/ २ / अ 


१.४० 


१५ ९ 


१ ९ ३ 


५ ९ / २ / / २ 


१.२० 


१६० 


५३ / १/ ड / ३ 


०.६१ 


१ ९ ४ 


५ ९ / २/ ब 


१.८५ 


१६१ 


५३ / १ / ड / २ 


०.२३ 


१ ९ ५ 


६०/१ 


३.०२ 


१६२ 


०.८६ 


१ ९ ६ 


६०/२ 


०.८० 


५३ / १ / ड / १ 
५३/ १/ ई 


१६३ 


२.०२ 


१ ९ ७ 


६० / ३ / अ 


०.४० 


१६४ 


०.९ ८ 


१ ९ ८ 


६० / ३ / ब 


१.६२ 


१६५ 


५३/ २ / अ / १ 
५३ / २ / अ/ २ 
५३/ २/ क 


०.६० 


१ ९९ 


६१/१ 


१.५१ 


१६६ 


१.३७ 


२०० 


६१/ १ / अ 


१.५१ 


१६७ 


५४/१ 


१.६० 


२०१ 


६१/ २/ अ 


०.८१ 


१६८ 


५४/२ 


१.१५ 


२०२ 


६१/ २/ ब 


३.३१ 


१६ ९ 


५४/३ 


१.२३ 


२०३ 


६७/ १ / २/ अ/ २ / ब १ 


१.२१ 


१७० 


५४/४ 


१.२३ 


२०४ 


६७/ १ / ब/ १ / ब / २ / अ 


१.२१ 


१७१ 


५५/१ 


२.०७ 


२०५ 


६७/ १ / ब / २/ ब / १ 


३.५ ९ 


१७२ 


०.९ २ 


२०६ 


१.८२ 


५५/ २ / अ 
५५/ २/ ब 
५५/ २ / क 


६७ / १ / ब/ २ / ब/ २ 
६ ९ / १/ अ/ १ 


१७३ 


०.९ २ 


२०७ 


२.२० 


१७४ 


०.९ ३ 


२०८ 


६ ९ / १ / अ / २ 


२.६३ 


१७५ 


५५/ २ / ड 


०.९ ३ 


२० ९ 


६ ९ / १ / ब 


१.६२ 


१७६ 


५६/१ 


१.३५ 


२१० 


६ ९ / २ / अ 


१.७२ 


१७७ 


५६/ २ / अ 


३.३० 


२११ 


६ ९/ २ / ब/ १ 


०.८१ 


१७८ 


२.० ९ 


२१२ 


६ ९ / २/ ब / २ / अ 


१.२१ 


१७९ 


१.२१ 


२१३ 


१.३ ९ 


१८० 


५६/ २ / ब / १ 
५६/ २/ ब / २ 
५८ / १ / अ 
५८ / १ / ब 
५८ / २/ अ 


१.०० 


२१४ 


६ ९ / २ / ब / २/ ब 
७०/ १/ २ / ३/ ४ / ४/ पै. 
७०/१/२/३/४/७ 


०.३१ 


१८१ 


१.२७ 


२१५ 


१.८६ 


१८२ 


१.१ ९ 


२१६ 


७० / १/ ब / ३ / ड / ५ 


०.२४ 


१८३ 


१.०० 


२१७ 


७० / १/ ब / ३ / ड / ६ 


०.४० 


५८ / २ / ब 
५८/३ 


१८४ 


०.२० 


२१८ 


७० / २ / अ / १ / अ / २ / ब 


०.३१ 


१८५ 


५८/४ 


०.२० 


२१ ९ 


७० / २/ अ/ १ / ब 


१.११ 


१८६ 


५८/५ 


०.२० 


२२० 


७० / २ / अ / २ / अ 


०.७० 


१८७ 


५८/७ 


०.७८ 


२२१ 


७० / २ / ब 


०.८१ 


१८८ 


५८/८ 


०.७८ 


२२२ 


७१/१ 


१.२२ 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , 


शके 


१ ९ ४० 


अनुसूची- ब -- चालू 


अनुसूची-ब -- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हेक्टर 
गाव माळेवाडी ( अ) --चालू 


२२३ 


७१/ २ / अ 


०.८१ 


२५७ 


हेक्टर 
गाव माळेवाडी ( अ) -- चालू 
७६/ १ / क 

१.१५ 
७६ / १/ क / १ 

०.६० 
७६ / १/ क / २ 

०.८० 
७६ / १/ क / २ / १ 

०.२४ 


२२४ 


७१/ २/ ब / १ 


०.६९ 


२५८ 


२२५ 


०.७० 


२५ ९ 


७१/ २ / ब / २ 
७१/ २/ ब/ ३ 


२२६ 


०.६ ९ 


२६० 


२२७ 


०.६ ९ 


२६१ 


७६/ १ / ब / १/ अ / १ 


०.२१ 


७१/ २ / ब / ४ 
७१/ २/ ब / ५ 


२२८ 


०.६ ९ 


२६२ 


७६ / १ / ब/ १ / अ/ २ 


०.२० 


२२ ९ 


७२/१ अ 


१.५५ 


२६३ 


७६ / १/ ब / १ / अ/ ३ 


०.४० 


२३० 


७२/ २ / अ / १ 


१.०८ 


२६४ 


७६ / १ / ब / १ / ब 


०.९९ 


२३१ 


०.६१ 


२६५ 


०.२७ 


७२/ २ / अ / १ / अ 
७२ / २ / अ/ २ 
७२/ २ / ब/ १ 


७६ / १/ ब / २/ अ 
७६ / १/ ब/ २ / ब 


२३२ 


०.४० 


२६६ 


०.५४ 


२३३ 


०.४८ 


२६७ 


७६/२ 


०.४२ 


२३४ 


७२/ २ / ब / २ 


१.०० 


२६८ 


७६/४ 


०.४३ 


२३५ 


७२/ २/ अ/ २ 


२.०० 


२६ ९ 


७६/५ 


०.२६ 


२३६ 


७३/१/२ 


२.०० 


२७० 


७७/१ 


०.४२ 


२३७ 


७३ / १ / अ / १ 


१.८२ 


२७१ 


७७/ १ / अ 


१.०२ 


२३८ 


७३/ १ / अ/ २ 


१.८२ 


२७२ 


७७ / १/ ब / १ 


०.६१ 


२३ ९ 


७३/ १ / ब 


२.०० 


२७३ 


७७/ १/ ब २ 


०.६१ 


२४० 


७३/ २ / अ 


०.६० 


२७४ 


७७ / १ / ब/ ३ 


०.६२ 


२४१ 


७३/ २/ ब / १ 


०.५२ 


२७५ 


७७ / १ / ब / ४ 


०.६२ 


२४२ 


७३/ २/ ब/ २ 


०.०८ 


२७६ 


७७/२ 


१.५१ 


२४३ 


७४ / १ / अ 


१.७५ 


२७७ 


७७ / २ / अ 


०.४० 


२४४ 


७४/ २ / अ 


०.८५ 


२७८ 


७७/३ 


०.२४ 


२४५ 


७४ / २ / क 


१.६० 


२७ ९ 


७७/ ३ / अ 


०.३९ 


२४६ 


७४/ २ / ब 


१.६० 


२८० 


७७/ ३/ ब/ १ 


०.३० 


२४७ 


०.६० 


२८१ 


७८/१ 


२.६६ 


२४८ 


०.४० 


२८२ 


७८/२ 


२.६६ 


७५/ १/ अ 
७५/ १/ ब / २ अ 
७५ / १ / ब / २/ क 
७५/ १ / ब/ २ / ब 


२४ ९ 


१.१५ 


२८३ 


७८/३ 


२.७४ 


२५० 


१.१५ 


२८४ 


७ ९ / ११ 


३.५१ 


२५१ 


७५/ २/ अ / १ 


०.२३ 


२८५ 


३.५२ 


७ ९ / २ 
८० / १/ २/ ब / ३/ २ 


२५२ 


७५/ २ / अ/ २ 


०.२३ 


२८६ 


०.४० 


२५३ 


७५/ २ / क 


१.८२ 


२८७ 


८०/ १/ २ / ब/ ३ / २ 


०.४१ 


२५४ 


७५/ २ / ब / १ 


०.९ १ 


२८८ 


८०/ १ / ब / १ 


२.६२ 


२५५ 


७५/ २/ ब / २ 


०.९ १ 


२८ ९ 


८०/ १ / ब/ २/ अ / १/ अ 


०.२० 


२५६ 


७६ / १ / अ 


१.७१ 


२ ९ ० 


८० / १ / ब / २ / अ/ २ 


०.९ १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८, शके १९ ४० 


४१ 


अनुसूची- ब-- चालू 


अनुसूची- ब-- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हेक्टर 


हेक्टर 
गाव माळेवाडी ( अ) -- चालू 


गाव माळेवाडी ( अ ) -- चालू 


२ ९ १ 


८० / १/ ब / २ / क / १ 


०.४० 


३२५ 


८६/ २ / अ 


०.२० 


२ ९ २ 


८०/ १ / ब / २/ क / २ 


०.२० 


३२६ 


८६/ ३ / अ / १ 


०.२० 


२ ९ ३ 


८०/ १ / ब/ २/ ब 


१.३१ 


३२७ 


८६/ ३ / ब 


०.३८ 


२ ९ ४ 


८२/ १/ अ 


०.४१ 


३२८ 


८६/४ 


०.४३ 


२ ९ ५ 


८२/ १ / ब 


०.४० 


३२ ९ 


८६/६ 


०.३३ 


२ ९ ६ 


८२/२ 


०.८१ 


३३० 


८६/ ७ / अ 


०.२१ 


२ ९ ७ 


८२/३ 


१.२० 


३३१ 


८६/ ७ / ब 


०.३४ 


२ ९ ८ 


८२/४ 


१.२० 


३३२ 


८६/१ 


०.१५ 


२ ९९ 


८२/७ 


०.२६ 


३३३ 


८६/५ 


०.१६ 


३०० 


८३/ १ / अ / १ 


१.६२ 


३३४ 


८७/ १ / ब 


०.६६ 


३०१ 


८३ / १ / अ / २ 


१.६२ 


३३५ 


८७/१० 


०.२० 


३०२ 


१.०० 


३३६ 


८७/११ 


०.२३ 


३०३ 


८३/ १ / अ/ ३/ अ 
८३/ १ / ब / १ 
८३/२ 


२.२० 


३३७ 


८७/१२ 


०.२१ 


३०४ 


०.४७ 


३३८ 


८७/१५ 


०.५१ 


३०५ 


८३/ २ / अ 


०.५७ 


३३९ 


८७/१७ 


०.२८ 


३०६ 


०.१८ 


३४० 


८७/१८ 


०.२ ९ 


३०७ 


८३/ १ / अ / ३ / क 
८३/ १ / अ / ३ / ब 
८३/ १/ ब / २ 


१.३७ 


३४१ 


०.२० 


३०८ 


०.१० 


८७/ १ ९ / अ 
८७/ १ ९ / ब 


३४२ 


०.२८ 


३० ९ 


८४/१ 


०.५३ 


३४३ 


८७/ २ / अ / १ 


०.३१ 


३१० 


८४/२ 


०.८२ 


३४४ 


८७/ २ / ब / १ / अ / १ 


०.४३ 


३११ 


८४/३ 


०.४५ 


३४५ 


८७/१६ 


०.१६ 


३१२ 


८४/४ 


०.४३ 


३४६ 


८७/१३ 


०.११ 


३१३ 


८४/५ 


०.४५ 


३४७ 


८७/१४ 


०.१३ 


३१४ 


८५ 


३.८१ 


३४८ 


८७/ १ / अ / १ / अ 


०.११ 


३१५ 


०.६० 


३४ ९ 


८७/ १ / अ / ब 


०.१० 


३१६ 


०.८० 


३५० 


८७/ १ / अ / २ 


०.२५ 


३१७ 


०.२४ 


८५/१ 
८५/२ 
८५/३ 
८५/४ 
८५/५ 
८५/६ 


३१८ 


०.२४ 


एकूण 


३४०.९ ५ 


३१ ९ 


०.२४ 


३२० 


गाव माळीनगर 
४३ / १/ अ 


०.२४ 


१ 


०.८० 


३२१ 


०.२४ 


८५/७ 
८५/८ 


४३ / १/ ब 


०.८० 


३२२ 


०.६० 


२ 

३ 


४३ / १ / क / १ 


०.४० 


३२३ 


८५/ ९ 


०.६१ 


४ 


०.४० 


३२४ 


८६/२ 


०.२८ 


४३/ १ / क / २ 
४३/ १/ क / ३ 


५ 


०.४० 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १ ९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , 


शके 


१ ९ ४० 


अनुसूची- ब -- चालू 


अनुसूची- ब-- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हेक्टर 


हेक्टर 


गाव माळीनगर --चालू 


६ 


गाव माळीनगर -- चालू 
४३/ १ / ड 
४३/२ 


१.२३ 


४० 


०.८३ 


७ 


०.८१ 


४१ 


०.८४ 


५० / १/ अ 
५० / १ / ब 
५० / १/ क 
५० / १ / ड 


८ 


४३/३ 


०.१८ 


४२ 


०.८४ 


or 


४३/४ 


०.२० 


४३ 


०.८३ 


१० 


४४/ १ / अ 


१.२६ 


४४ 


१.११ 


५०/२ 
५०/३ 


११ 


४४ / १ / ब 


१.२७ 


४५ 


१.१२ 


१२ 


४४ / १ / क 


१.२७ 


४६ 


५०/४ 


१.११ 


१३ 


४४ / १ / ड 


१.२६ 


४७ 


५१/ १ / अ 


०.७१ 


१४ 


४४/२ 


१.९ ८ 


४८ 


५१ / १/ ब 


०.७० 


१५ 


४४/३ 


१.९ ३ 


४ ९ 


५१ / १/ क 


०.७० 


१६ 


४४/ ४ / अ 


०.९ ० 


५० 


०.६३ 


५१/ १/ ड / १ 
५१/ १ / ड / २ 


१७ 


४४/ ४ / ब 


०.९ ० 


५१ 


०.६३ 


१८ 


४४/५ 


२.३ ९ 


५२ 


५१/२ 


०.९ ४ 


१ ९ 


४५/१ 


२.४१ 


५३ 


५१/३ 


०.९ ८ 


२० 


४५ / २/ अ 


१.५० 


५४ 


५१/४ 


१.१८ 


२१ 


४५/ २ / ब 


१.५० 


५५ 


५२/ १ / अ / १ 


०.९ ३ 


२२ 


४६ / १ / अ 


०.६१ 


५६ 


५२/ १ / / २ 


०.८७ 


२३ 


४६/ १ / ब 


३.०४ 


५७ 


५२ / १/ ब / १ 


०.४२ 


२४ 


४६ / २ / अ 


१.६० 


५८ 


०.४२ 


२५ 


४६ / २ / ब 


२.४५ 


५ ९ 


०.४२ 


२६ 


४७/ १ / अ 


०.८५ 


६० 


०.४३ 


५२/ १ / ब / २/ अ 
५२ / १ / ब/ २/ ब 
५२/ १ / ब/ २ / क 
५२ / २/ अ 
५२/ २ / ब 
५३/१ 


२७ 


४७ / १ / ब 


०.८६ 


६१ 


१.३३ 


२८ 


४७/ २/ अ / १ 


०.८५ 


६२ 


२.२३ 


२ ९ 


४७/ २ / अ/ २ 


०.८६ 


६३ 


२.६७ 


३० 


४७/ २ / ब / १ 


२.०३ 


६४ 


५३/२ 


२.६५ 


३१ 


४७/ २/ ब/ २ 


२.०२ 


५३/ ३ / अ 


१.८० 


६५ 

६ 


३२ 


४८ / १ / अ 


१.४२ 


६६ 


०.८५ 


५३/ ३/ ब 
५४/ १ / अ/ १ 


३३ 


४८ / १ / ब 


१.४१ 


६७ 


१.२१ 


३४ 


४८ / २/ अ 


५.९ ७ 


६८ 


१.२२ 


५४/ १ / अ/ २ 
५४/ १ / ब / १ / अ 


३५ 


४८ / २ / ब 


१.४१ 


६ ९ 


१.०२ 


३६ 


४ ९ / १ 


४.९ ७ 


७० 


५४/ १/ ब / १ / ब 


०.९ १ 


३७ 


४ ९ / २ 


२.०२ 


७१ 


५४ / १ / ब / २ 


१.८० 


३८ 


४ ९ / ३ 


२.०२ 


७२ 


५४/ २/ अ 


१.२४ 


३ ९ 


४ ९ / ४ 


२.०२ 


७३ 


५४/ २ / ब / १ 


०.६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९ , २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १ ९ ४० 


४३ 


अनुसूची- ब-- चालू 


अनुसूची- ब-- चालू 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


अ . क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


हेक्टर 


हेक्टर 
गाव चौंडेश्वरवाडी --चालू 


७४ 


०.६३ 


३ 


१.२० 


गाव माळीनगर -- चालू 
५४/ २/ ब/ २ 
५५/ १/ अ / १ 
५५ / १ / अ / २ 


७५ 


२.४२ 


४ 


०.६० 


४ ९ / १ 
४९ / ३ / अ 
४ ९ / ३ / ब 
४ ९ / ३/ क 


७६ 


०.६१ 


०.८० 


५ 

६ 


७७ 


५५ / १ / ब 


०.६१ 


०.२० 


७८ 


५५/ २ / अ 


१.६ ९ 


एकूण 


४.४२ 


७ ९ 


५५/ २/ ब 


१.९ ८ 


८० 


५६ / १ / अ 


०.६० 


अ . पं . निकम, 

कार्यकारी अभियंता, 
नीरा उजवा कालवा विभाग , 


८१ 


५६/ १ / ब 


०.६० 


८२ 


५६ / १/ क 


०.६० 


फलटण. 


८३ 


५६/ १ / ड 


०.२८ 


फलटण , 


३ 


नोव्हेंबर 

२०१८ . 


८४ 


५६/२ 


१.३४ 


८५ 


५६ / ३/ अ 


०.९ ७ 


८६ 


५६ / ३/ ब / १ 


०.४ ९ 


८७ 


५६ / ३ / ब / २ 


०.२० 


८८ 


५६/ ३ / क 


१.२४ 


८ ९ 


६१/ १ / अ 


०.७० 


९ ० 


६१/ १ / ब 


०.२० 


९ १ 


६१ / २/ अ 


०.६० 


९ २ 


६१/ २ / ब 


०.७२ 


९ ३ 


६१/ ३/ अ 


०.४५ 


९ ४ 


६१/ ३/ ब 


०.४६ 


९ ५ 


६१/४ 


१.३२ 


MMISF ACT, 2005 
( See Sections 5.0 , 6.0 , 7.0 and 

Rule 3.00 ) 

(Notification III) 
क्रमांक प्रशा -४/ नीउका/ अधि -३ / ५० ९ ४/ २०१८.- Whereas, it 
has been decided to delineate the Area of 
Operation of Water User Associations (WUAS) 
on Volumetric basis and as per Administrative 
Convenience under Sections 5 , 6 , 7 and Rule 
3 of the MMISF Act , 2005 I, A. P. Nikam, 
Executive Engineer, Neera Right Bank Canal 
Division , Phaltan , taluka Phaltan , district Satara 
hereby delineate the areas of operation of 
following WUA s and direct that the certified 
copy of the updated map and list of 
landholders and/or occupiers of said WUA S 
shall be displayed on the notice board of the 
offices of concerned Grampanchayat , Tahasil 
office, Irrigation Sections , Sub - Division and 
Division and at other prominent public places. 

I, A. P. Nikam, Executive Engineer also hereby 
declare that no water shall be supplied by the 
Appropriate Authority to an individual or occupier 
of such land and the system of supply of water 
through Water Users Association shallbe binding 
on all the holders and the occupiers of the lands 
under Maharashtra Management Irrigation System 
by Farmers Act- 2005. 


९ ६ 


६१/५ 


१.६२ 


९ ७ 


६१/६ 


१.६२ 


९ ८ 


६१/ ७/ अ 


०.५९ 


९९ 


६१/ ७ / ब 


०.५ ९ 


१०० 


६१ / ७/ क 


०.३७ 


१०१ 


६१/ ७ / ड 


०.२१ 


, 


१०२ 


६१/८ 


१.६२ 


एकूण 


१२१.७२ 


गाव चौंडेश्वरवाडी 
४३/ १ / अ 


१ 


०.८१ 


२ 


४३/ १/ ब / १ 


०.८१ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १ ९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


24 , 


शके 


१ ९ ४० 


Schedule - B - contd . 


Any Person affected by this Notification or part 
thereof, may file an appeal before Superintending 
Engineer, Pune Irrigation Circal, Pune within 30 
days from the date of Publication of this Notification 
in the Maharashtra Government Gazette . 

Schedule A 


Sr. No. Gat No. 

Area 
2 

3 

H. A. 
Village Malewadi ( A ) -contd . 
4 14 / 1 / A 

0.17 


5 


14 / 1 / B 


0.24 


6 


14 / 2 / A 


0.36 


14 / 2 / B 


0.33 


7 
8 

9 


14/3 


0.74 


14/5 


0.16 
0.65 


10 


15/1 


11 


15 / 2 / A / 2 / B /2 /C 


0.43 


Division : Neera Right Bank Canal Division , 

Phaltan , district Satara . 
Sub - Division : Malshiras Irrigation Sub - Division , 

Malshiras , district Solapur. 
Name of the Project : Neera Right Bank Canal 

Area Notified : 467.09 Ha . 
No. of Villages : 3 -Malewadi ( A ), Malinagar and 

Chaundeshwarwadi. 
Description of area notified : Dy . No. 21 (Outlet 
Nos . 1 and 2 ) and Dy. No. 22 of Branch No. 1 

of NRBC . 
Name and Address of W.U.A. (Existing /Pro 
posed ) : Proposed Shri Sant Sawatamali Water 
User Association Malewadi ( A ), taluka 

Malshrias, district Solapur. 


12 


15/3 


0.13 


13 


1.40 


14 


0.74 


15 /7 / H / 1 / H / 2 / H / 3 / 
C / 1 / C / 2 
15 /7 / 8 / A /8 / B /8 / C / 
9 / A / 9 / B / 2 
15 / 7 /8 / A / 8 / B /8 /C / 
9 / A / 9 / B / 1 


15 


1.40 


16 


15/5 


0.10 


Details of Area Notified 


17 


16 


2.20 


18 


1.80 


19 


17 / 1 / A 
17 / 1 / B 
17 /2 / A 


District Solapur, taluka Malshrias 
Name of Villages 

Area Notified 

(As per Schedule B ) 
Gat Nos . 

Area 


3.03 


20 


1.99 


21 


17 / 2 / B 


1.04 
2.23 


22 


30/1 


1 


2 


3 


23 


30/2 


2.23 


(Ha. ) 
340.95 


24 


30 / 2 / A 


0.42 


Malewadi (A ) 


350 


25 


30 / 2 / A / 1 


0.21 


Malinagar 


102 


121.72 


26 


0.40 


Chaundeshwarwadi 6 


4.42 


27 


0.33 


28 


30 / 2 / B 
30 / 2 /C 
30 / 2 / D 
30 / 2 / E 
30 / 3 / A 


0.54 


Grand Total 


458 


467.09 


29 


0.54 


Schedule - B 


30 


0.61 


31 


0.20 


District Solapur, taluka Malshiras 


32 


0.20 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 


33 


30 / 3 / A / 25 
30 / 3 / A / 3 
30 / 3 / B /4 / E /6 / B 
30 / 3 / B / 4 /F /6 / A 
30 / 3 / B / 4 / F /6 / C 


1.24 


2 


3 


34 


2.47 


H. A. 


35 


Village Malewadi (A ) 


1.23 
1.21 


36 


31/1 


13 / 1 / A / 1 / B / 1 / A / 1 


4.00 


37 


31/2 


1.21 


2 


1.32.5 


38 


31/3 


1.35 


13 / 1 / A / 1 / B / 1/ C / 
4 / A / 1 
13 / 1/ A / 1 / B / C / 2 


39 


32/1 


0.45 


3 


1.00 


40 


32/3 


0.37 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८, शके १९ ४० 


84 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 


1 


2 


1 


2 


3 


3 
H. A. 


Village Malewadi (A ) -contd . 
41 32 /5 /A 

0.30 


H. A. 
Village Malewadi ( A ) -contd . 
80 43 / 1 / B 

2.53 
81 43 / 2 / A 

2.06 


42 


32 /5 / B 


0.46 


43 


32/6 


0.49 


82 


43 / 2 / B 


0.52 


44 


32/7 


0.23 


83 


43 / 2 / C 


1.07 


45 


32 /8 / A 


0.38 


84 


43 / 2 / D 


1.60 


46 


32 /8 / B 


0.43 


85 


44 / 1 / A 


0.80 


47 


32/9 


0.26 


86 


44 / 2 / A 


1.27 


48 


32 / 10 / A 


0.31 


87 


44 / 2 / B 


1.27 


49 


32/11 


1.06 


88 


45/1 


2.59 


50 


32/4 


0.14 


89 


45/1/1 


0.30 


51 


32/2 


90 


45/1/2 


0.15 
0.16 


0.35 
2.59 


52 


32 / 10 / B 


91 


45/2 


53 


33/1 


0.92 


92 


45 / 2 / B / 1 


0.64 


54 


33/3 


0.16 


93 


45 / 2 / B /2 


0.64 


55 


35 / 1 / B 


0.66 


94 


45 / 3 / A 


0.86 


56 


35/2 


0.70 


95 


45 / 3 / B 


0.87 


57 


35/3 


0.09 


96 


45 / 3 / C 


0.86 


58 


35 / 4 / A 


0.58 


97 


45 / 4 / A 


0.86 


59 


35/5 


0.23 


98 


0.43 


45 / 4 /2 / A 
45 /4 / 2 / B 


60 


35 / 1 / A 


0.58 


99 


0.43 


61 


36/1 


1.68 


100 


45 / 4 /C 


0.86 


62 


0.81 


101 


45 / 5 / 2 / A 


0.87 


63 


36 /2 / A / 1 
36 / 2 / B / 1 
36 / 3 / B 


0.57 


102 


45 / 5 / 2 / B 


0.86 


64 


0.82 


103 


45 / 5 / A 


0.86 


65 


37 / 1 / B 


0.67 


104 


45 / 6 / 1 / A 


0.47 


66 


1.64 


105 


0.40 


67 


1.02 


106 


45 /6 / 1 / B 
45 /6 / B 
45 /6 / C 


0.87 


68 


1.64 


107 


0.87 


39 / 1 / A / 1 / B / 1 
39 / 1 / A / 1 / B / 2 / A 
39 / 1/ A / 1 / B / 2 
39 / 1 / A / 1/ B /2 /2 
39 / 2 / B 
40 / 1 / A / 1/ B / 1 


69 


1.00 


108 


45/7 


2.59 


70 


2.02 


45/7/1/2 


0.12 


109 
110 


71 


0.60 


45 / 7 / 1 / A 


0.52 


72 


40 / 1 / A / 1 / B / 1 / 2 


0.61 


111 


45/7/2 


0.86 


73 


1.22 


112 


45/8/1 


0.65 


40 / 1/ A / 1 / B / 2 
40 / 1 / A / 1/ B /2 / 2 


74 


1.22 


113 


45/8/2 


0.64 


75 


40 / 1 / A / 1 / B / 2 / 3 


2.00 


114 


45/8/3 


0.65 


76 


41/1 


4.53 


115 


45/8/4 


0.65 


77 


2.43 


116 


46 / 1/ A 


0.96 


41/ 2 /A 
41/ 2 / B 


78 


0.86 


117 


46 / 1 / B 


0.97 


79 


43 / 1 / A 


1.51 


118 


46 /2 / A 


1.05 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १ ९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , शके १ ९ ४० 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 


1 


2 


3 


1 


2 


H. A. 


Sr. No. Gat No. 

Area 

3 

H. A. 
Village Malewadi ( A ) -contd . 
158 53/ 1/ B 

0.20 


Village Malewadi (A ) -contd . 
119 46/ 2/ B 

1.00 
120 46/ 3/ A 

1.61 
121 46/ 3 / B 

0.80 
122 47/1 

1.63 


159 


0.20 


53/ 1 / C 
53 / 1 / D / 3 


160 


0.61 


161 


0.23 


53 / 1/ D / 2 
53/ 1 / D / 1 


123 


47/2 


1.40 


162 


0.86 


124 


47/3 


163 


53/ 1/ E 


2.02 


1.37 
1.63 


125 


47/4 


164 


53/ 2/ A / 1 


0.98 


126 


1.57 


165 


53/ 2/ A/ 2 


0.60 


48/1 
48/2 


127 


1.58 


166 


1.37 


53/ 2/ C 
54/1 


128 


48/3 


167 


1.60 


1.47 
1.58 


129 


48/4 


168 


54/2 


1.15 
1.23 


130 


49/1 


1.65 


169 


54/3 


131 


49/2 


1.64 


170 


54/4 


1.23 


132 


49/3 


1.55 


171 


55/1 


2.07 


133 


49/4 


1.66 


172 


0.92 


134 


2.26 


173 


0.92 


135 


0.69 


174 


55/ 2/ A 
55 / 2/ B 
55/ 2 / C 
55/ 2 / D 
56/1 


50/1 
50/2/2 
50/ 2/ A 
50 / 2/ B 


0.93 


136 


0.81 


175 


0.93 
1.35 


137 


0.69 


176 


138 


50 / 3 / D 


1.71 


177 


56/ 2 / A 


3.30 


139 


50/ 5 / A 


178 


56/ 2 / B / 1 


2.09 


0.40 
0.40 


140 


50 / 5 / B 


179 


56/ 2 / B / 2 


1.21 


141 


0.40 


180 


58/ 1 / A 


1.00 


142 


0.20 


181 


58/ 1 / B 


1.27 


50/ 5 / C 
50 / 5 / D ( P ) 
50/ 5 / E 
51/ 1 / A 


143 


0.20 


182 


1.19 


58/ 2/ A 
58/ 2/ B 


144 


2.48 


183 


1.00 


145 


51/ 1/ B 


2.56 


184 


58/3 


0.20 


146 


0.22 


185 


58/4 


0.20 


51/ 1/ C 
51/ 2 / A 


147 


2.09 


186 


58/5 


0.20 


148 


51/ 2/ B 


2.04 


187 


58/7 


0.78 


149 


52/ 1 / A 


2.38 


188 


58/8 


0.78 


150 


52/ 1 / B 


0.31 


189 


58/9 


0.91 


151 


52/ 2 / A 


1.27 


190 


59/1 


1.00 


152 


52/ 2/ B 


1.34 


191 


59/ 1/ B 


1.00 


153 


52/ 3/ A 


0.79 


192 


59/ 2 / A 


1.40 


154 


0.79 


193 


1.20 


52/ 3/ B 
52 / 3 / C 
52/ 3 / D 


59 / 2/ A/ 2 
59/ 2/ B 


155 


1.21 


194 


1.85 


156 


0.28 


60/1 


3.02 


195 
196 


157 


53/ 1 / A 


0.35 


60/2 


0.80 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८, शके १९ ४० 


४७ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 


1 


2 


1 


2 


3 


H. A. 


Sr. No. Gat No. 

Area 

3 

H. A. 
Village Malewadi ( A ) -contd . 
197 60 / 3 / A 

0.40 
198 60 / 3 / B 

1.62 


Village Malewadi ( A ) -contd . 
236 73/1/2 

2.00 
237 73 / 1/ A / 1 

1.82 


199 


61/1 


1.51 


238 


73 / 1 / A / 2 


1.82 


200 


61/ 1 / A 


1.51 


239 


73 / 1 / B 


2.00 


201 


61/ 2 / A 


0.81 


240 


73 / 2 / A 


0.60 


202 


61/ 2 / B 


3.31 


241 


73 / 2 / B / 1 


0.52 


203 


1.21 


242 


73 / 2 / B / 2 


0.08 


67 / 1 /2 / A / 2 /B1 
67 / 1 / B / 1 / B / 2 / A 


204 


1.21 


243 


74 / 1/ A 


1.75 


205 


67 / 1 / B / 2 / B / 1 


3.59 


244 


74 / 2 / A 


0.85 


206 


67 / 1/ B / 2 / B / 2 


1.82 


245 


74 /2 / C 


1.60 


207 


246 


1.60 


69 / 1/ A / 1 
69 / 1/ A / 2 
69 / 1 / B 


2.20 
2.63 


74 /2 / B 
75 / 1 / A 


208 


247 


0.60 


209 


1.62 


248 


75 / 1 / B /2A 


0.40 


210 


1.72 


249 


75 / 1 / B / 2 / C 


1.15 


211 


0.81 


250 


75 / 1 / B / 2 / B 


1.15 


212 


1.21 


251 


0.23 


75 / 2 / A / 1 
75 / 2 / A / 2 


213 


1.39 


252 


0.23 


214 


0.31 


253 


1.82 


1.86 


254 


215 
216 


0.91 


69/ 2 / A 
69 / 2 / B / 1 
69 / 2 / B / 2 / A 
69 / 2 / B / 2 / B 
70 / 1 / 2 / 3 / 4 / 4 / P 
70/1/2/3/4/7 
70 / 1 / B / 3 / D / 5 
70 / 1 / B / 3 /D /6 
70 / 2 /A / 1/ A / 2 / B 
70 / 2 / A / 1 / B 
70 / 2 /A / 2 / A 
70 / 2 / B 


75 /2 / C 
75 /2 / B / 1 
75 /2 / B / 2 


0.24 


255 


0.91 


217 


0.40 


256 


76 / 1 / A 


1.71 


218 


0.31 


257 


76 / 1 / C 


1.15 


219 


1.11 


258 


0.60 


220 


0.70 


259 


0.80 


221 


0.81 


260 


0.24 


76 / 1 / C / 1 
76 / 1 / C /2 
76 / 1/ C / 2 / 1 
76 / 1 / B / 1 / A / 1 
76 / 1 / B / 1 / A / 2 
76 / 1/ B / 1 / A / 3 


222 


1.22 


261 


0.21 


223 


262 


0.20 


224 


0.81 
0.69 
0.70 


263 


0.40 


225 


264 


76 / 1 / B / 1/ B 


0.99 


226 


0.69 


265 


0.27 


76 / 1 / B / 2 / A 
76 / 1 / B / 2 / B 


227 


0.69 


266 


0.54 


228 


0.69 


267 


76/2 


0.42 


71/1 
71/ 2 / A 
71/ 2 / B / 1 
71/ 2 / B / 2 
71/ 2 / B /3 
71/ 2 / B / 4 
71/ 2 / B / 5 
72 / 1A 
72 / 2 / A / 1 
72 / 2 / A / 1/ A 
72 / 2 / A / 2 
72 / 2 / B / 1 
72 / 2 / B /2 
72 /2 / A / 2 


229 


1.55 


268 


76/4 


0.43 


230 


1.08 


269 


76/5 


0.26 


231 


0.61 


270 


77/1 


0.42 


232 


0.40 


271 


1.02 


77 / 1/ A 
77 / 1/ B / 1 


233 


0.48 


272 


0.61 


234 


1.00 


273 


77 / 1 / B2 


0.61 


235 


2.00 


274 


77 / 1 / B / 3 


0.62 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १९ , २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , शके १ ९ ४० 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 


1 


2 


3 


H. A. 


Sr. No. Gat No. 

Area 
2 

3 

H. A. 
Village Malewadi ( A ) -contd . 
314 85 

3.81 


Village Malewadi ( A ) -contd . 
275 77 / 1/ B/ 4 

0.62 


276 


77/2 


1.51 


315 


85/1 


0.60 


277 


316 


85/2 


0.40 
0.24 


0.80 
0.24 


278 


317 


85/3 


279 


318 


85/4 


0.24 


0.39 
0.30 
2.66 


280 
281 


319 


85/5 
85/6 


0.24 
0.24 


320 


282 


2.66 


321 


0.24 


85/7 
85/8 


283 


2.74 


322 


0.60 
0.61 


3.51 


323 


85/9 


284 
285 


3.52 


324 


86/2 


0.28 


286 


77/ 2 / A 
77/3 
77 / 3/ A 
77/ 3/ B / 1 
78/1 
78/2 
78/3 
79/1 
79/2 
80 / 1 / 2/ B / 3 / 2 
80 / 1/ 2 / B/ 3 / 2 
80 / 1 / B/ 1 
80/ 1/ B/ 2 / A/ 1/ A 
80 / 1 / B/ 2/ A/ 2 
80/ 1 / B/ 2 / C / 1 
80/ 1 / B/ 2 / C / 2 
80 / 1 / B / 2 / B 
82 / 1/ A 
82/ 1/ B 


0.40 


325 


0.20 


287 


326 


86/ 2/ A 
86/ 3/ A/ 1 
86/ 3 / B 


0.41 
2.62 


0.20 


288 


327 


0.38 


289 


0.20 


328 


86/4 


0.43 


290 


0.91 


329 


86/6 


0.33 


291 


0.40 


330 


86 / 7 / A 


0.21 


292 


0.20 


331 


86 / 7/ B 


0.34 


293 


1.31 


332 


86/1 


0.15 


294 


0.41 


333 


86/5 


0.16 


295 


0.40 


334 


0.66 


87/ 1/ B 
87/10 


296 


82/2 


0.81 


335 


0.20 


297 


82/3 


1.20 


336 


87/11 


0.23 


298 


82/4 


1.20 


337 


87/12 


0.21 


299 


82/7 


0.26 


338 


87/15 


0.51 


300 


83/ 1/ A/ 1 


1.62 


339 


87/17 


0.28 


83/ 1 / A/ 2 


1.62 


340 


87/18 


0.29 


301 
302 


83/ 1/ A/ 3/ A 


1.00 


341 


87/ 19/ A 


0.20 


303 


83/ 1 / B / 1 


2.20 


342 


87/ 19/ B 


0.28 


304 


83/2 


0.47 


343 


87/ 2 / A/ 1 


0.31 


305 


83/ 2 / A 


0.57 


344 


87/ 2 / B / 1/ A/ 1 


0.43 


306 


0.18 


345 


87/16 


0.16 


307 


83/ 1/ A / 3 / C 
83/ 1 / A / 3/ B 
83/ 1 / B/ 2 


1.37 


346 


87/13 


0.11 


308 


0.10 


347 


87/14 


0.13 


309 


84/1 


0.53 


348 


87/ 1 / A/ 1/ A 


0.11 


310 


84/2 


0.82 


349 


0.10 


87 / 1/ A/ B 
87/ 1/ A/ 2 


311 


84/3 


0.45 


350 


0.25 


312 


84/4 


0.43 


Total .. 


340.95 


313 


84/5 


0.45 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८, शके १९ ४० 


४ ९ 


Schedule - B - contd . 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 


1 


2 


1 


2 


3 


3 
H. A. 


H. A. 


0.80 


40 


Village Malinagar - contd . 
50 / 1/ A 

0.83 
50 / 1 / B 

0.84 


0.80 


41 


1 
2 
3 
4 . 

5 


Village Malinagar 
43 / 1 / A 
43 / 1/ B 
43 / 1 / C / 1 
43 / 1 / C /2 
43 / 1 /C /3 


0.40 


42 


50 / 1 / C 


0.84 


0.40 


43 


50 / 1 / D 


0.83 


0.40 


44 


50/2 


1.11 


43 / 1 / D 


1.23 


45 


50/3 


1.12 


6 
7 

8 


43/2 


0.81 


46 


50/4 


1.11 


43/3 


0.18 


47 


51/ 1 / A 


0.71 


9 


43/4 


0.20 


48 


0.70 


51/ 1 / B 
51/ 1 / C 


10 


44 / 1 / A 


1.26 


49 


0.70 


11 


44 / 1 / B 


1.27 


50 


51/ 1 / D / 1 


0.63 


12 


1.27 


51 


51/ 1 / D / 2 


0.63 


44 / 1 /C 
44 / 1 / D 


13 


1.26 


52 


51/2 


0.94 


14 


44/2 


1.98 


53 


51/3 


0.98 


15 


44/3 


1.93 


54 


51/4 


1.18 


16 


44/ 4 / A 


0.90 


55 


52 / 1 / A / 1 


0.93 


17 


44 / 4 / B 


0.90 


56 


52 / 1 / A / 2 


0.87 


18 


44/5 


2.39 


57 


52 / 1 / B / 1 


0.42 


19 


2.41 


58 


52/ 1 / B / 2 / A 


0.42 


45/1 
45 / 2 / A 


20 


1.50 


59 


52 / 1 / B / 2 / B 


0.42 


21 


45 / 2 / B 


1.50 


60 


52 / 1 / B / 2 / C 


0.43 


22 


0.61 


61 


52 / 2 / A 


1.33 


23 


3.04 


62 


52 / 2 / B 


2.23 


24 


1.60 


63 


53/1 


2.67 


25 


2.45 


64 


53/2 


2.65 


26 


0.85 


65 


53 / 3 / A 


1.80 


46 / 1/ A 
46 / 1 / B 
46 /2 / A 
46 / 2 / B 
47 / 1 / A 
47 / 1 / B 
47 / 2 / A / 1 
47 / 2 / A / 2 
47 /2 / B / 1 
47 / 2 / B / 2 


27 


0.86 


66 


53 / 3 / B 


0.85 


28 


0.85 


67 


54 / 1/ A / 1 


1.21 


29 


0.86 


68 


54 / 1/ A / 2 


1.22 


30 


2.03 


69 


54 / 1 / B / 1 / A 


1.02 


31 


2.02 


70 


54 / 1 / B / 1 / B 


0.91 


32 


48 / 1 / A 


1.42 


71 


54 / 1 / B / 2 


1.80 


33 


1.41 


72 


54 / 2 / A 


1.24 


34 


48 / 1 / B 
48 / 2 / A 
48 / 2 / B 


5.97 


73 


54 / 2 / B / 1 


0.62 


35 


1.41 


74 


0.63 


54 / 2 / B / 2 
55 / 1/ A / 1 


36 


49/1 


4.97 


75 


2.42 


37 


2.02 


76 


55 / 1 / A / 2 


0.61 


49/2 
49/3 


38 


2.02 


77 


55 / 1/ B 


0.61 


39 


49/4 


2.02 


78 


55 / 2 / A 


1.69 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , शके १ ९ ४० 


Schedule - B - contd . 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 


1 


2 


3 


H. A. 


Village Malinagar - contd . 
79 55/ 2 / B 

1.98 
80 56/ 1/ A 

0.60 
81 56/ 1/ B 

0.60 
82 56 / 1 / C 

0.60 
83 56/ 1 / D 

0.28 
84 56/2 

1.34 
85 56/ 3/ A 

0.97 
86 56/ 3 / B / 1 

0.49 
87 56/ 3/ B/ 2 

0.20 
88 56/ 3/ C 

1.24 
89 61/ 1/ A 

0.70 
90 61/ 1/ B 

0.20 
91 61/ 2/ A 

0.60 
92 61/ 2/ B 

0.72 
93 61/ 3/ A 

0.45 
94 61 / 3/ B 

0.46 
95 61/4 

1.32 
96 61/5 

1.62 
97 61/6 

1.62 
98 61/ 7/ A 

0.59 
99 61/ 7/ B 

0.59 
100 61/ 7 / C 

0.37 
101 61 / 7 / D 

0.21 
102 61/8 

1.62 


पोलीस उपआयुक्त वाहतूक यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक पोउआ/ वाहतूक/ ३५ / २०१८.- ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील 
ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन , गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए -०१९ ६/ ८७१ / सीआर-३७ /टीआरए -२, दिनांक 
२७ सप्टेंबर १९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, कलम ११५, 
११६ ( १ ), ( ए), ( बी ), ११६ ( ४ ) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , 
अशोक मोराळे , पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर , 
अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायर ब्रिगेड, पोलीस वाहने, रुग्णवाहिका 
इत्यादी ) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर 
ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेलेनिबंध रद्द समजण्यात येतील. 

समर्थ वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
( १) बाहुबली चौकाकडून सेव्हन लव्हज चौकाकडे जाताना जुने फर्निचर 
दुकानापासून सोनवणे हॉस्पिटल गेटपर्यंत नो - पार्किंग करणेत येत आहे. 

( २) सेव्हन लव्हज चौकाकडून बाहुबली चौकाकडे जाताना पी.एम.पी.एम. 
बस स्टॉपपासून पुणे मनपाचे दुकानगाळेपर्यंत नो - पार्किंग करणेत येत 
आहे. 

( ३) पुणे मनपाचे दुकानगाळेपासून लोहियानगर कमानीपर्यं नो - पार्किंग 
करणेत येत आहे. 

अशोक मोराळे, 


पोलीस उपआयुक्त , 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे. 


पुणे , २३ मे २०१८ . 


आदेश 


Total .. 


121.72 


2 
3 
4 
5 


Village Chaundesharwadi 
43/ 1 / A 

0.81 
43/ 1/ B/ 1 

0.81 
49/1 

1.20 
49/ 3 / A 

0.60 
49 / 3 / B 

0.80 
49/ 3 / C 

0.20 


क्रमांक पोउआ/ वाहतूक / ४१/ २०१८.- ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील 
ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे, त्याअर्थी, महाराष्ट्र 
शासन , गृह विभाग क्रमांक एमव्हीए -०१९ ६/ ८७१ / सीआर-३७ /टीआरए -२, दिनांक 
२७ सप्टेंबर १९९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन कायदा, कलम ११५, 
११६ ( १ ), ( ए ), ( बी ), ११६ ( ४ ) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून तसेच प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार करून मी , 
अशोक मोराळे , पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर , 
अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा. फायर ब्रिगेड , पोलीस वाहने , रुग्णवाहिका 
इत्यादी ) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर 
ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निबंध रद्द समजण्यात येतील. 

येरवडा 

वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
जुन्या मुंढवा रोडवर सर्व्हे नंबर ३० , हिस्सा नंबर २० / ड, खराडी, पुणे 
येथेस्प्रिंग ग्लोरी व स्प्रिंगडेल सोसायटी या सुमारे १८ फुटी अंतर्गत 
रोडवर जुन्या मुंढवा रोड ते न्यु प्रभुश्री मंगल कार्यालय या सुमारे २०० 
मीटर रोडचे दोन्ही बाजूस नो - पार्किंग करणेत येत आहे. 

अशोक मोराळे , 


6 


Total .. 


4.42 


A. P. NIKAM, 

Executive Engineer, 
Neera Right Bank Canal Division , 

Phaltan. 


पोलीस उपआयुक्त , 


वाहतूक शाखा, पुणे शहर , पुणे . 


Phaltan , 3rd November 2018 . 


पुणे, २७ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८, शके १९ ४० 


५१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मह-३/ अधिअभि/ कावि -३४१७/२०१८.-- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब -२०१० ( तलाठी)/ प्र. क्र . 
११२ ( भाग-३ )/ म-१० , दिनांक २४ जुलै २०१८ अन्वये शासनाकडून सातारा जिल्ह्यातील वाढीव तलाठी सजांबाबत देणेत आलेल्या मान्यतेनुसार व 
निर्देशांनुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा अधिनियम , ४१) चे कलम ४ ( २) अन्वये प्रदान करणेत आलेल्या शक्तींचा 
वापर करून जिल्हाधिकारी , सातारा यांनी त्यांचेकडील क्रमांक मह -३/ अधिअभि / कावि -२८२८ / १८ , दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये सातारा 
तालुकेत अस्तित्वात असलेल्या तलाठी सजांमध्ये बदल करण्याबाबत जी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली, त्याबाबत कोणाच्याही हरकती प्राप्त झालेल्या 
नसलेने मी , श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी, सातारा, याद्वारे या अंतिम अधिसूचनेच्या दिनांकापासून सातारा तालुक्यातील सोबतचे अनुसूची- अ मधील 
रकाना -४ मध्ये नमूद केलेली गावे पूर्वप्रसिद्धीपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या सजांमधून वगळली जातील आणि असा अंतिम निर्देश देत आहे की , अशा प्रकारे 
वगळलेल्या गावांचा नवीन महसूल तलाठी सजासोबतचे अनुसूची-ब मध्ये नमूद केलेप्रमाणे अस्तित्वात येईल . 

अनुसूची- अ 
तालुका सध्या अस्तित्वात असलेल्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या 
तलाठी सजाचे नाव तलाठी सजामधील गावे तलाठी सजातील वगळलेली सजामधून पुनर्रचनेनुसार 

गावे 

वगळणेत आलेल्या गावानंतर 
अस्तित्वात राहणारी सजातील 

गावे 


१ 


२ 


३ 


OC 


५ 


सातारा 


शाहुपुरी पश्चिम 


करंजे तर्फ सातारा -१ 
( नवीन नाव - शाहुपुरी पूर्व) 


शाहुपुरी पूर्व 


शाहुपुरी पूर्व 
शाहुपुरी पश्चिम 


सातारा-१ 


गोडोली पूर्व 


गोडोली पूर्व 


( नवीन नाव- गोडोली पूर्व) 


खेड 


खेड पश्चिम 


खेड 
संगममाहुली 
खेड पश्चिम 


खेड 
संगममाहुली 


कोडोली पश्चिम 


कोडोली -१ 
( नवीन नाव- कोडोली पश्चिम ) 


कोडोली पश्चिम 
खिंडवाडी 
संभाजीनगर 
विलासपूर 
समर्थनगर 


खिंडवाडी 
संभाजीनगर 
विलासपूर 
समर्थनगर 


अनुसूची- ब 


तालुका 


नवीन अस्तित्वात येणाऱ्या 
तलाठी सजाचे नाव 


नवीन अस्तित्वात येणाऱ्या 

सजामधील गावे 


१ 


२ 


३ 


सातारा 


१. शाहुपुरी पश्चिम 


१. शाहुपुरी पश्चिम 


२. खेड पश्चिम 


१. खेड पश्चिम 


३. खिंडवाडी 


१. खिंडवाडी, 


२ . 


संभाजीनगर 


४. विलासपूर 


१. विलासपूर, २. समर्थनगर 


श्वेता सिंघल , 
जिल्हाधिकारी , सातारा. 


सातारा, १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १ ९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , 


शके 


१ ९ ४० 


अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मह-३ / अधिअभि / कावि -३४१८/ २०१८.-- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब -२०१० (तलाठी)/प्र. क्र . 
११२ (भाग-३)/ म -१०, दिनांक २४ जुलै २०१८ अन्वये शासनाकडून सातारा जिल्ह्यातील वाढीव तलाठी सजांबाबत देणेत आलेल्या मान्यतेनुसार व 
निर्देशांनुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ (सन १९ ६६ चा अधिनियम , ४१) चे कलम ४ (२) अन्वये प्रदान करणेत आलेल्या शक्तींचा 
वापर करून जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी त्यांचेकडील क्रमांक मह -३/ अधिअभि / कावि -२७६७/१८ , दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कोरेगाव 
तालुकेत अस्तित्वात असलेल्या तलाठी सजांमध्ये बदल करण्याबाबत जी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली, त्याबाबत कोणाच्याही हरकती प्राप्त झालेल्या 
नसलेने मी, श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी, सातारा, याद्वारे या अंतिम अधिसूचनेच्या दिनांकापासून सातारा तालुक्यातील सोबतचे अनुसूची- अ मधील 
रकाना -४ मध्ये नमूद केलेली गावे पूर्वप्रसिद्धीपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या सजांमधून वगळली जातील आणि असा अंतिम निर्देश देत आहे की, अशा प्रकारे 
वगळलेल्या गावांचा नवीन महसूल तलाठी सजासोबतचे अनुसूची-ब मध्ये नमूद केलेप्रमाणे अस्तित्वात येईल . 

अनुसूची- अ 
तालुका सध्या अस्तित्वात असलेल्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या 
तलाठी सजाचे नाव तलाठी सजामधील गावे तलाठी सजातील वगळलेली 

सजामधून पुनर्रचनेनुसार 
गावे 

वगळणेत आलेल्या गावानंतर 
अस्तित्वात राहणारी सजातील 

गावे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


कोरेगाव 


कोरेगाव 


कोरेगाव 


कोरेगाव 
सुभाषनगर 
गोळेवाडी 
सुलतानवाडी 


सुभाषनगर 
गोळेवाडी 
सुलतानवाडी 


नहरवाडी 


नहरवाडी 


रहिमतपूर -१ 
( नवीन नाव - नहरवाडी) 


अनुसूची- ब 


तालुका 


नवीन अस्तित्वात येणाऱ्या 
तलाठी सजाचे नाव 


नवीन अस्तित्वात येणाऱ्या 

सजामधील गावे 


१ 


२ 


३ 


कोरेगाव 


१. सुभाषनगर 


१. सुभाषनगर , २ . 

गोळेवाडी, 
३. सुलतानवाडी. 

श्वेता सिंघल , 
जिल्हाधिकारी , 

सातारा. 


सातारा , १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक मह -३ / अधिअभि / कावि -३४१९/ २०१८.--महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब -२०१० ( तलाठी)/प्र. क्र . 
११२ ( भाग -३ )/म -१०, दिनांक २४ जुलै २०१८ अन्वये शासनाकडून सातारा जिल्ह्यातील वाढीव तलाठी सजांबाबत देणेत आलेल्या मान्यतेनुसार व 
निर्देशांनुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा अधिनियम , ४१ ) चे कलम ४ (२) अन्वये प्रदान करणेत आलेल्या शक्तींचा 
वापर करून जिल्हाधिकारी , सातारा यांनी त्यांचेकडील क्रमांक मह -३ / अधिअभि / कावि-२७६७/१८ , दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये कराड 
तालुकेत अस्तित्वात असलेल्या तलाठी सजांमध्ये बदल करण्याबाबत जी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली, त्याबाबत कोणाच्याही हरकती प्राप्त झालेल्या 
नसलेने मी , श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी, सातारा, याद्वारे या अंतिम अधिसूचनेच्या दिनांकापासून कराड तालुक्यातील सोबतचे अनुसूची- अ मधील 
रकाना-४ 

मध्ये 

नमूद केलेली गावे पूर्वप्रसिद्धीपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या साजांमधून वगळली जातील आणि असा अंतिम निर्देश देत आहे की, अशा प्रकारे 
वगळलेल्या गावांचा नवीन महसूल तलाठी सजासोबतचे अनुसूची- ब मध्ये नमूद केलेप्रमाणे अस्तित्वात येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १९ , २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १९ ४० 


५३ 


अनुसूची - अ 


तालुका 


सध्या अस्तित्वात असलेल्या 


सध्या अस्तित्वात असलेल्या 


सध्या अस्तित्वात असलेल्या 


तलाठी सजाचे नाव 


तलाठी सजामधील गावे 


तलाठी सजातील वगळलेली 


सध्या अस्तित्वात असलेल्या 

सजामधून पुनर्रचनेनुसार 
वगळणेत आलेल्या गावानंतर 
अस्तित्वात राहणारी सजातील 


गावे 


गावे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


कराड 


कराड-१ 


कराड दक्षिण 


कराड दक्षिण 


( नवीन नाव - कराड दक्षिण ) 


आगाशिवनगर 


आगाशिवनगर 


मलकापूर -१ 
( नवीन नाव आगाशिवनगर) 


उंब्रज 


उंब्रज 


अंधारवाडी 


उंब्रज 


अंधारवाडी 


गोडवाडी 


गोडवाडी 


मांगवाडी 
कळंत्रेवाडी 


मांगवाडी 


कळंत्रेवाडी 


अनुसूची- ब 


तालुका 


नवीन अस्तित्वात येणाऱ्या 


नवीन अस्तित्वात येणाऱ्या 


तलाठी सजाचे नाव 


सजामधील गावे 


१ 


२ 


سه 


कराड 


१. अंधारवाडी 


१. अंधारवाडी, २. गोडवाडी , 
३. मांगवाडी , 

४. कळंत्रेवाडी 


श्वेता सिंघल, 


जिल्हाधिकारी , सातारा. 


सातारा, 


१६ 


नोव्हेंबर २०१८ . 


अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मह -३ / अधिअभि / कावि -३४२० /२०१८ .--महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब -२०१० ( तलाठी)/ प्र. क्र . 
११२ ( भाग -३ )/ म-१० , दिनांक २४ जुलै २०१८ अन्वये शासनाकडून सातारा जिल्ह्यातील वाढीव तलाठी सजांबाबत देणेत आलेल्या मान्यतेनुसार व 
निर्देशांनुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १ ९ ६६ ( सन १९ ६६ चा अधिनियम , ४१ ) चे कलम ४ (२) अन्वये प्रदान करणेत आलेल्या शक्तींचा 
वापर करून जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी त्यांचेकडील क्रमांक मह -३ / अधिअभि / कावि-२७६७/ १८ , 

-२७६७/१८ , दिनांक ऑक्टोबर 
तालुकेत अस्तित्वात असलेल्या तलाठी सजांमध्ये बदल करण्याबाबत जी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली, त्याबाबत कोणाच्याही हरकती प्राप्त झालेल्या 
नसलेने मी , श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी, सातारा , याद्वारे या अंतिम अधिसूचनेच्या दिनांकापासून सातारा तालुक्यातील सोबतचे अनुसूची- अ मधील 
रकाना-४ मध्ये नमूद केलेली गावे पूर्वप्रसिद्धीपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या सजांमधून वगळली जातील व काही गावे त्यामध्ये समाविष्ट होतील आणि असा 
अंतिम निर्देश देत आहे की, अशा प्रकारे वगळलेल्या गावांचा नवीन महसूल तलाठी सजासोबतचे अनुसूची- ब मध्ये नमूद केलेप्रमाणे अस्तित्वात येईल . 


२६ 


२०१८ 


अन्वये पाटण 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १ ९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , शके १ ९ ४० 


अनुसूची- अ 


तालुका 


सध्या अस्तित्वात असलेल्या 
तलाठी सजाचे नाव 


सध्या अस्तित्वात असलेल्या 
तलाठी सजामधील गावे 


सध्या अस्तित्वात असलेल्या 
तलाठी सजातील वगळलेली 

गावे 


सध्या अस्तित्वात असलेल्या 

सजामधून पुनर्रचनेनुसार 
वगळणेत आलेल्या गावानंतर 
अस्तित्वात राहणारी सजातील 

गावे 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


पाटण 


बोंद्री 


घाणबी 


बोंद्री 
जाईचीवाडी 
टोळेवाडी 
घेरादातेगड 
घाणबी 


कारवट 
वाटोळे 


बोंद्री 
जाईचीवाडी 
टोळेवाडी 
घेरादातेगड 


कारवट 
वाटोळे 


केरळ 


केरळ 
धडामवाडी 
म्हारवंड 
मणदुरे 
निवकणे 
भारसाखळे 


म्हारवंड 
मणदुरे 
निवकणे 
भारसाखळे 


केरळ 
धडामवाडी 
मेंढोशी 


साखरी 


मेंढोशी 


साखरी 
देवघर तर्फ पाटण 
सलतेवाडी 
कोतावडेवाडी 
बिबी 
मेंढोशी 


साखरी 
देवघर तर्फ पाटण 
सलतेवाडी 
कोतावडेवाडी 
बिबी 


सळवे 


तामिणे 
पानेरी 


सळवे 
महिंद 
पाळशी 
तामिणे 
पानेरी 


सळवे 
महिंद 
पाळशी 


जिंती 


जिंती 


कारळे 


जिंती 


निगडे 


निगडे 


सातर 


सातर 
मोडकवाडी 
कारळे 


मोडकवाडी 


बनपुरी 


बनपुरी 


बाचोली 


बनपुरी 
आंबवडे खुर्द 


आंबवडे खुर्द 
बाचोली 


सणबूर 


सणबूर 
रुवले 
उधवणे 


रुवले 
उधवणे 


सणबूर 
बाचोली 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १९ ४० 


५५ 


अनुसूची- अ -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


मारुल तर्फ पाटण 


मारुल तर्फ पाटण 
शिरळ 
कराटे 


कराटे 
वाजेगाव मारुल 
डोणीचावाडा 


मारुल तर्फ पाटण 
शिरळ 


वांझोळे 


वाजेगाव मारुल 
डोणीचावाडा 
वांझोळे 


चाफळ 


चाफळ 


चाफळ 
गमेवाडी 
शिंगणवाडी 


माजगाव 
माथणेवाडी 
जाधववाडी - चाफळ 


गमेवाडी 
शिंगणवाडी 


माजगाव 
माथणेवाडी 
जाधववाडी - चाफळ 


पाडळोशी 


सडावाघापूर 
विरेवाडी 


पाडळोशी 
केळोली 
धायटी 
सडावाघापूर 
विरेवाडी 


पाडळोशी 
केळोली 
धायटी 


वजरोशी 


पाठवडे 
बांधवट 


वजरोशी 
पाबळवाडी 
दुसाळे 
पाठवडे 
बांधवट 


वजरोशी 
पाबळवाडी 
दुसाळे 


सांगवड 


पापर्डे खुर्द 
पापर्डे बुद्रुक 


सांगवड 
सिद्धेश्वरनगर 
चोपदारवाडी 
पापर्डे खुर्द 


सांगवड 
सिद्धेश्वरनगर 
चोपदारवाडी 


चौगुलेवाडी- सांगवड 


पापर्डे बुद्रुक 


चौगुलेवाडी - सांगवड 


सोनवडे 


शिंदेवाडी 


सोनवडे 
हुंबरवाडी 


सोनवडे 
हुंबरवाडी 
धजगाव 
सुळेवाडी 
शिंदेवाडी 


धजगाव 


सुळेवाडी 


पाटण 


नाटोशी 


नाटोशी 
कुसरुंड 
कळकेवाडी 


कुसरुंड 
कळकेवाडी 


नाटोशी 
वाडीकोतावडे 


मोरगिरी 


वाडीकोतावडे 


मोरगिरी 
पेठशिवापूर 
किल्लेमोरगिरी 
डोंगळेवाडी 
वाडीकोतावडे 


मोरगिरी 
पेठशिवापूर 
किल्लेमोरगिरी 
डोंगळेवाडी 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १ ९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , शके १ ९ ४० 


अनुसूची- ब 


तालुका 


नवीन अस्तित्वात येणाऱ्या 
तलाठी सजाचे नाव 


नवीन अस्तित्वात येणाऱ्या 

सजांमधील गावे 


१ 


२ 


ته 


पाटण 


१. घाणबी 
२. निवकणे 


३. रुवले 


४. कराटे 


५. माजगाव 


१. घाणबी , २. कारवट , ३. वाटोळे 
१. निवकणे , २. भारसाखळे, ३. म्हारवंड , 
४. मणदुरे . 
१. रुवले , २. उधवणे , ३. तामिणे, 
४. पानेरी , ५. कारळे . 
१. कराटे, २. वाजेगाव मारुल , 
३. डोणीचावाडा , ४. वांझोळे . 
१. माजगाव, २. माथणेवाडी, 
३.जाधववाडी- चाफळ. 
१. सडावाघापूर , २. विरेवाडी, 
३. पाठवडे, ४. बांधवट . 

पापर्डे खुर्द, २. पापर्डे बु ., 
३. चौगुलेवाडी - सांगवड . 
१. कुसरुंड, २. शिंदेवाडी, 
३. कळकेवाडी. 

श्वेता सिंघल, 
जिल्हाधिकारी, सातारा . 


६. सडावाघापूर 


७. पापर्डे खुर्द 


८ कुसरुंड 


सातारा , १६ नोव्हेंबर 

२०१८ . 


अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मह-३/ अधिअभि / कावि-३४२१/२०१८.-- महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब -२०१० ( तलाठी)/प्र. क्र . 
११२ ( भाग -३)/म -१०, दिनांक २४ जुलै २०१८ अन्वये शासनाकडून सातारा जिल्ह्यातील वाढीव तलाठी सजांबाबत देणेत आलेल्या मान्यतेनुसार व 
निर्देशांनुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा अधिनियम , ४१ ) चे कलम ४ (२) अन्वये प्रदान करणेत आलेल्या शक्तींचा 
वापर करून जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी त्यांचेकडील क्रमांक मह-३ / अधिअभि / कावि -२७६७ / १८, दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये माण तालुकेत 
अस्तित्वात असलेल्या तलाठी सजांमध्ये बदल करण्याबाबत जी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली, त्याबाबत कोणाच्याही हरकती प्राप्त झालेल्या नसलेने 
मी , श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी, सातारा , याद्वारे या अंतिम अधिसूचनेच्या दिनांकापासून सातारा तालुक्यातील सोबतचे अनुसूची- अ मधील रकाना -४ 
मध्ये नमूद केलेली गावे पूर्वप्रसिद्धीपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या सजांमधून वगळली जातील आणि असा अंतिम निर्देश देत आहे की , अशा प्रकारे 
वगळलेल्या गावांचा नवीन महसूल तलाठी सजासोबतचे अनुसूची-ब मध्ये नमूद केलेप्रमाणे अस्तित्वात येईल . 

अनुसूची- अ 
तालुका सध्या अस्तित्वात असलेल्या 

सध्या अस्तित्वात असलेल्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या 
तलाठी सजाचे नाव तलाठी सजामधील गावे तलाठी सजातील वगळलेली सजामधून पुनर्रचनेनुसार 

गावे 

वगळणेत आलेल्या गावानंतर 
अस्तित्वात राहणारी सजातील 

गावे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


माण 


पानवण 


पानवण 


वळई 


पानवण 


वळई 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८, शके १९ ४० 


५७ 


अनुसूची- अ -- चालू 


१ 


२ 


३ 


OC 


५ 


पांगरी 


वडगाव 


पांगरी 
बिरोबानगर 


पांगरी 
बिरोबानगर 


वडगाव 


कुळकजाई 


बोथे 
खोकडे 


कुळकजाई 
कळसवाडी 
गाडेवाडी 
बोथे 
खोकडे 


कुळकजाई 
कळसवाडी 
गाडेवाडी 


मासाळवाडी 


वीरकरवाडी 


म्हसवड -१ 
( नवीन नाव वीरकरवाडी) 
शिंगणापूर 


डंगीरेवाडी ( थदाळे ) 


वीरकरवाडी 
मासाळवाडी 
शिंगणापूर 
थदाळे 
डंगीरेवाडी ( थदाळे) 
शेवरी 
सोकासन 


शिंगणापूर 
थदाळे 


शेवरी 


सोकासन 


शेवरी 


पळशी 


मनकर्णवाडी 


पळशी 


पळशी 
मनकर्णवाडी 


माण 


गोंदवले खुर्द 


जाशी 


गोंदवले खुर्द 


जाशी 


पर्यंती 


पर्यंती 


पर्यंती 
कारखेल 
हवालदारवाडी 


कारखेल 
हवालदारवाडी 


वर म्हसवड 


वाकी 


वर म्हसवड 
माळवाडी 


वर म्हसवड 
माळवाडी 


वाकी 


अनुसूची- ब 


तालुका 


नवीन अस्तित्वात येणाऱ्या 
तलाठी सजाचे नाव 


नवीन अस्तित्वात येणाऱ्या 

सजामधील गावे 


१ 


२ 


३ 


माण 


१. वळई 


२. वडगाव 


३. बोथे 


१. वळई 
१. वडगाव 
१. बोथे, २. खोकडे 

मासाळवाडी 
१.सोकासन , २. डंगीरेवाडी ( थदाळे ) 
१. जाशी, २. मनकर्णवाडी 
१. कारखेल, २. हवालदारवाडी 


४. मासाळवाडी 
५. सोकासन 
६. जाशी 
७. कारखेल 
८. वाकी 


१ . 


१. वाकी 


श्वेता सिंघल, 
जिल्हाधिकारी, सातारा . 


सातारा , १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १ ९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , 


शके 


१ ९ ४० 


अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मह-३/ अधिअभि / कावि-३४२२/२०१८ .-- महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब -२०१० ( तलाठी)/ प्र. क्र . 
११२ ( भाग -३)/म -१०, दिनांक २४ जुलै २०१८ अन्वये शासनाकडून सातारा जिल्ह्यातील वाढीव तलाठी सजांबाबत देणेत आलेल्या मान्यतेनुसार व 
निर्देशांनुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा अधिनियम , ४१ ) चे कलम ४ (२) अन्वये प्रदान करणेत आलेल्या शक्तींचा 
वापर करून जिल्हाधिकारी , सातारा यांनी त्यांचेकडील क्रमांक मह -३ / अधिअभि / कावि-२७६७/ १८ , दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये खटाव 
तालुकेत अस्तित्वात असलेल्या तलाठी सजांमध्ये बदल करण्याबाबत जी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली, त्याबाबत कोणाच्याही हरकती प्राप्त झालेल्या 
नसलेने मी , श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी, सातारा, याद्वारे या अंतिम अधिसूचनेच्या दिनांकापासून खटाव तालुक्यातील सोबतचे अनुसूची- अ मधील 
रकाना -४ मध्ये नमूद केलेली गावे पूर्वप्रसिद्धीपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या सजांमधून वगळली जातील व काही गावे त्यामध्ये समाविष्ट होतील आणि असा 
अंतिम निर्देश देत आहे की , अशा प्रकारे वगळलेल्या गावांचा नवीन महसूल तलाठी सजासोबतचे अनुसूची- ब मध्ये नमूद केलेप्रमाणे अस्तित्वात येईल . 

अनुसूची- अ 
तालुका सध्या अस्तित्वात असलेल्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या सध्या अस्तित्वात असलेल्या 
तलाठी सजाचे नाव तलाठी सजामधील गावे तलाठी सजातील वगळलेली 

सजामधून पुनर्रचनेनुसार 
गावे 

वगळणेत आलेल्या गावानंतर 
व इतर सजामधील नवीन 
गावे समाविष्ट केल्यानंतर 
अस्तित्वात राहणारी सजातील 

गावे 


१ 


३ 


४ 


५ 


खटाव 


ललगुण 


ललगुण 
नागनाथवाडी 
नवलेवाडी 
शिंदेवाडी 


नागनाथवाडी 
नवलेवाडी 
शिंदेवाडी 


ललगुण 
फडतरवाडी ( बुध ) 


बुध 


बुध 
वेटणे 
रणसिंगवाडी 


वेटणे 
रणसिंगवाडी 


बुध 
काटेवाडी 


राजापूर 


राजापूर 
पांगरखेल 


फडतरवाडी ( बुध) 
काटेवाडी 


राजापूर 
पांगरखेल 


फडतरवाडी ( बुध ) 


काटेवाडी 


गोपूज 


कुमठे 
गोसाव्याचीवाडी 


गोपूज 
उंबर्डे 


गोपूज 
कुमठे 
गोसाव्याचीवाडी 
गणेशवाडी 
नायकाचीवाडी 
उंबर्डे 


गणेशवाडी 


नायकाचीवाडी 
उंबर्डे 


गणेशवाडी 
येरळवाडी 


कातरखटाव 


येरळवाडी 


कातरखटाव 


नेर 


कातरखटाव 
येरळवाडी 
नेर 
फडतरवाडी ( नेर) 
वर्धनगड 
पवारवाडी 


वर्धनगड 
पवारवाडी 


नेर 
फडतरवाडी ( नेर ) 


जाखणगाव 


जाखणगाव 
रामोशीवाडी 
गादेवाडी 
हुसेनपूर 
आमलेवाडी 


गादेवाडी 
हुसेनपूर 
आमलेवाडी 


जाखणगाव 
रामोशीवाडी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १३ - १९, २०१८ / अग्रहायण २२ - २८, शके १९ ४० 


५ ९ 


अनुसूची- अ -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


खटाव- चालू भोसरे 


भोसरे 


वडखळ 


भोसरे 


वडखळ 


नांदोशी 


खबालवाडी 


नांदोशी 
त्रिमली 
खबालवाडी 


नांदोशी 
त्रिमली 


औध 


जायगाव 


औध 


औध 
करांडेवाडी 


करांडेवाडी 


जायगाव 


अनुसूची-ब 


तालुका 


नवीन अस्तित्वात येणाया 
तलाठी सजाचे नाव 


नवीन अस्तित्वात येणाया 

सजामधील गावे 


१ 


२ 


३ 


खटाव 


१. नागनाथवाडी 


१. नागनाथवाडी, २. नवलेवाडी, ३. 
शिंदेवाडी. 


२. वेटणे 


१. वेटणे , २. रणसिंगवाडी. 


३. कुमठे 


१. कुमठे , २. गोसाव्याचीवाडी, 
३. नायकाचीवाडी. 


४. वर्धनगड 


१ . 


वर्धनगड , २. पवारवाडी. 


५. गादेवाडी 


१. गादेवाडी, २. आमलेवाडी, 
३. हुसेनपूर , ४. वडखळ 


६. जायगाव 


१. जायगाव , २. खबालवाडी. 


श्वेता सिंघल , 
जिल्हाधिकारी, सातारा . 


सातारा , १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मह -३ / अधिअभि / कावि -३४२३ / २०१८ .--महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब-२०१० ( तलाठी)/प्र. क्र . 
११२ ( भाग -३ )/ म-१० , दिनांक २४ जुलै २०१८ अन्वये शासनाकडून सातारा जिल्ह्यातील वाढीव तलाठी सजांबाबत देणेत आलेल्या मान्यतेनुसार व 
निर्देशांनुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा अधिनियम , ४१ ) चे कलम ४ (२) अन्वये प्रदान करणेत आलेल्या शक्तींचा 
वापर करून जिल्हाधिकारी , सातारा यांनी त्यांचेकडील क्रमांक मह -३/ अधिअभि / कावि -२७६७/ १८, दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये महाबळेश्वर 
तालुकेत अस्तित्वात असलेल्या तलाठी सजांमध्ये बदल करण्याबाबत जी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली, त्याबाबत कोणाच्याही हरकती प्राप्त झालेल्या 
नसलेने मी , श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी, सातारा, याद्वारे या अंतिम अधिसूचनेच्या दिनांकापासून महाबळेश्वर तालुक्यातील सोबतचे अनुसूची- अ मधील 

मध्ये नमूद केलेली गावे पूर्वप्रसिद्धीपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या सजांमधून वगळली जातील व काही गावेत्यामध्ये समाविष्ट होतील आणि असा 
अंतिम निर्देश देत आहे की, अशा प्रकारे वगळलेल्या गावांचा नवीन महसूल तलाठी सजासोबतचे अनुसूची -ब मध्ये नमूद केलेप्रमाणे अस्तित्वात येईल . 


रकाना -४ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १ ९, २०१८ / अग्रहायण २२ 


२८ , 


शके 


१ ९ ४० 


तालुका 


सध्या अस्तित्वात असलेल्या 
तलाठी सजाचे नाव 


अनुसूची - अ 
सध्या अस्तित्वात असलेल्या 
तलाठी सजामधील गावे 


सध्या अस्तित्वात असलेल्या 
तलाठी सजातील वगळलेली 

गावे 


सध्या अस्तित्वात असलेल्या 

सजामधून पुनर्रचनेनुसार 
वगळणेत आलेल्या गावानंतर 
व इतर सजामधील नवीन 
गावे समाविष्ट केल्यानंतर 
अस्तित्वात राहणारी सजातील 

गावे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


महाबळेश्वर 


पारुट 


तळदेव 
विवर 


पारुट 
मांघर 


पारुट 
मांघर 
मालुसर 
चिखली 
घावरी 
तळदेव 
विवर 


मालुसर 
चिखली 
घावरी 


सौंदरी 


खांबील पोकळे 
सोनाट 


सौंदरी 
कुरोशी 
लाखवड 
खांबील पोकळे 
सोनाट 


सौंदरी 
कुरोशी 
लाखवड 


लामज 


आरव 
मोरणी 


लामज 
पर्वत तर्फ वाघावळे 
आरव 
मोरणी 


लामज 
पर्वत तर्फ वाघावळे 
निवळी 


शिंदी 


शिंदी 
चकदेव 


म्हाळुगे 


शिंदी 
चकदेव 


वलवण 


वलवण 
म्हाळुगे 


महाबळेश्वर 


पिंपरी तर्फ तांब 


निवळी 


पिंपरी तर्फ तांब 
दरे तर्फ तांब 
आकल्पे 
निवळी 


पिंपरी तर्फ तांब 
दरे तर्फ तांब 
आकल्पे 


अनुसूची-ब 


तालुका 


नवीन अस्तित्वात येणाऱ्या 
तलाठी सजाचे नाव 


नवीन अस्तित्वात येणाऱ्या 

सजामधील गावे 


१ 


२ 


३ 


महाबळेश्वर 


१. तळदेव 


१. तळदेव , २. विवर, ३. खांबील पोकळे , 


४. सोनाट . 


२. आरव 


१. आरव , २. मोरणी, ३. म्हाळुगे . 


श्वेता सिंघल , 
जिल्हाधिकारी, सातारा. 


सातारा , १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १३ - १९ , २०१८ / अग्रहायण २२ - २८ , शके १९ ४० 


६१ 


अंतिम अधिसूचना 
क्रमांक मह-३/ अधिअभि / कावि-३४२४/ २०१८.--महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग , शासन निर्णय क्रमांक प्राफेब -२०१० ( तलाठी )/प्र. क्र . 
११२ ( भाग -३ )/ म -१०, दिनांक २४ जुलै २०१८ अन्वये शासनाकडून सातारा जिल्ह्यातील वाढीव तलाठी सजांबाबत देणेत आलेल्या मान्यतेनुसार व 
निर्देशांनुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९ ६६ ( सन १९ ६६ चा अधिनियम, ४१ ) चे कलम ४ ( २) अन्वये प्रदान करणेत आलेल्या शक्तींचा 
वापर करून जिल्हाधिकारी, सातारा यांनी त्यांचेकडील क्रमांक मह -३/ अधिअभि / कावि-२७६७/ १८ , दिनांक २६ ऑक्टोबर २०१८ अन्वये खंडाळा 
तालुकेत अस्तित्वात असलेल्या तलाठी सजांमध्ये बदल करण्याबाबत जी प्रारूप अधिसूचना प्रसिद्ध केली, त्याबाबत कोणाच्याही हरकती प्राप्त झालेल्या 
नसलेने मी , श्वेता सिंघल , जिल्हाधिकारी, सातारा , याद्वारे या अंतिम अधिसूचनेच्या दिनांकापासून खंडाळा तालुक्यातील सोबतचे अनुसूची- अ मधील 
रकाना -४ मध्ये नमूद केलेली गावे पूर्वप्रसिद्धीपूर्वी अस्तित्वात असलेल्या सजांमधून वगळली जातील आणि असा अंतिम निर्देश देत आहे की , अशा प्रकारे 
वगळलेल्या गावांचा नवीन महसूल तलाठी सजासोबतचे अनुसूची-ब मध्ये नमूद केलेप्रमाणे अस्तित्वात येईल . 

अनुसूची- अ 


तालुका 


सध्या अस्तित्वात असलेल्या 
तलाठी सजाचे नाव 


सध्या अस्तित्वात असलेल्या 
तलाठी सजामधील गावे 


सध्या अस्तित्वात असलेल्या 
तलाठी सजातील वगळलेली 

गावे 


सध्या अस्तित्वात असलेल्या 

सजामधून पुनर्रचनेनुसार 
वगळणेत आलेल्या गावानंतर 
अस्तित्वात राहणारी सजातील 

गावे 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


खंडाळा 


बोरी 


पाडळी 


बोरी 
सुखेड 
येळेवाडी 
पाडळी 


बोरी 
सुखेड 
येळेवाडी 


लोणंद 


लोणंद 


लोणंद शहर 


लोणंद 


लोणंद शहर 


अनुसूची- ब 


तालुका 


नवीन अस्तित्वात येणाऱ्या 
तलाठी सजाचे नाव 


नवीन अस्तित्वात येणाऱ्या 

सजामधील गावे 


१ 


२ 


سه 


खंडाळा 


१. पाडळी 


१. पाडळी 


२. लोणंद शहर 


१. लोणंद शहर . 


श्वेता सिंघल , 
जिल्हाधिकारी , सातारा . 


सातारा , १६ नोव्हेंबर २०१८ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJMANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


